नंवभारत 


या अंकात - 


क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : १४ ! 
डॉ. रा. भा. पाटणकर 
सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश 
- श्री. अ. का. प्रियोळकर 
घैचारिक फाह्ीवाद 
श्री, किशोर मोरेश्‍वर फडके 
उवशी'पुत्र हा वसिष्ठ कोण? आणि या 
/९ »_'*५ " च /“५ 
वसिष्ठ -परपरचे वेशिष्टय काय? 
श्री. गा. बा. जोशी 
नटसम्राट एक शोकनाद्य 
प्रा. ना. रा. दुंडगेकर 
बालकवींच्या समकालिनांची निसगे-कबिता संक्षिप्त टाचण 
श्री. फ. मुं. शिदे 
के. आचाय स. ज, भागवत ( श्रद्धांजली ) 
श्री. शं. बा. जोशी 


आचाय भागवत एक संवेदनशील स्थितप्रज्ञ रू. १-२ 
श्री. वि. रा. करंदीकर * गी 
डो. रे. जस्टिन अबट यांचे एक खाजगी पत्र बर्षे २९ 
डॉ. गंगाधर मोरजे अंक सहावा 
वाचकांचा- पत्रव्यवद्दार 
माचे ७१ 


जा, 
ग ५ २ तु त्र क 
ुः १०% ११७ 2” 
ह. तवभारत च 
ष्ट ७५ | 
न्ट् पतात सलत ७ 
| | “प.” 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास म्ह 4 | 
कडा य तत्वाच्या .) व 
व हि. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे प 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र णक गा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


-रठडटण! हत” 
ण्पळळुममी ४ळरळवडण 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


| अनुक्रमणिका | मराठीच स: महार 
राज्य मरा का 


प्राज्षपाठशाळामंडळ वाडे, यांचे मासिक 


माच 
परो, नंवभरंत 
अंक सहावा १९७३ 


मद्ठाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्क्ाते मंडळ पुरस्क्त ) 
सपाडक-मडळ 


प्रा. वि. म. वेडकर-प्रा गावधत पाराख, प्रा.म रंगे का संपादक 


क्रोचेचे सोदर्यशास्त्र : १४ डॉ. रा. भा. पाटणकर 
सवेश्वराचा ज्ञानोपदेश 
षेंचारिक फाशीवाद 
उवर सष्ठ कोण ( 
वसिष्ठ-परंपरेचे वेशिष्टय काय ? 


बालकर्यांच्या समकालिनांची निसग- कविता 
संक्षिप्त टाचण न श्री. फ. मुं. गिंदे ६५-७ 
श्री. गो. वा. जोशी ७४-८१ 


ऱ्र्र्य्स््य्य्य्य““मजय्य्र 


पव व्यय 
बाषक रु, १२ अकास रु. १.२५ 
हे मासिक श्री. म. शं. साठे वांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुर्सी, घाई 
सथ छापून प्रा, धव. म. बेंडकर यांना प्राज्ञााठशाळामंडळ वाड 
याचकारता तथंच प्रांसद्ध केले. 
पत्रव्यवहाराच! पत्ता : 
१ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, * नवभारत * मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
कीर्ति कॉलेज दर-मुंबई २८ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, * नवभारत ? मासिक 
९८/० दी प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. बा. वि. कोनकर 


१८८ एफू , भीमराबबाडी, मुंबई २ फोन नं. ३५४८५७४ 


"कखगघर चज, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डॉ. रा. भा. पाटणकर 
७७७०. 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र 4 99: 


आविष्काराच्या पुनःप्रत्ययासाठी ऐतिहासिक टीकापद्धती किती उपयुक्‍त 
उरते याचे विवेचन क्रोचेने गेल्या प्रकरणात केले. या पद्धतीचा अवलंब 
केल्याशिवाय ज्या परिस्थितीत मूळ आविष्कार निर्माण झाला ती परिस्थिती 
आपल्याला कळणार नाहो, व तो कळली नाही तर आविष्काराचे पुनरुज्जीवन 
व मूल्यमापन शक्‍य होणार नाहो. यावरून ऐतिहासिक पद्धतीने केलेले संशोधन 
किती मोलाचे आहे हे लक्षात येईल. या पद्धतीइतकोच महत्त्वाची अज्ञी दुसरी 
गोष्ट म्हणजे परंपरा. या दोन गोष्टींच्या अभावी गत आविष्कारांचे पुनरुज्जीवन 
अशक्य झाले असते, व सानवजातीने निर्माण केलेले आदिष्काराचे धन नब्ट 
झाले असते. मग आपल्यात व जनावरात काहीच फरक राहिला नसता. त्यांच्या- 
प्रमाणे आपणही केवळ वर्तमान काळातच बंदिस्त ज्ञालो असतो. फार तर 
कालपरवा झालेल्या गोष्टोच फक्त आपल्या स्मरणात राहिल्या असत्या. परंतु 
आपल्याजवळ ऐतिहासिक संश्लोधनपद्धती व परंपरा ही दोन साधने असल्यासुळे 
आयण भूतकाळाशी संपर्क साधू शकतो. ऐतिहासिक संशोधन करणारे विद्वान 
« एखाद्या जुन्या ग्रंथाचे सूळ स्वरूप काय होते हे ठरवितात, जे शब्द आज 
वापरात नाहोत, ज्या चालोरीती आज रूढ नाहोत त्यांचे अर्थ विज्वद करतात, 
ज्या वातावरणात एखादा कलावंत जगला असेल त्याची माहिती देतात. मूळ 
आविष्काराच्या पुनरुज्जीवनासाठी हे कार्य फार आवश्‍यक असते. म्हणून या 
टौकापद्धतीला कमी लेखण्याची चूक आपण करता कामा नवे. 

ऐतिहासिक टोकापद्धतीचा बापर केल्याने पुष्कळ वेळा सूळ आविष्कारावर 
प्रकाश पडत नाहो असे म्हणून काही लोक या पद्धतीला तुच्छ लेखतात. यावर 
क्रोचे असे म्हणतो की काही वेळा मूळ आविष्काराचा आस्वाद सुलभ करण्याच्या 
कामी ऐतिहासिक टौकापद्धतीला अपयश आले तरी त्यामुळें ती पद्धती टाकाऊ 
ठरत नाही. कारण कलास्वादाच्या संदर्भात प्रस्तुत असलेला उपयोग ह्या 
टोकापद्धतीचा एकमेव उपयोग नव्हे. समजा ऐतिहासिक संशोधन करणाऱ्याने 
एखाद्या कलावंताचे चरित्र लिहिले, किंवा त्याच्या कालखंडाविषयी माहिती 
सांगितली. या कामामुळे मूळ कलाकृतीचा आस्वाद घेणे किवा कलेचा इतिहास 
लिहिणे सुलभ झाले नाही तरी एक ऐतिहासिक अभ्यास म्हणून त्या कामाचे 

न. भा. १ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शि... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 
ये 


महत्त्व कमी होत नाहो. इतिहाससंशोधकाला पुष्कळ वेळा नुसत्या व 
घटना जमा करण्यातच समाधान मानाव लागत. पह नोंद ठेवणे हे का न 
उपयक्‍्त आहे. या घटनांना ससूत्रपणे मांडणे हे जास्त त्वाचे काम आहे हे ख ळ 
पण हे काम एखादाच इतिहासकार करू दाकतो. अश्या इतिहासकाराला या इतरांन 
केलेल्या घटनांच्या नोंदींचा फार उपयोग होतो. विटा तयार करणारा माणूस स्वतः घर 
बांध शकतो असे नाही. पण जो कोणी घर बांधायला सुरुवात करतो त्याला या प 
विटांचा फार उपयोग होतो हे निचित. ग्रंथपाल जव्हा पुस्तके का. ह तेव्ह! 
ती पस्तके आज जरो नाही तरी भविष्यकाळात केव्हातरी कोणातरी अभ्यासकाला 
उपयोगी पडणार आहेत हा विचार त्याच्या मनात सुची जी पुस्तके जास्त 
उपयक्त ठरतील असे त्याला वाटते त्यांच्यावर तो जास्त भर देतो हे खरे. पण इतर 
पुस्तके तो घेतच नाही असे नाही. जास्त उपयुक्त व कमी उपयुक्त अज्ली 
विभागणी तो करू इहाकतो म्हणूनच त्याला बुद्धिमान म्हणायचे. बुद्धिमान 
संशोधकहो आपल्या संशोधनप्रांतातील घटनांची अश्लीच विभागणी करीत 
असतो. पण सर्वच संशोधकांना बुद्धीचे वरदान मिळालेले नसते. व म्हणून ते 
उपयोगी व निरुपयोगी अज्ञा दोन्ही प्रकारच्या घटनांचा सारख्याच आपलेपणाने 
अभ्यास करतात, व क्षुद्र गोष्टींविषयी वाद घालीत बसतात. परंतु ग्रंथपालाने 
घेतलेले, व॒ आज निरुपयोगी वाटणारे, पुस्तक केव्हा ना केव्हा तरी एखाद्या 
अभ्यासकाला उपयुक्‍त वाटते, तसेच आज क्षूद्र वाटणारी घटना पुढे केव्हातरी 
इतिहासकाराला महत्त्वाची वाटणे शक्‍य आहे. म्हणून या प्रकारच्या घटना- 
केंद्रित ( फॅकच्युअल ) संशोधनाला तुच्छ लेखता कामा नये असे क्रोचेचे मत 
आहे. सर्वच संशोधन अंतिम अर्थाने महत्त्वाचे भती असते. पण काही व्यावहारिक 
कारणांमुळे एखाद्या संशोधन-क्षेत्राला इतर क्षा कमी महत्त्व मिळते. उदा. 
शोधप्रबंध छापायला प्रकाशक लागतो. कोणताही प्रकाशक त्याच्याकडे येणारे 
सर्वच साहित्य छापू शकत नाहो. विक्रिष्ट व्यावहारिक मर्यादेतच त्याला काम 
करावे लागते. म्हणून काय छापायचे याची त्याला निवड करावी लागते व 
तो साहजिकच आज जास्त उपयुक्‍त ठरेल अशा लिखाणाला अग्रक्रम देतो. क्रोचे 
सवे संज्षोधनाला महत्त्व देतो हे खरे, पण त्यामुळे सवं ता संशोधन 
करणाऱ्यांनी हुरळून जायचे कारण नाहो. कारण घटनाकेंद्रित संशोधन करणे 
म्हणजे फक्‍त विटा तयार करणे होय, इमारत बांधणे नव्हे असा त्याचा 
अभिप्राय आहे हे विसरून चालणार नाही. 

ऐतिहासिक संशोधन महत्त्वाचे असते; पण केवळ त्याच्या मदतोने मूळ 
आविष्काराचे पुनरुज्जीवन व मूल्यमापन करणे दाक्‍्य नसते. त्यासाठी अभि- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्र व 


रुचीची, म्हणजेच दक्ष आणि श्षिक्षित कल्पनाशक्‍्तीची, आव्यकता असते. 
ज्याच्याजवळ ऐतिहासिक माहितीचा प्रचंड संग्रह आहे त्याची अभिरुची चांगली 
असेलच असे नाही. कधी कधी प्रकांड पांडित्य व अजिबात सूक्ष्मता नसळेली 
अभिरुची आणि सुस्त कल्पनाशक्ती एकत्र आढळतात. पांडित्य असले तरी 
सहूदयता असतेच असे नाहो. प्रचंड पांडित्य आणि सदोष अभिरुची व निसगंदत्त 
अभिरुची आणि प्रचंड अज्ञान या दोहोंमध्ये कमी वाईट काय असते असा प्रश्‍न 
अनेकदा विचारण्यात येतो. हा प्रश्‍नच निरथेक आहे हे या प्रश्‍नाचे सर्वात योग्य 
उत्तर ठरेल. अभिरुची नसलेला विद्वान भाणूस कलावंताच्या आतल्या दालनात, 
मूळ आविष्कारापर्यंत पोचू शकत नाही. त्याची मजल बाहेरच्या दालनापर्यंतच 
जाते. उलट निसगंदत्त अभिरुची असलेला पण अजिबात विद्वान नसलेला 
भाणूस आवड्यक त्या ऐतिहासिक माहितीच्या अभावी अनेक कलाक्‌॒तींना 
सुकेल. त्याला त्या कलाकृती आहेत हेच लक्षात यावयाचे नाहो. तो जरो 
एखाद्या प्राकृतिक कलाकूतोसभोर उभा राहिला तरी ती कोणत्या परिस्थितीत 
निर्माण झाली याचे त्याला ज्ञान नसल्यामुळे तो मूळ आंतरिक आविष्काराचे 
पुनरुज्जीवन करण्याच्या ऐवजी आपल्या स्वतंत्र कल्पनेच्या साहाय्याने एक 
वेगळाच आविष्कार निर्माण करील. अरसिक माणसाच्या विहत्तमुळे निदान 
इतर रसिकांचा तरी फायदा होईल. त्यांना आवश्‍यक असलेली ऐतिहासिक 
माहिती उपलब्ध होईल, व तिच्या साहाय्याने ते मूळ कलाकृतीचे पुनरुज्जीवन 
करू शकतोल. उलट रसिक परंतु अनपढ माणूस इतरांना उपयुक्त ठरेल अशो 
माहितीही उपलब्ध करून देऊ जकणार नाहो. जर असा रसिक माणूस निश्चितपणे 
मूळ कलाकृतीचे दंन घडवून द्यावयास असमर्थ असेल, तर त्याच्यापेक्षा अरसिक 
विद्वान जास्त बरा ठरत नाहो का? 

यानंतर क्रोचेने कलेचा इतिहास व वाडमयाचा इतिहास यांच्या स्वरूपा- 
बद्दल चर्चा केली आहे. कलेचा इतिहास लिहिणे व इतर विषयांच्या इति- 
हासात कलेचा उपयोग करणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. चरित्र लिहिताना, 
राजकोय इतिहास लिहिताना कलाकृतींचा उपयोग करण्यात येतो. पण येथे 
कलाकृती मुख्य अभ्यासविषय नसतात; पुरावा म्हणूनच केवळ त्यांचा उपयोग 
केला जातो. कलेच्या इतिहासात कलाकूती या स्वतः अभ्यासविषय होतात. 
दुसरा एक भेदहो लक्षात ठेवायला हवा. कलेचा इतिहास म्हणजे मूळ आवि- 
ष्काराच्या पुनरुज्जीवनासाठी केलेला ऐतिहासिक अभ्यास नव्हे. हा ऐतिहासिक 
अभ्यास कलाकृतीच्या पुनरुज्जीवनाच्या आधी करावयाचा असतो. उलट कलेचा 
इतिहास म्हणजे कलाकृतोंचे पुनरुज्जीवन झाल्यानंतरचा अभ्यास होय. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 


संगणकीकृत 


र 
“4. 5 > 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भारत 
|: नब 


कलेचा इतिहास हा एक इतिहास असतो. इतर सव इतिहासांप्रमाणे 
कलेच्या इतिहास/लासुद्धा गतकाळात जे जे खरोखर घडले त्याची नोंद ठेवावी 
लागते. कलेच्या इतिहासकाराच्या दृष्टीने ' जे जे घडले? याचा अथे "ज्या ज्या 
कलाकती निर्माण करण्यात आल्या ' असा होईल. यासाठी म नयेकाव म्‌ळ 
कलाकृतींचे पुनरुज्जीवन करावे लागेल. पण इतके झाले म्हणजे इतिहास 
लिहिता येईल असे मात्र नाही. एखादा माणूस गत आविष्कारांचा पुनःप्रत्यय 
घेऊन त्यांच्याविषयी त्याला काय वाटते हे सांगेल. पण त्याला जर इतिहास 
लिहावयाचा असेल तर याच्यापुढे जाणे आव्यक आहे. एक किंवा अनेक 
पुनरुज्जीवित आविष्कारांच्या सामग्रीमधून त्याला एक नवा आविष्कार निर्माण 
करावा लागतो. त्यात मूळ आविष्कारांचे ऐतिहासिक वर्णन आणि विश्दीकरण 
असते. साधा रसिक व कलेचा इतिहासकार यांच्यात हा एक महत्त्वाचा फरक 
आहे. रसिक हा मूळ आविष्व्हाराचा पुनःप्रत्यय मिळविण्यात समाधान मानतो. 
इतिहासकार नुसते इतके करून थांबत नाही. तो त्या आविष्काराला ( कलेच्या ) 
इतिहासाच्या संदर्भात बसवितो. तो जे निर्माण करतो ते स्वतः आविष्काराच्या 
स्वरूपाचे असल्याने त्याला ' कला हे नाव देता प्रेईल. पण कलावंताच्या आवि- 
हकारात व इतिहासकाराच्या आविष्कारात फरक असल्याचे क्रोचेने इस्थेटिकच्या 
तिसऱ्या प्रकरणात सांगितले आहे. त्यांच्यात साम्य असे को दोघांचाही विषय 
विश्रिष्ट गोष्टी, विज्रिष्ट व्यक्ती, विशिष्ट घटना, इ० असतात. त्यांच्यात फरक 
असा को कलावंत आपल्या विषयाच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वाबद्दल उदासोन असतो; 
इतिहासकार मात्र तो वर्णन करोत असलेली घटना, व्यक्‍ती ३० वास्तवात खरो- 
खरच होऊन गेली असा दावा करतो. कलेचा इतिहास हा स्वत: कला या 
महाजातीत मोडतो. पण तो इतिहास असल्याने त्यात वणन केलेल्या गोष्टी 
खरोखरच होऊन गेल्या असा दावाही तो करतो. म्हणूनच क्रोचे कलेच्या किंवा 
वाडमयाच्या इतिहासाला एका किवा अनेक कलाकुतींवर आधारलेली ऐतिहासिक 
कलाकृती असे नाव देतो. 

: वाऊपयील समोक्षक' किंवा “ कला-ससीक्षक ) हे नाव वेगवेगळी कार्ये 
करणाऱ्या लोकांबद्दल बोलताना वापरण्यात येते. काही वेळा वाडमयाच्या किंवा 
कलेच्या प्रांतात उपयुक्त ठरेल असे संशोधन करणारा विद्वान ' समीक्षक! या 
नावाने ओळखला जातो. गत काळातील कलाकृतींचे सत्य स्वरूप उजेडात आणणाऱ्या 
इत्तिहासकारालाही हेच नाव देण्यात येते. कधी आजच्या कलाकृतींचे वर्णन व 
सल्यमापन करणाऱ्यासाठी ' समीक्षक! हा शब्द राखून ठेतञा जातो व गत 
काळातील कलाकृतींचे वर्णन व मूल्यमापन करणारा ' इतिहासकार! या नावाने 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सौंदयेशास्र ष्‌ 


ओळखला जातो. क्रोचेच्या मते हे केवळ ज्ञाब्दिक भेद झाले; त्यांना तात्त्विक 
पाया नाही. खरा भेद विद्वान, रसिक, व कलेचा इतिहासकार यांच्यात असतो. 
एकाच कार्याच्या या तीन पायऱ्या आहेत. त्यातली पहिली पायरी पुढच्या दोन 
पायऱ्यांवर अवलंबून नाहो, व पहित्या दोन तिसरोवर अवलंबून नाहोत. पण 
डुसलरी पहिलोवर, ब तिसरी पहिल्या दोघींवर अवलंबून आहे. एखादा माणूस 
विद्वान असेल, पण त्याला अभिरचीचे वरदान मिळालेले नसेल. डुसर्‍्याजवळ 
विद्त्ता व अभिर्ची या दोन्ही असतील, पण तो कलेचा इतिहास लिहू शकेलच 
असे नाही. ज्याला कलेचा इतिहास लिहावयाचा आहे त्याचेजवळ विद्दत्ता ब 
अभिरुची या गोष्टी असाव्याच लागतात; पण त्यांच्याखेरीज ज्याला ऐतिहासिक 
आकलन ( हिल्टांरिकल कॉम्प्रिहेन्शन ) म्हणतात तेही असावे लागते. 
इतिहासासध्ये मानवी इतिहास व निसर्गातील पशू. आणि वनस्पती यांचा 
इतिहास या दोहोंचा समावेश होतो. कलेचा इतिहास हा मानवी इतिहासाचा 
भाग आहे हे उघड आहे, कारण कलेत अनस्यूत असलेली आत्मिक क्रियात्मकता 
मानवामध्येच सापडते. कलेच्या इतिहासात तिच्या उत्पत्तीचा प्रश्‍न उपस्थित 
केला जातो. क्रोचेच्या मते हा प्रश्‍न अथंशून्य आहे. हे सिद्ध करायच्या आधी 
तो आपल्याला असे सांगतो कौ * कलेची उत्पत्ती) या शब्दप्रयोगाने वेगवेगळ्या 
गोष्टींचा निर्देश होतो. काहो वेळा लोक कलेच्या उत्पत्तीविषयी प्रश्‍न विचार- 
तात; पण खरे म्हणजे त्यांच्या सनात कलेच्या स्वरूपाविषयीचा प्रश्‍न असतो. 
हा प्रश्‍न तात्विक आहे. क्रोचेने त्याचीच चर्चा करण्यासाठी आपले इस्थेटिक 
लिहिले. काही तत्वज्ञांनी कलेच्या उत्पत्तीचा एका निराळ्याच पद्धतीने बिचार 
केला आहे. ज्यामध्ये जड निसर्ग व सानवी चेतल्य हे दोन्ही सामावलेले 
आहेत अज्ञा आदितत्त्वापासून ते सुख्वात करतात व तार्किक विइलेषणाच्या 
साहाय्याने कलेच्या संकल्पनेपर्यंत येतात. कला निसर्गपिक्षा व चेतन्याच्या इतर 
आविष्कारांपेक्षा कशी वेगळी आहे हे ते दाखवितात. आणि या वेगळे- 
पणाला मूळ आदितत्वात काय आधार आहे याचा शोध घेतात. हा शोधहो 
तात्विक स्वरूपाचाच म्हटला पाहिजे. याच्या आधी उल्लेखिलेल्या पहिल्या 
शोधाला पुरक असाच हा झोध आहे. वरील दोन्ही शोधांना ' तात्विक ! म्हुणा- 
यचे कारण असे को त्यांच्यामुळे कलेच्या संकल्पनेचे निश्‍चित स्वरूप काय आहे 
हे ठरविले जाते; आणि त्यासाठी वापरलेली साधने अनुभवाधिष्ठित नसुन ताकिक 
असतात. पण कोणत्याही गोष्टीच्या उत्पत्तीचा विचार आणखीही एका रीतीन 
करण्यात येतो. समजा आपल्याला सानवजातोच्या उत्पत्तीचा विचार करावयाचा 
आहे. मानवजात निर्माण होण्यापुर्वी कोणत्या जाती होत्या व कोणती परि- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


द नव भारत 


स्थिती होतो याची आपण माहितो मिळवितो; या परिस्थितीत कोणते बदल 
झाले, या बदलत्या परिस्थितीला तोंड देणाऱ्या जातींमध्ये कोणते फरक पडले, 
या फरकांमुळे कोणत्या जाती टिकून राहिल्या, त्यांच्यात नव्याने निर्माण झालेल्या 
गुणांचे कसे संवर्धन झाले, इ. गोष्टींचा आपण ज्लोध घेतो, व आधी अस्तित्वात 
असलेल्या जातीतून मानवजात कशी उत्क्रांत झालो हे आपल्याला कळते. मानव- 
जातीच्या उत्पत्तोविषयीचा आपला हा सिद्धांत कार्यकारणसंबंधाच्या संकल्पनेवर 
आधारलेला असणार यात संशय. नाहो. कालानुक्रमे कारण हे कार्याच्या अगोदर 
असते. आधीच्या परिस्थितीमुळे नंतर अमुक असुक गोष्टी जन्माला आल्या असे 
आपण सांगतो. क्रोचेच्या मते कलेच्या उत्पत्तीविषयी असे कार्यकारणभावावर आधा- 
रलेले, ' आधी ! आणि “ नंतर या संकल्पना वापरून सिद्ध झालेले स्पष्टीकरण 
देता येणार नाहो. असे स्पष्टीकरण ज्ोधणे हेच मुळी मूखंपणाचे आहे. तो असे 
का म्हणतो हे समजावून घेणे अगत्याचे आहे. क्रोचेने मानवी चैतन्याचे जे 
चार पेलू कल्पिले आहेत त्यात आविष्कार ( > प्रातिभ ज्ञान) हा पैलू 
पहिला आहे. तो पहिलाच पेलू असल्याने त्याच्या आधी काहीही असणे अशववय 
आहे. मानवी इतिहासात कलेच्या उत्पत्तीची बोजे ज्ोधता येणार नाहोत, 
वरण मानवी इतिहासच मुळी कलेवर ( _ प्रातिभ ज्ञानावर ) आधारलेला 
असतो. म्हणून आविष्काराच्या आधी अमुक होते ब त्यातून तो तमक रोतीने 
जन्माला आला असे स्पप्टोकरण देता येत नाही. दुसरे अते वी विदाार 
ही काही निसर्गनिमित गोष्ट नव्हे; म्हणून निसर्गातील गोष्टींच्या उत्पत्ती- 
विषयी जसे कार्यकारणसंबंध स्पष्ट करणारे अनुभवाधिष्ठित सिद्धांत असतात 
तसे सिद्धांत आविष्काराच्या उत्पत्तीविषयी संभवत नाहोत. क्रोचेच्या वरील 
मुद्यांचे थोडवयात असे स्पष्टीकरण देता येईल :- समजा आपण कलेच्या उत्पत्ती- 
विषयी कार्यकारणभावावर आधारलेला एखादा सिद्धांत मांडायचा असे ठरविले. 
त्यासाठी आपल्याला आविष्काराच्या कारणांचे स्वतंत्र ज्ञान असायला ह्वे. 
पण या कारणांच्या ज्ञानातच प्रातिभ ज्ञान अनुस्यूत असते. उदा० आपण म्हटले 
कौ एका विशिष्ट जातीचा डास चावला को माणसाच्या हातून आविष्कार 
कवा कला निर्माण होते. हे म्हणायच्या आधी आपल्याला या जातीच्या 
डासाचे ज्ञान होणे जरूर असते. म्हणजेच असे को वरील सिद्धांत सांडायच्या 
आधी आपल्याला विशिष्ट डासांचे प्रातिभ ज्ञान असावे लागते. क्रोचेच्या भते 
ब्रातिभ ज्ञान व कला एकरूप आहेत. याचा अर्थ असा को ज्या कारणांच्या 
साहाय्याने कलेचा जन्म कसा होतो हे सांगायचे त्या कारणांच्या ज्ञानातच 
कला ( र प्रातिभ ज्ञान ) अनुस्यूत असते. प्रातिभ ज्ञान नसते तर वरोल 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्येशास्र ७ 


कारणे आपल्याला कळलीच नसती. जी गोष्ट कशी उत्पन्न झाली हे सांगायचे 
ती गोष्ट तिच्या उत्पत्तिकारणांच्या आधीच उपस्थित होती असा निष्कर्ष 
वरील विवेचनावरून निघतो. म्हणून कलेच्या उत्पत्तीची कारणे द्योधणे 
तत्त्वतः चूक आहे. असे जर आहे तर लोक कलेविषयी कार्यकारणभावावर 
आधारलेले उत्पत्तिसिद्धांत मांडतातच का? क्रोचेच्या मते कला हो विवाहसंस्था 
किवा इतर सामाजिक संस्था यांच्या जातीची गोष्ट आहे अद्ना गेरसमजातूनच 
हे सिद्धांत निघाले असावेत. या संस्था निर्माण होतात व नष्ट होतात; 
त्यामुळे त्यांच्या उत्पत्तीची व विनाज्ञाची कारणे सांगता येतात. पण प्रातिभ 
ज्ञानाचे असे नाही. ते चेतन्याच्या चिरंतल पेलुंयेको एक आहे. त्याच्या उत्पत्ति- 
विनाशाची कारणे कल्ली देता येणार ? निरवयव ( सिंपल ) घटकांच्या 
युतीमधून सावयव ( कम्पोंड ) गोष्टी कशा तयार होतात हे सांगता येते; 
पण निरवयव घटक कसे तयार होतात हे कसे सांगणार ? 
अज्ञा रीतीने कलेच्या उत्पत्तीचा प्रढन अथंश्ून्य म्हणून निकालात 
काढल्यावर क्रोचे असे सांगतो कौ या प्रश्‍नाला एका निराळ्या संदर्भात अर्थ 
आहे. जेव्हा लोक विचारतात कौ कलेचा जन्म केव्हा, कोठे व कसा झाला, 
व्हा त्यांच्या मनात नक्की काय असते ? त्यांचे प्रश्‍न प्रातिभ ज्ञान या कोटीबद्दल 
(कॅटेगरी) असतोल तर त्यांना कधीच उत्तरे मिळावयाची नाहीत कारण हे प्रश्‍नच 
चुकीचे आहेत. पण कदाचित त्यांना असे विचारायचे असेल की डोळ्यात भरेल 
अशी कलानिर्मिती प्रथम केव्हा झाली ? कोणत्या देशात झाली ? असे प्रश्‍न विचार- 
णाऱ्यांना कलेची उत्पत्तिकारणे शोधायची नसतात; त्यांचा अभ्यासविषय कलेचा 
अगदी पुरातन काळातील इतिहास हा असतो. हे प्रश्‍न विचारणे म्हणजे मानवी 
संस्कृतीचा उदय केव्हा झाला ? डोळ्यात भरतील अक्शा संस्कृतीच्या खुणा प्रथम 
केव्हा दिसू लागल्या ? असे विचारण्यासारखे आहे. या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्यासाठी 
आवदयक असलेला पुरावा आज आपल्यापाशी नाहो. पण तो केव्हातरी उपलब्ध 
होईल अज्ली शक्‍यता निश्‍चित आहे. क्रोचेने ' डोळ्यात भरेल अज्ञा कलानि्मिती'चा 
जो निदेश केला आहे त्याचे स्पष्टोकरण देणे आवश्‍यक आहे. आपल्या सर्वाना 
प्रातिश्न ज्ञात प्राप्त होत असल्याने आपण सर्वच कलार्निमिती करोत असतो असे 
क्रोचेने इस्थेटिकच्या डुसऱ्या प्रकरणात सांगितले आहे. सामान्य माणते व 
कलावंत यांच्यात केवळ संख्यात्मक भेद आहे, असेही त्याने तेथेच म्हटले आहे. 
हा फरक संख्यात्मक असला तरी तो महत्त्वाचा आहे. काहो आविष्कार इतके 
व्यामिश्र असतांत आणि त्यांचा आवाका इतका मोठा असतो की ते आपल्याजवळ 
सतत असावेत असे वाटू लागते; सग त्यांचे बाह्यीकरण केले जाते व अ्षा 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


टॅ नवभारत 


रोतीने विविध प्राकृतिक कलाकृती जन्माला येतात. ज्या कालखंडात प्राकृतिक 
कलाकृतींची निर्मिती विज्षेष जोमाने होते त्यात जतन करून ठेवाव्यात अक्ला 
व्यामिश्र व मोठ्या आवाक्याच्या आंतरिक आविष्कारांची नि्मितीहो विद्वेष 
जोमाने होत असणार असे अनुमान करायला हरकत नाही. प्राकृतिक कलाकृतींची 
निर्मिती विझ्ेष जोमाने अशी प्रथम कोठे व केव्हा झाली हे शोधून काढता येते. 
कलेचा उगम कोठे व केव्हा ज्ञाला याचा शोध घेणारे इतिहासकार बहुधा प्राकृतिक 
कलाकृती खूप मोठ्या संख्येने प्रथम केव्हा व कोठे निर्माण झाल्या थाचाच 
शोध घेत असावेत. असे असेल तर त्यांच्या शोधाला काहीतरी अर्थ आहे असे 
क्नोचे सांगतो आहे. 

मानवी इतिहास लिहावयाचा असेल तर त्याची उभारणी प्रगतीच्या 
( प्रोग्रेस ) संकल्पनेवर करावी लागते. काही लोकांचे म्हणणे असे कौ सर्व मानव- 
जात एका अज्ञात बिंदूकडे खेचली जात आहे; यामागे एक इं्वरी योजना 
आहे; तिची आपल्याला प्रथम अंधुक कल्पना येते, व नंतर तिचे स्पष्ट ज्ञान होते. 
ज्या नियमानुसार मानवजातीची हो अप्रतिहृत वाटचाल होत आहे त्यालाच ' प्रग- 
तीचा नियम ( लॉ ऑफ प्रोग्रेस ) हे नाव दिले जाते. क्रोचेला जी प्रगतीची 
संकल्पना अभिप्रेत आहे तिचा व या तथाकथित प्रगतीच्या नियसा'चा अर्थाअर्थी 
काहीहो संबंध नाही असे तो निक्षून सांगतो. 

* प्रगतीच्या नियमा'चा क्रोचेने जो उल्लेख केला आहे त्याबद्दल थोडेसे 
स्पष्टीकरण देणे आवदयक आहे. त्यासाठी आपण सावरसवादाचे उदाहरण 
घेऊ. माक्‍्संवाद्यांच्या मते मानवजात विरोधविकासाच्या नियमांनुसार उत्क्रांत 
होते आहे. या नियमांच्या आधारे अमुक समाजरचनेनंतर कोणती सप्ताजरचना 
येणार हे निडचितपणे सांगता येते. पोगंडावस्थेनंतर जसे तारुण्य हे अटळपणे येते 
तसा भांडवलश्ाहीनंतर समाजवाद अटळपणे येणार आहे असे ते म्हणतात, 
भाक्‍संचा जन्म होण्याच्या आधीसुद्धा समाजात याच नियमांनुसार अटळ असे बदल 
होत होते. माक्‍संने मानवजातीला या नियमांचे स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करून दिले, 
हे बदल घडविण्याच्या कासी, इतिहासाच्या नियमबद्ध उत्क्रांतीत, भा 
कोणत्या प्रयत्नांची अपेक्षा आहे. याचे सागदान केले. मानवी 
उत्क्रांतीचे नियम असतात व ते आपल्याला सापडू शकतात असा 
साक्‍संवादी विचारसरणीचे प्रमुख वेज्िष्ट्य आहे. क्रोचेला प्रगतीची 
आहे असे दिसते. पण मानवजात ही काही निश्चित नियमांनुसार 
दिशेने जाते आहे हा सिद्धांत त्याला अजिबात भार 
नियमानुसार घडतो तो इतिहास कसला ? कोणत्या 


नवजातीकडून 

समाजाच्या 
दृढ विठवास हे 
संकल्पना मान्य 
एका विशिष्ट 
य नाहो. जो निश्‍चित 
ही नियमांच्या जाळ्यात 


| 4.34 | ळय 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे भू 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र ९्‌ः 


पकडता येत नाहोत अल्या यादृच्छिक (करन्टिजण्ट) गोष्टी असतात म्हणूनच इतिहास 
शक्‍य झाला आहे. विज्ञान गोष्टोंना नियमांखाली आणीत असतात; त्यात त्यांना 
पुष्कळ यशही मिळते. पण काही गोष्टो नियसांच्या जाळ्यातून सारख्या निसटत 


असतात. त्या सापडाव्यात म्हणून नियमांच्या जाळ्याची वीण सारखी बदलावी 


लागते; आणि एवढे करूनही काहो गोष्टी निसटतातच. याचे कारण असे आहे कौ 
कोणत्याही एका गोष्टीची संपुर्ण वेशिष्ट्यपुर्णता सामावून घेईल असा सावंत्रिक 
नियम असूच शकत नाहो. नियम हा नेहमोच सावंत्रिक असतो. तो अनेक गोष्टी 
सामावून घेतो. पण या गोष्टींचो सवव वेशिष्ट्ये तो सामावून घेतो अले मात्र 
नव्हे. दर वेळी काहो वेशिष्ट्ये बाजूला सारली जातात. एखाद्या वैज्ञानिकाला 
कॉफी हे उत्तेजक पेय आहे को नाहो हे ठरवायचे असेल तर तो शंभर लोकांना 
कॉफी देतो व त्यांच्या प्रतिक्रियांचा अभ्यास करतो. हे करीत असताना तो या 
हंभर लोकांची सर्वच वेशिष्ट्ये लक्षात घेतो असे नाही. काहो वेश्िष्ट्ये त्याला 
प्रस्तुत वाटतात. उदा ० प्रयोगाच्या वेळो या शंभरातले बारा जण फार थकलेले 
होते हे त्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. पण त्यातले दहा जण काळेरोम, व वीतजण 
गोरेपान होते, पाच जणांचा प्रेमभंग झालेला होता, ० वैशिष्ट्ये तो अप्रस्तुत 
म्हणून बाजूला सारतो. या अमूतोंकरणामुळेच ( अंब्स्ट्रॅकेशन ) त्याला अनेक 
गोष्टोंना सामावून घेईल असा सावंत्रिक नियम सांगता येतो. क्रोचेचे म्हणणे असे को 
वेश्िष्ट्यपूणंतेची बूज राखणे हे जसे कलेचे क्तव्य आहे तसे ते इतिहासाचेही 
कतंव्य आहे. ( म्हणूनच इस्थेटिकच्या तिसऱ्या प्रकरणात क्रोचेने इतिहासाचा 
समावेश कला या महाजातीत केला होता हे वाचकास आठवतच असेल. ) 
इतिहासाला गोष्टींच्या वेशिष्टयपूर्णतेचा शोध घ्यावयाचा असल्याने त्यात सार्वत्रिक 
नियमांना मध्यवर्ती स्थान नसणे स्वाभाविकच आहे. कलेचे उद्दिष्ट एखादी विशिष्ट 
व्यक्ती ( उदा. हॅम्लेट ) दाखविणे हे असते; हॅम्लेट ज्या सानवप्रकाराचे 
प्रतिनिघित्व करतो त्या प्रकाराचे दिग्दर्शन करणे यात कलेला, कला म्हणून, 
रस नसतो. त्याचप्रमाणे इतिहासाला एखादी विशिष्ट राज्यक्रांती ( उदा. फ्रेंच 
राज्यक्रांती ) दाखवायची असते. एकूण राज्यक्रांत्या कोणत्या नियसांनसार 
घडतात यात त्याला, इतिहास म्हणून, रस नसतो. प्रातिभज्ञानाचे घटक म्हणून 
संकल्पनांचा वापर कलाकृतीत होऊ शकतो. तसेच इतिहासकारहो विशिष्ट 
नियमांचा उपयोग करतो; पण नियमांना जे स्थान विज्ञानात असते, ते त्यांना 
इतिहासात मिळत नाहो. विज्ञाने विज्िष्टांना उल्लंघून सामान्याकडे जातात. 
कला व इतिहास विशिष्टांचा विशिष्टे म्हणून शोध घेतात. या कामात त्यांनी 
सामान्यांचा, नियमांचा, घटक म्हणून जरो उपयोग केला तरी त्यांच्या 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


० '_ नवभारत 


कार्याचे स्वरू्ष बदलतं नाही. इतिहास ब कला वित्रिष्टलक््योच ठरतात. 
इतिहासात प्रगतीच्या संकल्पनेला निश्‍चित स्थान आहे. पण प्रगती म्हणजें 
:उत्क्तांतीचा तथाकथित नियम नव्हे. वास्तव हे' सारखे. घडते आहे; आणि ते. 
'नघंडते आहे म्हणूनच त्याला वास्तव म्हणायचे. घडण्यांची, . उत्कांतीची संकल्पना 
वास्तवाच्या संकल्पनेत अनुस्यूत आहे. जे घडत नाही, जे बदलाच्या, उत्कांतीच्या 
'पेलिकडे अविचलपंणे उंभे आहे असे वास्तव असते हे क्रोचे मान्य करोत नाही. सवं 
*बास्तव घडतच अंसते. आणि त्या. अर्थाने ते सतत उत्क्रांत होत असते. पण या. 
सिद्धांताला सामान्य अर्थाने उत्क्रांतीचा नियम मानंता येणार नाही. वास्तव विशिष्ट 
"दिशेने नियंमंबद्ध प्रगती करोत आहे असे सांगणारा कोणताच नियम क्रोचेला मान्य 
'नाही. कारण नियम आंला की वैदिष्ट्यपूर्णतेचा व यादूच्छिकतेचा लोप होतो; 
आणि असे होणे इतिहासाला मांनवंण्यासारखे नाही.. जर. क्रोचे उत्क्रांतीचा 
कोणताही निंथम मानायंला तयार नसेल तर ' प्रगंतीचा 'चा अर्थ काय.? . मानवी 
चैतन्य कृतिशील असतें. निसर्गाकडून मिळालेल्या जड सामग्रीला ते आकार देत. 
:असते, त्याला मानवांफित करोत असते. या. कार्यात आलेल्या अडचणींवर. ते. 
मात करीत असते. जडतेलां मानवी चेतन्याच्या स्वामित्वाखाठी आणण्यात जी 
कृतिज्लीलंता दिसते तिलाच क्रोचे 'प्रगती' हेनाव देतो . -.  __ -.- 
प्रगतीची हो संकल्पना मानवी इतिहास लिहिणाऱ्याला. आवड्यक तो 
'वृष्टिकोण (-पाइंट ऑफ व्हू ) देते. काहे लोक इतिहासाच्या. नावाखाली सुट्या 
"घटनांचा नुसता संग्रेह करतात.. यांना. इ तिहासकार' म्हणणे: केव्हाही चूकच ठरेल. 
इतिहांसकाराला नुसत्या घटना जमा करून चालत-नाही. त्यांच्यात त्याला सुसंगती; 
"एकसूत्रीपणा निर्माण करावा लागतो. है काम करायचे असेल तर इतिहासकारा; 
जवळ निह्चित असा. दृष्टिकोण असणे आवद्यक आहे; असा' दृष्टिकोण नसेल तर 
सुट्यासुट्या घटनांच्या गर्दीतून इतिहासकाराला वाट काढता यावयाची नाही. 
"ज्यांच्यात सुतंगतो. निर्भाथ झालेली नाही अज्ञा घटनांचा संगतवार इतिहास. कसा 
"लिहिता येईल | , . 
क्रोचेने ' ऐतिहासिक दुष्टिकोणा'ला फार महत्वाचे स्थान दिलेले आहे हे 
'बरील परिच्छेवावरून स्पष्ट होते. त्याने. असे का केले असावे याची कारणे शोधणे 
आव्यक आहे. कोणत्याही घटनेचा अथ लावण्याचा एक राजमा म्हणजे ती 
कोणत्या नियमानुसार घडलो हे सांगणे. हा झाला विज्ञानाचा मागो, पण क्रोचेच्या 
'मते इतिहासकार .या राजमार्गाने, जाऊ शकत. नाही... पण मग. घटनांचे 
'झुसत्रीकरण कसे 'करणार? त्या. सुट्या सुट्या राहिल्या तर त्यांचा इतिहास. 
लिहिता येणार नाही. सुसूत्रीकरण तर हे; पण त्यासाठी. नियम वापरून चालत 


| अनुक्रमणिका | 


'क्रोंचेचे सौंद्यशासत्र | श्र 


नाही. इतिहांसकारापुढच्या अडचणीचे स्वरूप हे असे आहे. या अडंचणीतूनं 
मार्ग काढण्यासाठीच * ऐतिहासिक दृष्टिकोणांच्ची संकल्पना - पुढें माली असावी. 
विज्ञानात जसे नियमांशिंवाय चालत नाही, तसे इतिहासात विशिष्ट दृष्टिकोण 
असल्याशिवाय चालत नाही. असा दृष्टिकोण. असला को त्याच्या अनुरोधाने 
घटनांची सुसूत्र बांधणी करता येते. इतिहासकार असे सुसूत्र सबंध (७1016) 
निर्माण करोत असतात. एखाद्या. घटनेचा अर्थ लावायचा असेल तर तिचे विशिष्ट 
संबंधात. स्यान काय आहे हे बघावे लागते. ते स्थान लक्षात आले को तिचा 
अथेही कळतो. यावरून हे ध्यानात येईल की ऐतिहासिक दृष्टिकोण ज्ञानद असतो. 
त्याच्या साहाय्यानेच घटनांचे स्पष्टीकरण देता येते, त्यांचा अथ लावता येतो 

या दृष्दिकोणाविषयी लक्षात ठेवण्यासारखा डुसरा मुद्दा असा को तो 
ज्ञातृगत किवा ज्ञातृसापेक्ष ( सब्जेक्टिव्ह ) असतो. इतिहास पुर्णपणे ज्ञातसापेक्ष 
असतो असा मात्र याचा अर्थ नाहो. वर उल्लेखिलेल्या सुसुत्र संबंधातील प्रत्येक 
घटना व्यवस्थितपणे पारखून घेतलेली असते; तिच्या सत्यतेविषयो, वस्तुगतते- 
विषयो खात्री पटल्याक्िवाय तिला या सबंधात प्रवेशच दिला जात नाही. 
'घटनांबद्दल असे चोखंदळ असणे हे ऐतिहासिक दृष्टिकोणात अंतभूत असते. 
इतिहासकार घटनांच्या सत्यतेविषयी वस्तुगततेचा ( ऑब्जेक्टिव्हिटी ) आग्रह 
धरतो; पण वाच घटनांच्या स्पव्टोकरणासाठी तो जो दृष्टिकोण वापरतो तो मांत्र 
ज्ञातृसापेक्ष असतो. हा दृष्टिकोण वस्तुगत नसुत ज्ञातुसापेक्ष आहे असे म्हणण्याचे 
कारण असे असावे की एकाच वेळो एकाच घटनेकडे बघण्याचे वेगवेगळे दृष्टि- 
कोण असु शकतात. एकाच सामाजिक किंवा राजकोय घटनासमहाचे सुसूत्रीकरण 
उदारमतवादी (लिबरळ), प्रतिगामी (रिअँक्शनरी_), बुद्धिवादी (रॅशनॅलिस्ट ); 
कॅथालिक इ. विविध दृष्टिकोणांमधूंन करता येते. तत्वज्ञानाचा इतिहास. 
'लिहिणाऱ्यांनाही अतिभौतिकोय (मेटॅफिजिकल) , अनुभववादी (एम्पिरिकल), 
-संगयवांदी (स्केप्टिकळ) , चिद्दादी ( आयडियालिस्ट) इ. यांच्यापेकी एखाद्या दृष्टि- 
कोणाचा अंगिकार करावाच लागतो. ज्याच्याजवळ कोणताच दृष्टिकोन नाही असा 
कोरा, निःपक्षपाती माणूंस इतिहास लिहू हकणार नाही. म्हणून क्रोचे असे सांगतो 
की ज्याला व्यवहारात्मक अंगाचा इतिहास लिहायचा असेल त्याला व्यवहारात्मक- 
'तैच्या उपयुक्‍त बव॒नेतिक या दोन्ही पैटुंची माहिती असावी लागते, गणिताच्या 
इतिहासकोराला गणिताची भाहिती असावीं लागते, तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासकाराला 
तत्वज्ञानात गती असणे आवशयक असते. इतिहासकाराला आपल्या विषयाची नीट 
माहिती असावी लागते इतकेच क्रोचेला म्हणायचे नसावे. त्या. विषंयावर त्याने 
स्वंतःत्री मते. बनविक्तेली असणेही जरूर आहे असा त्याचा मभिप्रांय नाहे. उदा 


| अनुक्रमणिका | 


१२ : . . _' नवभारत 


राजकीय इतिहास लिहिणार्‍याने स्वतःची राजकीय मते बनविलेली असली पाहिजेत. 
पुर्णपणे निःपक्षपाती असा इतिहासकार असूच शकत नाही. क्रोचेच्या मते निःपक्ष- 
पाती बनणे म्हणजे नपूसक होणे; . अश्या नपूंसकाकडून इतिहास लिहिला जाणे: 
अज्षक्य आहे. कोचे असे ठामपणे म्हणतो याचे कारण असे को विशिष्ट दृष्टिकोण 
असल्यादिवाय प्रगतीची संकल्पना . वापरता येणार नाही; , भाणि . प्रगतोच्या- 
संकल्पनेचा पाया तसेल तर इतिहासाची उभारणी करता येणार नाही. 


विशिष्ट' दृष्टिकोण असल्याशिवाय इतिहास लिहिणे अश्रक्य आहे हो गोष्ट 
ओळखून इतिहासकारांनी जास्तीत जास्त चांगलां दृष्टिकोण निवडण्याचा प्रयत्न 
फरांवा हे बरे. माणसे जेव्हा गंभोरपणे आणि खूप विचार करून आपली मते 
बनवितात तेव्हा ते जास्तीत जास्त चांगला असा दृष्टिकोणच निवडत असतात. 
आपण निःपक्षपाती बुद्धीने इतिहास लिहितो असा दावा जे लोक करतात त्यांचे 
लिखाण क्रोचे विद्ववांसाहं मानायला तयार नाहो. काही इतिहासकार असे सांगतात 
कौ मापण घटनांचा शोध घेतो व जी माहिती मिळते. तिचे कोऱ्या मनाने वर्णन 
करतो, आपल्या मनचे त्यात काहीही घालत नाही. क्रोचेच्या मते हा केवळ भाम 
[किंवा भोळेपणा आहे. इतिहासकार कोऱ्या, तटस्थ मनाने घटनांचा अभ्यास करीत 
नसतो; तो नेहमी स्वतःचे असे काही तरी त्या अभ्यासात घालत असंतो. सर्वच 
इतिहासकारांना याची स्पष्ट जाणीव असते असे नाही. काही इतिहासकार आपला. 
दृष्टिकोण स्पष्टपणे मांडत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा असा समज होतो कौ लापण. 
अगदी निःपक्षपातीपणाने इतिहास लिहोत आहोत. पण हे खरे नसते, ते ञापला. 
दृष्टिकोण स्पष्टपणे मांडत नसले तरी तो त्यांच्या लेखनातून सूचित होतो. खरे 


म्हणजे, आपला दृष्टिकोण स्पष्टपणे भांडण्यापेक्षा तो सुचित करणे हे जास्त 
परिणामकारक ठरते. | ता | 


सर्वच इतिहासात प्रंगतीची संकल्पना वापरणे ञावडयक असते. कलेचा क्व 
वाडमयाचा इतिहास याला अपवाद. नाही. एखाद्या कलाकृतीचे. स्वरूप विशद: 
करायचे असल्यास आपल्याला .कलेच्या संकल्पनेपासून सुरुवात करावो लागते. असे. 
केले म्हणजे कलावंत कोणता प्रइन सोडवीत 'होता, व तो सोडविण्याच्या कामी 
त्याला किती प्रमाणात ,यश किंवा अपयश आले आहे हे समजते. विशिष्ठ 
कलाकृतींना आपझापले प्रन सोडविण्यात कितपत यक्ष आले आहे याचा व. कला. 
क्षेत्रातील प्रगतीचा जवळचा संबंध आहे. त्याचे. विवेचन नंतर येणार आहे. 
, . कलेतील प्रगती शास्त्रातील प्रगतीपेक्षा अगवी निराळी असते.. शास्त्रातील 
अशती एकाच दिठ्रोने होते असे. मानले जाते. ज्ञास्त्राचा विषय सामान्य ( युनि- 


| अनुक्रमणिका | 


औचेंचे सोंदर्यशास्त्र १३ 


 वेह्संल ) हा 'अंसतो. त्याच्यांतले प्रश्‍न हे एकाच संवंव्यांपी प्रश्‍नात सामांवलेले 
असतात. तो संवंव्यापी प्रश्‍न म्हणजे वास्तवाचे वं ज्ञानाचे. स्वरूवं काय हो होयं 
सर्वे काळातल्या सर्व विचारवंतांपुढे हाच प्रश्‍न होता; 'व भंविष्यकाळातही लोक 
त्याच्यावरच विचार करीत राहतील. क्ास्त्राबद्दहचे वरोल भत बरोबर आहे कौ 
"नाही कोणांस ठाऊक.. पणं ते ज्ञानाच्या क्षेत्रात जरी खरे ठरले तरी ते कलेच्यां 
क्षेत्रात मात्र खर ठरण्याची अजिबात शक्यता नाही. कला प्रातिभज्ञानंस्वरूपीं 
असते. प्रातिभ ज्ञानाचा विषय वैशिष्ट्यपुर्ण गोष्टी असतात. कोणत्याही वैश्रिष्ट्यपुर्ण 
"गोष्टीची पुनरावृत्ती होत नसते. म्हणजे प्रत्येक कलाकृती अनन्यसाधारण (युनीक ) 
ठरते. यावरून खरे म्हणजे असा निष्कषे निघतो को कलेच्या क्षेत्रात प्रगतीची 
संकल्पना वापरण अदक्य आहे. कारण दोन कलाकृती काही प्रमाणात सारख्या 
असल्या, त्यांचे निर्सांते एकाच किवा सारख्या प्रश्‍नांशी मकाबला करोत असले 
तरंच त्यातील एक डुसऱ्यावेक्षा जास्त यशस्वी ठरला आहे असे म्हणतां येईल 
आणि मगच एक कलावंत दुसऱ्यापेक्षा जास्त प्रगत आहे असे म्हणणे शक्‍य होईल. 
'पण जर प्रत्येक कलाकृती वेशिष्टयपुर्णे किंवा अनन्यसाधारण असेल तर एकं 
कलाकृती दुसरीपेक्षा जांस्त यवस्वी व म्हणून जास्त प्रगत आहें असे म्हणता येणार 
नाही. पण क्रोचेने येथे असा टोकाचा, आत्यंतिके निष्कर्ष काढलेला नाहो: तों 
इतकेच सांगतो को प्रत्येक कलाकृती देशिष्ट्यपुर्ण असल्याने सव॑ कलेची एकाचं 
दिश्लेने प्रगती किंवा पीछेहाट होते असे म्हणणे चक ठरेल. अर्थात वर उल्लेखिः 


केला टोकाचा निष्कष त्याच्या मनात कोठेतरी “आहे हें पुढील विवेचनावरून 
लक्षात येते. . ; 


कलेच्या क्षेत्रात प्रगतीची संकल्पना वापरावयाची असेल. तर काही प्रमाणात 
:असूर्तीकरणाचा ( अंबस्ट्रकूशन') अवलंब . फरावा लांगतो.र्‍याचा अर्थ असा को 
कलाकृतींची :संपुर्ण वेशिष्टंयपुर्णता भाणि .अनन्यसाधारणता. अबाधित ठेवल्ी.' तर 
भ्रशंतीची संफल्पना वापरता: येत नाहो. . प्रत्येक कलाकृतीची काही वैशिष्ट्ये बाजला 
सारली, म्हणजे काहो प्रमाणात अमूर्तीकरण,केले,'तरच वेगंबेगळ्या कंलाकुतींचा 
एकत्र विचार: करता. येतो. ;व सगच: प्रगतीची'- संकल्पना वापरता. येते... असती. 
"करण. केल्यावरही. सव॑ कळेची एकाच व्रिह्ेने : प्रगती 'चाठली आहे असे म्हणता 
येणार नाही. 'जास्तीत. जासत. इतके म्हुणता.. येईल को. कलेच्या: क्षेञ्रात प्रगतीची 
वेगवेगळी. मावतंने '( प्रोग्रेसिव्ह सायकल्स ) आढळतात. प्रत्येक आवतंनात त्याचा 
स्वतःचा मसा एक प्रश्‍न असतो. आणि या प्रश्‍नाच्या : संदर्भातच त्या आवतंनातली 
प्रगती जाणता येते. असे आवतंते चाल असताना पुष्कळ कलावंत एकाच .प्रश्‍नाज्ञी 
'झंगंडतांता. * साधारणपणे एकंच म्हणता. येईल अज्ञा भावयांला उचित 


| अनुक्रमणिका | 


१४ .:“... _.'नवभांरत 


आकार देण्याचा ते सवे. प्रयत्न करीत असतात. तो आकार त्यांना जरी सापडलेला 
नसला तरी ते त्याच्या जास्त जास्त जवळ जात आहेत असे दिसते. अद्षा वेळी प्रग- 


यी 


तोची संकल्पना वापरणे योग्य ठरते. मग.शेवटो एका कलावंताला तो आदत] आकार 
सापडतो. असे झाले की प्रगतीचे आवतंन पूर्ण. होते. त्यानंतर त्या आवतंनात आणखी 
प्रगती-होऊ शकत नाही. एकदा या आवतंनातील सर्वोच्च बि्ठ गाठला गेला की नंतर 
त्या. आवतंनात काहीही नवे साधण्याचा प्रयत्न करणे -हितावह नसते; कारणं 
अज्ञा प्रयत्नांतून केवळ पुनरावृत्ती व अनुकृती याच निर्माण होतात. प्रगतीऐवजी 
अवनतो सुरू होते. नवीन आहय निर्माण झाला की नवे आवतन सुरू होते. त्यात 
पुन्हा प्रगतीचा .आलेख काढता येतो. व त्यात सर्वोच्च बिंदू गाठला गेला की ते 
आवतंनही संपते. याचा अयं असा को प्रगती ही विशिष्ट भावतंनापुरती मर्यादित 
असते. विशिष्ट आवतेनाचा संदर्भ सोडून प्रगतीची संकल्पना वापरणे चूक आहे.. 
उदा० दातिपेक्षा झेक्‍तपिअर जास्त. प्रगत होता, व शेक्सपिभरपेक्षा गटे जास्त 
प्रगत होता असे म्हणणे चूक आहे. वांते व ज्ञेक्सपिअर हे एकाच आक्षयाचा 
आविष्कार साधण्याचा प्रयत्न करीत नव्हते. म्हणून त्यांच्यापेकी जास्त प्रगत कोण: 
हे ठरविता येणार नाही. शेक्सपिअर प्रगत होता. को नाही हे ठरविण्यासाठी 
त्याची त्याच्याच आवतंनातील इतर नाटककारांशी तुलना केली पाहिजे. त्याची 
बांते आणि गटे यांच्याशी -तुलना करून काहीच मिळायचे नाही. दोन वेगळ्या 
आवतंनांची तुलना करून त्यांच्यात 'ेष्ठकनिष्ठ ठरविणे हेही अ्नक्य आहे. उदा. 
रानटी टोळ्यांची फला सूसंस्कृत, समाजाच्या कलेपेक्षा फमी दर्जाची माहे अते 
म्हणायचा आपल्याला अधिकार नाही. कारण सुसंस्कृत समाजाची कला जशी त्या 
समाजाच्या संवेदनांचा आविष्कार करते ,तज्ञी रानटी टोळ्यांची हो त 
टोळ्यांच्या संवेदनांचा आविष्कार 'करतें. दोन्ही “ठिकाणचा आविष्कार वड 
आपजपल्या आहायांना अनुख्य असा असेल तर या 'दोन्ही कला, फला . म्हणून; 
सारख्याच योग्यतेच्या ठरतील. दोन वेगळ्या आवतंतांची, किवा बोन जावतनांतील 
कलाकृतींची तुलना होऊ शकत नाही, ज्या कलाकूतींची तुलना करून त्यातली. 
जोस्त प्रगत फोणती हे ठरवायचे त्यां एकाच आवतंनातील ग कळ वी 
हो तुलना करतानासुडधा तिचे महत्त्व फार मर्यादित स्वरूपाचे आहे हे. सिहरून 
'ालणार नाही. फारण अक्षी तुलना दाकय व्हावयाची असेल तर ६ सना 
आपल्या स्थाभाविफ अनन्यसाधारणतेचा फाही प्रमाणात तरी. त्याग. मल । 
स्वगतो. खरे म्हण्जे अत्येक फलावंताचे स्वसःचे असे कलाविद्य असते; इतकेच 
नाही तर कलावंताच्या जीवनातील प्रत्येक 


ळी क्षण हे एक: स्वतंत्र कलाविभव 
अहुणून तत्वार्थाने पाहता फोणत्याही-दोन कलाकृती एका आवतंनात, एका नया 


| अनुक्रमणिका | 


क्रोचेचे सोंद्यशास्त्र १५. 


विश्वात सामावल्या जात. नाहीत. म्हणजे जितक्या -कलाकुती तितकी -कलाविव्वे 
असतात. आणि दोन स्वतंत्र कलाविडवांची तुलना होऊ .शकत. नाही. यावरून असा 
निष्कषे निघतो: की कोणत्याही दोन कलाकृतींची सोंदयमूल्याच्या दृष्टीने तुलना 
होऊ शकत नाही; या. वस्तुस्थितीचा लोकांना बऱ्याच वेळा विसर पडतो व ते 
म्हणतात की, जिओत्तोमध्ये इटालियन कळेची बाल्यावस्था दिसते, व ..राफेल किवा 
टिटियन यांच्यात-तिचे प्रगल्म रूप दिसते. खरे म्हणजे ही तुलना चूक - आहे. 'कारण 
जिभोत्तोच्या मनात जो आज्ञय होता तो लक्षात घेता त्या आहायाचा त्याने साधलेला 


कालखंडातील फला दुंसऱ्या कालंलंडातील कलेपेक्षा जॉस्त प्रगत होती असे 
सुचविणे हे चूक आहे. वरील टोका लिहितांना क्रोचेच्या मनांत हेगेलसारख्यांनी 
केलेले कलेचे वर्गोकरण असावे. . र भं 

-... या सर्व विवेचनावरून असा निष्कषं निघतो को खरे पाहता सौंदर्याच्या 
संदर्भात-प्रसतीची संकल्पना वापरता येत नाही. या संदर्भात एका अगदी निराळ्या 
अर्थाने मात्र प्रगती संभवते..ही प्रगती कलेत होत नसुन आस्वादकात होते. आपले 
इतिहासाचे ज्ञात जसजसे बाढत जाते तसतझ्ली आपल्या सोंबयंवृष्टीची कक्षा रुंदावत 
जाते, भापली अभिरुची जास्तजास्त समावेशक (कॅथॉलिक) बनत जाते. उदा० 
अठराव्या शतकातल्या लोकांचे जग फार संकुचित होते. ते इतर कालखंडांमधीळ 
कलेचा आस्वाद घेक शकत नव्हते. त्या. मानाने आपली दृष्टी जास्त समावेशक 


| अनुक्रमणिका | 


१६ नवभारत 


आहे. आपल्याला अनेक देशातील व अनेक कालखंडातील कलाकृतींचा 
आस्वाद घेता येतो. पुरातन काळातला माणूस व आजचा माणूस यांच्यात 
फरक आहे यात काहोच संशय नाहो, पण तो फैरक त्या काळातल्या 
माणसाच्या व आपल्या मनःशक्तोंमध्ये नाही आहे. आपल्याजवळ ज्या शक्‍ती 
आहेत त्या सवे शक्‍ती त्याच्याजवळही होत्या. उदा० आपल्याप्रमाणे त्याच्या- 
जवळही भाषा, बुद्धो, धमं, नोती हे सर्व होते. तो मानव म्हणून पूर्णच होता. 
फरक आहे तो या झक्‍तींच्या साहाय्याने त्याने व आपण जे क्षेत्र मानवांकित केले 
आहे त्याच्यात. त्याच्यापेक्षा आपण आपल्या ज्ञानात्मक व व्यवहारात्मक कक्‍तींच्या 
जोरावर जगाचा कितीतरी जास्त भाग पादाक्रांत केला आहे. पेरिक्लिसच्या 
युगातील माणसांपेक्षा आपल्या मनःशक्‍्ती जास्त दक्ष आहेत असा दावा 
आपल्याला कधीच करता येणार नाहो; परंतु त्यांच्यापेक्षा आपण जास्त संपन्न 


आहोत असे मात्र खात्रीने म्हणता येईल. त्यांनी ज्या कलाकृती मागे ठेवल्या त्या 
तर आपल्याजवळ आहेतच. पण त्यांना उपलब्ध नसलेल्या अज्ञा 


ह इतर देश्ाातोल व 
कालखंडातील कलाकृतीही आपल्याजवळ आहेत. 


सोंदर्याच्या संदर्भात आणखो एका वेगळया अर्थाने प्रगतीची संकल्पना 


वापरलो जाते. एखाद्या युगात इतर युगांपेक्षा जास्त विपुल प्रमाणात यशस्वी 
कलाकृती निर्माण होतात, व त्यात निर्माण झालेल्या सदोष किवा ह्ल्क्या 
कलाकृतींची संख्या इतर युगातल्या तत्सम कलाळ्‌तोंच्या संख्येपेक्षा कमी असते. 
असे युग इतर युगांच्या मानाने जास्त प्रगत समजले जाते. उदा० इटलीत तेराव्या 
किवा पंधराव्या शतकाच्या अखेरीस कलेने पुष्कळ प्रगती केली असे म्हटले जाते. 


प्रगती ' चा हा अर्थ आपल्याला मान्य नाही असे क्रोचे सांगतो. पण तो अर्थ का 


मान्य नाही याची कारणे मात्र तो सांगत नाहो. 


हि 1 भु 
प्रगती ' ला आणखीही एक अथ देण्यात येतो. रानटी लोकांच्या कलाकती- 
सधील आठाय सरळ, सोपा असतो त्या मानाने सुसंस्कृत समाजातील क 


मधील आठगाय पुष्कळ जास्त संपन्न व गुंतागुंतीचा असतो, 
असला म्हणजे कला प्रगत असते असे नाहो. 
भोबतालच्या सामाजिक व मानसिक परिस्थि 
दृष्टीने आहय संपन्न आहे कौ नाही याला महत्त्व नाहो. कारण दरिद्री 

आविष्कार व संपन्न आवयाचा आविष्कार यांच्यात भाऱयाचा 


त कळादषण््या ( म्हणजे 
ष्कार म्हणून ) फरक नाहो असे क्रोचेने याआधीच सांगितले करी हणज आवि- 


कलाकृतों- 
पण आडय संवन्न 
आशयाची संपन्नता कलावंताच्या 


तीवर अवलंबून असते. कलेच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदयेश्ास्त्र १७ 


या प्रकरणाचे श्ोषक असे आहे :- 

पता२2 ॥1510719% 0७. 1.1(९"च.[12 810 &त. 
त्यातील महत्त्वाचे उतारे खाली दिल आहेत: 

अ) ७ र्ड 90ठपाचॉ ला ताडायाटुपांडा १८ 7/७०7१/ शॉ 
ळा ळाय्ल १४८7८/८७॥/७ गी'०) 111058 ॥150010 ६] ]च30ए1'58 ए1ल'8 
० खी छा घा'७ ए8९त, 00७ ला 88005 [0पा1)0580९5 
(58एठा) १801089019, ७], 0081005 911१ 1101101081 ॥15101' ४, 
86. ), घाण 8]ड0 ती"ठया पाडाला] &'पता७ाखा १178000 (०0 
पि लवा वा 01 (॥0 २७३10 8711088 01 10]100ए- 
७७ा.. ( इस्थेटिक, पान १३०) 


कीड घत. फ३80लि च” 1800 18 निळा ७ ॥१८७६०४८- 
९८7 १००१४ ९/ कश ॥9९टव्यंटके १८०१८ 01७6 ०7 १८०7० १०००१३ ० 
८7८. ( कित्ता, पान १२१ ) 


आ.) 1॥एका'ए 10650 करिन 00 ]॥एणा 8 फाझठाप 1189 
गा& 60108 0 ७7007785 १४ 0पातचला. उिपॉ. ७9 ]॥10प्टा(०33 
1; 1101 030 एातेला'ड060ते वठ पाव्णागीघाऱ 260७ 0/ ४70 :7238 
ए९] 158 8130800 (6. ] सते ता एलाहाचेळाऊ खी शाझिया 
शाक ॥'७डाऊ 0306 1ता'एढ (0 डला एतत तेढ, वटढठा'- 
ताप (७: ]ु'०शांवलाऐंचि] ]1]111 4 8ए1)1050त [चणा छी 18 
50. 5 माठ गोळणुकणा 0911301300, ली नि छढ्टांतलया(&- 
एर, (घा. 0111011015, (11. ८011106100, एला त डा, 
९०1७७ धरिली ति हेडयिचेडीयठाया, 1 णे. ठा (8. त्ा8 
189501), ])0७॥७३8 1] 10] रट (० तै णि वाढ 80-९1 लत 
187 01 8००१६६(८७॥, णाला, 1. रोट 880, 105) 8५0!1'053 
(80 . 5 007 'लव(ए 1) 80 83 प. €७०]ए७३ 0 ७४७५०७॥- 
685), दना, ७68 ख्व][लते च त्त, कयात ती 0 06 छाया ६8६ 
॥॥५, !3७111०5 1(0७1108| ७] [॥० ]७ 0 ॥॥0छा'"३$ 11 1116 
80] 58 ]जा जैळळढा ढे पत [ण्ठाळड ०. एं एए७ 5]: ]९ 
॥ा 3 110१8१0 ७ (॥८ ४९/५ ८०५०९७ ी॥&॥८१/ ८७(,ए८१/, 
७॥1९, फणा 30 (॥७. वाग] 8110101180 ७ 1! 0५ 

न. भा. २ न 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१८ :. __ _ 'वभारत 


3150९, 001॥५ए७'8 8 00श&९ो९8 80: कशातह 0 ह ठप 
९008, ( कित्ता, पाल १३३ ) 


झाला. ठण ०0१०, ली. ए००्टटा७$. ..ण॑ 1६80. ळा शक 
800100 ६० ६ छांगखा पा8ा608), 8, 110 2086 ० ०४९७ ० 
७ पाडळच खी. पपपा६पा0 0. ० लळा2 पा, & 1७ 001180- 
0! णी एणा'886त. 1968. ,.७91 एप. ०७७णाठाः ७068 8181168 
उ8ा'७0्रए० ० एए08 तेण प्पा]888 1९2 1870-७8 0१6७णा- 
16 ७७0० "ळी. एफ, 8. 18 10 883, ७ कशालाच 0०000०- 
पजा जी पाड 0७०१ १०६कावाया ह शिट, 1808 ७1080 खुण 1७. 
188 णापेशाछोत्या ८० 7086. ( कित्ता, पाने १३९३-३४) 

ऐफशऱ फाडला फाहठपंढ्ा8ड तै० ॥० 800 ळण 
68, ( कित्ता, पान १३४ ) त | 2 

1 फ७ फाडळंछा) 18 0 6568]6 पी ७ 11९0181018 
1160068809 ७ ववातया्ट ७ अंतेठ, 1७ "पाह ७००७७ & ७० पर्ा 
णा छठंशाणितीठ हप्पापली छते शिश 5गर्ण छा 0०ठप]ु पला 
तीण ७णापए७18, ( कित्ता, पान १ ३५) | र ”ौ ड भू 


इ) ... वॉ) उड पांधिया, काते पपा 18 गाताणांतपछ- 
गड, छापे पतांशांऐप७ा 5! 000 110 76९७ 118001. ग'० ७0060१6 
जी णाढ प्रोर्डणए जि विट डत तातवपळाला 0 धळ) 
790७ 88 १९ए७]०ए९प छाया्ठ ७ हाय्वीळ 1 जी फ०्ट्ा688 छते 
7९27७४8 'प०ण१चे पणिभर्ठा७ 0०७ 81002्भगाठा' ७७०808, 


& गि 11080, ध्यात फणोतयाड ८० हणाल 8 फांपा 
टुंथाल'8112810118 90 वडतिकठखो8, 1. ा8छफ ७७ 888ल९त 
काह हरा 11800४ ण 80७गा हठ 'ण्पालाला8 81068 ]01'0- 
छ्टा'७७४४ए७ ०४०१७४, पा; &छ्ला ९७ छांणा 8 का ७00160) 
घात ९६७. क7०४७४४ ४6 ण्पीश्‍़ जरा. 788९ (0 ७७७४ 0700160: 
जपला पक्षा ७७ ४७ जाह पा & टाटा] कण "0०१ पिळ 
881116 8001००६, पाण्या; हाढलल्सतागा॥्ट प्रा छाणंगष्ट ७० 1 शा6 
हे ७७6 त, ए% दाधकांगष्ट ७]नधु8 गाठा6 18६ ४0 पॉ, 
ढा! 18 हाते 1006 ए7०्ट्टा०85, छते झणाळा ७७0९815 ॥॥2 


अनुक्रमणिका 


क्रोचेचे सोंदयेशास्त्र त्‌ 


एक्या करा0 झांए७8 ४ तैशीयां 1000, ४0०९ लाळ 158 घात ४० 
७९ ००१७1७, ४ 7०81688 18 थात8व, ( कित्ता, पान १३६ ) 

शा 06 1१६७ 18 10 एट 88116, & 070808517७ 
०7०७ १०७७ गण हेळांडा. 8॥1817081)081'6 १०७४ ग० 760165९000 
छो 8तए81108 01. 10862, ॥०॥ (०७७ 01 8914]८681)6976. 
( कित्ता, पान १३७ ) | | 

पळ ्यार्‍ 18 णि ३७ ग88एु68 110 मपाढिपंण', 88 ६, 
८० धा ० यंशा९त ००७1७, 1 15 8 ००७1७१७ ४0 06 
11116881008 01 6. 88४४७; पा, 6ए6'! गावा शऱांतप81], त€6त 
6७एभु घाण्याश ठा काढ छुयापपर्या पर8यीठ 00 8६0 पांपंतप8], 
188 उड हापडाट फणोत; ॥ग्ाढ 00 0688 फ०॥8 ५७४ ४6 
५००प७फक्यारचे फाय छु ० या 78536० ठा द्याणाडाठ एप, 
( कित्ता, पान १२७) . - 

, गराळ 185 10. झाटा] पागा, पा, 85. 801 ८८४॥८८८८ 

010०87९858 01 पाळ, ( कित्ता, पान १३८) 


&$ “$$ 


-र्‍र्‍ााआााादटडटयब्ड््---“>-.,.>__>-.__---->>>-____-_-____<__-_._____-> का र 
शक्र न्ाामाळळळळळळकमलकभळळवलानतळाकायकिकोरकाडलकनककसमाकयळसखळळळाळस्य कच 


१८४ २८% २८0५ )-%>७८५-७२८१%२-७५२४-१२४५-७२ 
या सिता त. 
चाकोक: इतिहास आणि तत्वात 
ह ल 2 प 

र _ प्रा, संदाशिब आठवले 


09%6३०% 


री 


ह. ळण्याचें डी र डौ न कि. ३ र्‌, 
त / मिळण्याचे ठिकाण- त ... | 
"7 -चिंटणीत , प्राज्ञषपाठशाळा मंडळ, बोई, 
८: “1 [जि.सातारा] 


च य क त य ल कक 


- 


-%फ-% येने 


| अनुक्रमणिका | 


श्री. अ. का. प्रियोळकर 


च्छ र 
सवश्वराचा ज्ञानापदढठा 

( अठराव्या दातकाच्या आरंभी एका पोलुंगीजानें 
लिहिलेला मराठी गद्य ग्रंथ) 


॥ साहावें तेज ।॥। 
॥ वरचीळ तीन लक्षणे दारबीतें ॥ 


चौतें लक्षण || समस्त सुभ स्वरूपिका ॥ म्हणजे सत्यवंत देव अपरांपर सर्व 
बरवें होउनी आहे ॥ सत्यवंत देवाबगर अणीक कोणत्या व 
असल | त्या बरव्याला मोईन आहे ॥ सत्यवंत देवाला 
बरव्याला मोईन नाहों ॥ बुड नाहों ॥७॥| डुसऱ्यांन ॥ कोणत्या वस्तुला जें 
बरवें आहे॥ तें बरबें दुसऱ्या वस्तुस नाहीं| म्हणजे माणसाला बधो आहे ॥ 
त्याला हतीचें बळ नाहीं ॥ हतिला माणसाहुन थोर बळ आहे. ॥ त्याला माणसाची 
बुधी नाहीं ॥ पण सत्यवंत देवाठाई समस्त वस्तास जीतुके बरवें आहे | ी ड्तुकें 
अपरांपर प्रकारीं सर्वेश्‍नरास आहे || अणीक त्याहुन अपरांपर बरवें आहे म्हणुन 
सार्‍्यां वस्तांस बरवें देतो || जर अपणास ईतुके बरवें न्होतें ॥ तर अणीकां 
वस्तांस देणार नाहीं || छ ॥ कोतुकें बरवें अपणास कोण बरवें उणें ज्ञाले नाहीं || 
सुर्यानिं कितुकें प्रकाश दिलें तर | त्यास प्रकाश उणे होत नाहो ॥ तेसेंच सर्वेश्वर 
सार्‍यांस बरवें देउन || अपणास कोणतें बरवें उणें होत नाहीं | छ ॥ सत्यवंत देव 
आहे ती वस्त चों प्रकारीं अपरांपर बरवें होउनी आहे | अणीक असावें ॥७8॥ 
पैला || जम्यान ॥ म्हणजे त्याचें बरवें गणत्यामधें आटपत नाहीं || जमा करवत 
नाहों ॥ असलें अपरांपर बरवें ॥. सर्वेश्‍वरास मात्र आहे ॥ छ ॥ परलोकां भुलोकों 
कौतुकीया वस्ता आहेता || आगणीत वस्ता दिसतील || पण मेजून सरू ये || 
गणता आहे म्हणुन || छ || ईतुकियां वस्तांस वेवेगळें बरवें आहे || अणीक येक 
वस्तुस मात्र बहुत बरवें असल || तें बरवें अवघें उत्म प्रकारीं | | 


शोत अणीक त्याहुन 
अदीक आगणीत बरव सकश्‍वरास आहे ॥ छ | कौतुकों अदीं पडलो ॥ अणीक 


स्तुस कितुकें बरवें 
जें बरवें आहे ॥ त्या 


| ग्र | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे री व 
संगणकीकृत कीक द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सवेश्वराचा ज्ञानोपदेका २१ 


पडतील पाउसापाणीप्राचीं थेंबे | कितुकीं अवघ्या नदीच्या | झऱ्याच्या ॥ 
बावीच्या || तळ्याच्या पाण्याचीं थेंबे आहेत ॥ कितुकें साऱ्या समुद्रात अणीक 
भुलोकांत रेंव येक्ेक मेजुन ॥ कितुकी वीरुक्षांची झुडुपाचीं वेलाची गवताचीं पानें || 
कितुकीं नक्षत्रे परलोकीं आहेत || अवघीं मेजून जमा करूं येतें ॥ गणना आहे 
म्हणुन ॥ पण सर्दे३वराचे बरवें कितुका जमा केला तर ॥ संपादणार नाहीं ॥ 
अपरांपर प्रकारीं आगणीत म्हणुन |] सवेंड्वरास मात्र अपुर्‍या बरव्याचा जमा मेळ 
कळतो ॥ अपरांपर ग्नान आहे म्हणुन ॥ छ ॥ दुसरा प्रकार 1 सत्यवंत देव सदा- 
काळाचें अपरांपर बरवें होउनी आहे | अणीक असावा ॥ म्हणजे तत्यवंत देवाचें 
बरवें काळामधें आटपत नाहीं || अनादी धर्ने काळा अदी होतें ॥ सर्व काळाभधें 
होउनी आहे ॥ काळ सरल्या उपर असल ॥ सर्व वरव्यामधें ॥ कोणत्या बरव्याला 
आदि अंत नाहों ॥ मागीलकडे | अणीक म्होरलेकडे सदा तेंच बरवें ॥ तेंच म्हणजे 
कधीं उणे न्होतां ॥ उणें आदोक ना होईल ।। अपण होउनी सदां अपरांपर बरवें 
आहे ।। न्हणुन वाडत नाहों ॥ उणें होत नाहों ॥ छ ॥ अणीकां वस्ताचें बरवें 
अपरांपर काळाचे बरवें न्हवे ॥ आदो अंत आहे | म्हणुन आरंभतें || वाडतें ॥ 
उणें होतें | अगीक भरतें ॥ छ|| माणुस सायेच्या उधरीत संभवतो त्या क्षीणा धर्ने 
मरे परीयंत्र वाडतो॥ उणा होतो | अखंडीत वस्त असली जरी ॥ त्यास 
आरंभ तर आहे।। तसेंच देवडुतें || अणीक साणुसाचा आत्मा || हौया वस्ता अनादी 
धने न्होतीया ॥ म्हणुन अपरांपर काळाचीया म्हवेत ॥ म्होरे अवघ्या काळामधे 
होतिल ॥ मरनास्तां सदां असतील ॥ तर अवघीया वस्ता सत्यवंत देवाच्या हुळुमा- 
खालों आहेत || म्हणुन सर्वेश्‍बरास मन असलें तर त्यांस नाहींसें करूं्ये ॥ म्हणुन 
संत्यवंत देवावगर अणीक कोण वस्तुस अपणच सदा काळाचें अपरंपार वरवबे नाहों 
म्हणुन खरें करावें | ७ ॥ ३॥ तीसरा प्रकार ॥ तर्वेवरालाई कोण येक 
बरवें || आपल्या स्वभावाने अपणा ठाई अपरांपर सर्वं बरवें होउनी आहे | ७8 || 
हे तुला बरें करून कळायाला दोन प्रकारीं वाटावें | पेला प्रकार | सर्वेश्‍वराच्या 
कोण येका बरव्याला | त्या बरव्याचें अपरांपर बरेंपण आहे ॥ म्हणजे सत्यवंत 
देवाच्या बुधीला अवघें कळतें ॥ येकेक माणुस अपल्या मर्नांत चितीतो || चितीलें |] 
म्होंरें चिंतील तें अवघें अनादी धने अपणाहुजीर आहे ॥ ७॥ म्हणजे आतां सभवतें 
कार्ये || सत्यवंत देवाला अनादी धने कळनास्तां || आतां कांहों न्हवे || संभवत 
नाहों | अनादि धर्ने अवघे बगीतलें ॥७|| तसेंच वरकड सर्वेश्‍वराच्या बरव्याला 
चितावें ॥। म्हणजे सत्यवंत देवाला कधीं मनस्ताप येणार नाहीं ॥ तर तें न पुरे होउन! 
त्याला सदा अपरांपर आनंद आहे ॥ छ॥ त्याला अपरांवर बळ आहे ।॥ कितकें 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रे नवभारत 


करायाला मन आहे ॥ ईतुकें अवघड नास्तां मनासारीखें करीतो || म्हणुन अपणाठाई 
अपरांपर सर्व बरवें आहे ।। छ॥ दुसरा वांटा || कोण येक वस्तूच्या बरव्याला त्या 
बरव्याचें वरॅपण मात्र आहे || म्हणजे देवडुताच्या | मागुसाच्या वुधीला कितुकें 
बरवें असलें तर || बुधीचे वरेपण मात्र आहे ॥ खज्नीचे ॥ संतोषाचे ॥ बळाचें ॥ 
नीतीचे ॥ दयाचें || अणीक वरकड बरव्याचें बरेपण नाहीं | छ॥ पण 
बरव्याला त्या त्या बरव्याचें वरेंपण सात्र आहे || तेसेंच वरकड वस्तांच्या वरव्याला 
चितावें ॥ छ ॥ सत्यवंत देवाच्या बरव्याला तेस चौंतु नये ॥ पण येकेके वरव्याला 
समस्तां बरव्यांची बरेपणें आहेत || म्हणजे बधीच्या खुश्नीचें | नीतीचें || दयाचें | 
बळाचें | अणीक वरकड आगणीत बरव्याचें वरेपण अपणाठाई 
वरवीं येकेक बरवें चौंतुन सांगावें || येक येकावीण वेगळे रा 
मेळणार नाहो ॥ पण अवघीं बरवीं येक मेळून अखंडीत 

॥ छ|| चोता प्रकार सर्वेकवराचें बरवें अपरांपर प्रकारी 
म्हणजे साऱ्या जागांत भरून || त्याहून अणीक अपरांपर प्रकारीं सर्व ठाई आहे ॥ 
सत्यवंत देवाचे नीती | दया ॥ बळ || बुधी | मन अणीक वरकड सर्वेकवराची 
बरवों सर्व ठाई अपरांपर आहेत || पर मंडळीं सुर्ये || चंद्र || नक्षत्रे ॥ देवदूत || 
अणीक जितुक्‍्या जागा परलोकी आहे ॥ ईतुक्या ठाई अपरांपर मारी 
आहे ॥ छ॥ तेसेंच अवघ्या आकाय ठाई ॥ अवघ्या भूलोका ठाईं || अवघ्या 
वस्तांच्या अंतःकर्णा ठाई | भोईंच्या अवघ्यां पाताळांमधे || अवघ्या समद्राठाई ॥ 
अपरांपर प्रकारीं सर्व ठाई अपरांपर बरवें || अपरांपर प्रकारा होउनी आहे ॥छ॥ 
अपरांपर प्रकारीं म्हणजे ॥ ईतुकें भरून ना पुरे होउन । अणीक अपरांपर 
बरवें आहे ॥ कितुका जागा चित ये ॥ म्हणजे अणीक आगणीत परलोक ॥ 
भुलोक श्रौष्टुन ॥ इतुके भरून || अणीक आगणीत जाण्यास भरायाला अपरांपर 
अस्वयांत आहे ॥ म्हणजे कितुका जागा सर्वेदवर रचु ये | अवघ्या सकड मोईन बाहे ॥ 
म्हणुन त्यांत सत्यवंत देवाचें बरवें आटोपत नाहों | अपणा ठाई मात्र ॥ अपरां- 
पर देव वरव्याचा स्वभाव जागा म्हणुन ॥ अपरांपर प्रकारी आटोपतो ॥ ह्या प्रकारीं 
अपरांपर सर्व बरबें होउनी आहे ॥छ॥ पांचवें सवंव्याप्तोमी ।॥ म्हणजे सत्यवंत देव 
सर्व ठाई व्यापीला आहे ॥ सर्व ठाई संपुर्ण भरला भाहे ॥ स्व रचायाला ॥ 
प्रतिपाळायाला ।॥। नासायाला आपल्या खुश्ीप्रमाणीं ॥ कोणीकडे बस्त आहे तेथें 
सत्यवंत देव आहे । त्यो नाहोंतर तेथें वस्त होणार नाहों ॥ तुला कळायाला येक 
उपमा सांगतों | तुजा आत्मा तुज्या डरोरांत अवघा भरला ॥ म्हणुन डोळे | 
नाक ॥ तोंड || कान ॥ हात ॥ पाये | अणीक आवयेब || अवघे शरीर 
धंदा काम करत || अवघ्या शरोरांत आत्मा नाहों तर | कोण येक आवयेवाला 


त्या त्या 


' आहे तेलेंच वरकड 
हत नाहो ॥ अणीक वेगळें 
प्रकारीं अपरांपरी आहेत 
अस्क्यांत होउनी आहे || 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र री 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश २३ 


नाहीं तर ॥ आवयेव धंदा काम करीनास्तां लाकुडा सारीखें होईल ॥ म्हणुन 
सत्यवंत देवाला परमात्मा म्हणुन सांगत्यात ॥ म्हणजे आत्मा अवघे झरीर 
सरून अवघ्यां जेसें आवयेवांला धंदा काम करायाला जीव देतो | तेसेंच सत्यवंत 
देव अवघें परलोक ॥ भुलोक भरून अवघ्या वस्ता अपले काम करत्यात ॥ छ | 
तीन प्रकारीं सत्यवंत देव सर्व ठाईं व्यापीला आहे ॥ म्हणजे ग्नानाने || सत्वालें ।॥ 
सुभावानें || ग्वानान सर्वे ठाई आहे ।॥ म्हणुन सव ठाई चालतें कार्य बगुन ॥ 
अवघें अपणास कळतें ॥ म्हणुन अम्हो हें समजुन । कोणत्या जाग्यावर 
असलो तर ॥ सवेश्वर आम्हास बगतो म्हणुन ॥ सावध असावें ॥ छ ॥ 
सत्वानें सर्व ठाई॑ आहे ॥ म्हणजे कोणीकडे वर वस्तू आहे ॥ त्या 
वस्तुस रचुन ॥ प्रतिपाळन आहे ॥ हें काम मोईन नासल्या वस्तुचा सुभाव 
म्हणुन ॥ सत्वाने सर्वं ठाई आहे. म्हणुन खरें करावें || स्वभावान सत्यवंत 
देव सर्व ठाई आहे ॥ म्हणजे सत्यवंत देव अपुल्या स्वभावान सर्वे ठाई 
असाविं ॥ तेंच देवाचें स्वभाव म्हणुन ॥ जेसें आत्मा अपुल्या सुभावान साऱ्या 
ठारीरात सरला आहे ॥ तेसेंच सत्यवंत देव अपुल्या स्वभावान सर्व ठाई भरला 
आहे ॥ म्हणुन परमात्मा सांगु ये॥छ॥ हे तीनी प्रकार वेगळे करून | अणीक 
अपरांपरीं सर्व बरवें होउनी आहे म्हणून सवेश्वर सर्व बरा होउन आहे तेसेंच सवं 
ठाई व्यापिला आहे ॥ छ॥ साहावें लक्षण ॥ सर्वेश्‍वर म्हणजे सत्यवंत देव सकळांस 
आदिकरण होउनीं आहे ॥ दोन जीनसाचा कारण आहे ॥ पेला ॥ अणीक 
डुलरा ॥। पेला त्योच सत्यवंत देव सर्वेश्‍वर ॥ त्यानें आदि धरून सर्व रचुन ॥ 
रचिले तसेंच ॥ सर्व प्रतिपाळन येतो ॥। छ ॥ डुसरा कारण सवेंश्‍वरान 
रचिलीया वस्ता | त्यांत सर्वेश्‍वर प्रतिपाळन | तीया अपलें काम || अपुलीया 
करणीया करोत्यात ॥ छ ॥ म्हणजे सुये येक दुसरा कारण ॥ त्यास सव- 
इवरान रचिला ॥ त्यो सुये॑अपलीया करणीया करीत येतो ॥ स्हणजे सर्व 
सुलोक किरून प्रकाश उन देत येतो || तवेरवर त्यास त्या कामास रचून || 
रचिला तेसेंच प्रतिपाळीत येतो ॥ म्हणुन अपण फर्माविलें तें करीतो॥ छ॥ 
डुसरे समजावें ॥ येक आदी कारणाबगर | परलोकाची भुलोकाची भ्रिष्टी || 
स्थीति होणार नाहीं ॥ येक वस्त येक वस्ताने निपजविलें | तो वस्त अणीक 
वस्तांवरून निपजते || ह्या प्रकारीं चाललें तर ज्ञेवटापासुन येकेकडे मेळना 
होईल | तर येक आदि मुळ || आदि कारण आहे म्हणुन अवदा राहावे ॥ त्या उपर 
म्होरे चालत नाही || म्ह्णजे झाडाचा उपसा घे |॥ त्याचे लाकुड आहे || त्याचे ढाळे 
आहेत ॥ त्याचीं पानें || त्याचें फळ | हें अवघें त्याचें सुळ आहे म्हणुन आहे ।| 
सत्यवंत देव त्यास अणीक सकळास आदोकारण होउन ॥ रचुन ॥ जौव 


| अनुक्रमणिका | ७. 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डड प ' नवभारत 


देउन || प्रतिपाळुन | सकळांस आवि कारण होउन आहे ॥ सकळास आदि मुळ 
म्हणुन खरें करावें ॥ कसें करून सवेढ्वर सकळास आओदि कारण होउन अवघें 
रचीलें म्हणून म्होरे दुसऱ्या भांगात अणीक प्रसंगांत सांगावें | छ॥ छ॥ छ 
७... ___.. हसातब्रेंतेजाा 
.॥ छटीक देव कोण म्हणुन दाखबीतें ॥छ॥ 
येतपरियंत्र 'येकच सत्यचंत देव त्रीत्व होउनी आहे म्हणुन त्याच्या सुभाव- 
स्वरूपलक्षणाप्रमाणी कोणे त्यो. म्हणुन दाखबीळे ॥७॥ ह्या उपर लटीक देव 
कोण म्हणुन ह्या. साहा - लक्षणांप्रमाणी दाखवावे ॥ छ॥ -सर्वेवराबगर अणोक 
कोणत्या वस्तुला तीं साहा लक्षणें नाहींत | म्हणुन संवे$वराबगर' सत्यवंत देव 
अणीक कोणत्या वस्तुस सांग नये| छ || जैसें. माणुसांमधे येक. येक साणुसाला 
नांवे ठेवोत्यात ॥ बोलांवील तर | ..कोणत्या माणुसाला 'बोलावोलें म्हणन 
समजायाला ।॥| तसेंच ह्या सुलकांत माणुसांनी अपल्या अग्नानान अपल्या. नष्टाला ॥ 
भुताच्या बुधीन सत्यवंतत देव कोणं म्हणुन वळलनास्तां || अगणीत. वस्ताला देवाचें 
नांव ठेवीले || येक धोंडा घेऊन || नमस्कार करून ॥ देव म्हणुन सांगुन तो धोंडा 
त्या माणुसाला देव झालां ॥ 8।| ऐसें करून घरोघरी वेवेगळी देवते. झालो ॥ 
ह्यावर. पांच भुतें ॥ सुर्य | चंद्र || नक्षत्रे | मुलें ॥ विरक्ष ॥ अणीक डोळ्यानी, 
जीया वस्ता बगतों | देव केले ॥ देव समस्ताहुन थोर || भाणसाला येक पिस. 
करायाला झक्‍्ति नोहों || समस्तांहुन थोर आहे ती वस्तु | म्हणजे देव करीतो केस || 
खरा देव केला. नाहीं) करवत नाहीं: म्हणुन ॥ तोंडानी लटिक देव केला ॥छ ॥]ः 
जैसें माणुसांमधे येकाला माणिकोजी | येकोला रायाजी नांव ठेवोत्यात | अणीक' 
त्यो माणुस माणीक न्हवे ?। माणिकाचें मोल ।| स्वक्षावर नाही म्हणुन ॥ 
राया न्हवे | त्याला रायांचें हुकुमं  परजा नाहीं म्हणुन || पण माणोकाचे ॥ रायाचे 
नांव भात्र आहे ॥ छ॥ तेसच असल्या वस्तांस देवाचे नांव मातर. आहे || सत्यवंत. 
देवाचीं स्वभावलक्षणें नाहीत ॥ म्हणुन सत्यवंत देव.न्हुबेत | लटीक देव खरे | छ॥ 
सार्‍या. वस्तांस अंपुलीं स्वंभावलक्षणें आहेत ॥ म्हणजे भाणुसाला ॥ बैलाला ||; 
हंतीला | स्वंभांवंलक्षणांप्रमाणी माणुस ॥ हृतति | बेल म्हणुन सुभाव नांव ठेवील ॥ 
हे अणीक वरकड वस्तांस || खरा. देव म्हणून सांगु नये | सत्पक्‍्त - देवाची लक्षणें 
नाहींत म्हणुन लटिक देव सांगावे ॥ छ |] ह्यावर माणुस हा. मुलोकांत. अणीका 
वंस्तांमध्यें योर वस्त | अखंडीत बुधीबंत आत्मा आहे म्हणुन || तर अपण 
हुन न्हान- वस्तुला देवनमस्फार करितो कसें ॥ 


- वस्तुला देव माणुसाहुन थोर वस्तु ॥ 
तीं वस्त म्हणजे बेल ॥ 'हती ॥ घोडा भाणुसाठुन थोर होईल फो ॥ मागुसाहुन 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश र्ष 


थोर होणार नाहीं ॥ अणीक. देव होणार नाहीं ॥. पण -माणुसानें असल्या वस्तांस: 
देवनसस्कारदिला म्हणुन होणपंण ॥ अणीक . देव पुरोठा केलें ॥ म्हणुन तसें 
केल्यांस. बुधीवंत पुण्यादीक 'सांगुः ये ॥ कीं नाहीं म्हणुन चितुन सांग ।।छ]। गवत 
खातें मुर्ख ॥ भार घेतें मुखं ॥. कोणाचे भार घेतें मुलं देव होईल कंसें ॥ हें मनुष 
चींतीत नाहीं ॥छ आतां कोण येक सांगल भुलोकांत आहेता ईतुकयां वस्तांमर्धे: 
भाणुस थोर वस्त खरें ॥ म्हणुन अणीक वस्तुला देव म्हणुन नमस्कार करूं नये ॥; 
पण परलोकी आहे सुर्याला देव नमस्कार कर्ये ॥ सुर्ये संकळास प्रकाह ॥ उन 
देतो म्हणुन ॥छ॥ हें सांगु नको॥ माणुस सुर्याहुन थोर । सत्यवंत देवान सुर्य 
माणुसाच्या चाकरीळा रचिला ॥ हें भुलोक घरासारीखे माणुसाला बांडुन परलोकी 
थोर दीवा ठेवीला सकळांस प्रकाश उंन देयाला ॥छ॥ जैसें देवान फर्माविलें तसेंच. 
सुय अवघे भुलोक फिरतो ॥छा। माणुसाला अखंडीत आत्मा आहे ॥ सुर्याला 
अखंडोत आंत्मा नाहीं ॥ अणोक जीव नाहीं ॥ म्हणुन दोन प्रस्तावांनी माणुस 
सुर्या देवनमस्कार करू नये ॥ दोन प्रस्तावांनी ॥ पेलां ॥। माणुस सुर्याहन थोर 
म्हणून |] दुसरा ॥ सुर्याला सत्यवंत देवाचीं लक्षणें नाहींत ॥ पण संत्यवंत देवान मांणु- 
साच्या चाकरी उपकाराला सुर्ये । चंड नक्षत्रे ॥ परलोकावंर असलीं तर ॥ त्यास 
माणुस देवनमस्कार देतो तर । देव दुरोग | अणीक होणेपण करीतो ।॥ अपण होउनी 
आहे सत्यवेत॑ देवाला द्यावे तें देवनमस्कार ॥ त्याच देवान निंपजविलीयां वस्तांस 


देतो. म्हणुंन ॥छ] तुला येक उपमा सांगतो ॥छ॥ सर्वेशवरालां माश्सावर पुत्रासांरोखें 


मया आहे. छ॥ येक थोर पाछाव अपल्या पुंत्राला येक थोर दिवाण बांदिलें ॥ 
पात्छांवाच्या महिमेसारीखं ॥ त्यात पोटासं होवें तें ॥। सुख भोगायाला कितुके चितुं 
ये इतुके ठेविलें ॥ अवघें शीणगारून | माणुसें ॥ लस्करी ॥ घोडे.|| हती | चाकरीला 
होंबे ते अवघे ठेवोलें ॥ छ।] त्या पुत्रान काये केलें ॥ श्लीणगाराला ।| पोटास 
दिलीया त्यां वस्तांला ) सुखाच्या वस्तांला || चाकुरांला || घोड्यां ॥ हतिला ॥- 
अपुला धणी म्हणुन || खरा बाप पात्छाला वळखनांस्तां | सर्वांस नसस्कार केला ॥ 
तां फाय दिस्तें तुला || असल्या पुत्राला अग्नानी ॥ होण वेडा सांगावा म्हणुन. 
तुल्य दिस्तें कौं॥ . ऐसें सांगावें म्हणूने खर्रे दिसतें | तर सत्यवंत देवाने 
माणुसावर ॥ पुत्रासारीखा मया ठेउन ॥ हें थोर दिवाण ॥ म्हणजे सोंसार 
रचून ॥ उदंड प्रकारांनी शोणगारून | खायास ॥ सुख भोगायास ॥ नाना 
प्रकाररी बस्ता ठेउन ॥ अपल्या चाकरीला परलोकीं प्रकाद ॥ भुलोकी विस्तो || 
वाणी ॥ आकाश ॥ भोई ॥ विरुक्षे ।॥ मोनजातीचों जीव आगणीत जीनसाचीं ॥ अंम्ही 
भोगतो जीव ईतुकें रचुन ॥ माणुस अपुल्या पुत्रासरोखा मयान ह्या भुलोकांत 
ठेउन ॥ अवघें त्या खालीं केलें. ।॥| आतां देवाला अर्या | नमस्कार देईनास्तां |; 


| अनुक्रमणिका | 


२६ नवभारत 


असल्यां वस्तांत देव नमस्कार ठेउन || अपुल्या धणीया सारीखें केलीया ॥ ह्या 
प्रकारीं चुकल्यां माणुसाला अग्नानी | देव डुरोगी म्हणुन सांगावें कौ ॥ ह्मा 
कारणें पुण्यादीक ॥ बुधवंत होयाला अपण होउनी आहे. सत्यवंत देवाला 1। 
लक्षणाप्रमाणी वळखुन | देव नमस्कार करा ॥ छ॥ अणीक हें लटीक देव 
सत्यवंत देवान तुज्या चाकरीला अवघीया वस्ता केलोया खरें || पण माणस 
अपुल्या अग्नानान || भुतांच्या वुधीन | भाणुसाच्या नष्टाला अवघे देव म्हणुन 
नांव डिलें॥छछछ क 
७ 
॥ आठवे तेज ॥ 
॥ ब्रह्मा ॥ विष्णू ॥ ईश्वराची कार्ये दाखविते 


ईतुकोया वस्ता देव नाहींत || तर ब्रह्मा || विस्टणु ॥ वर सत्यवंत देव 
होतील काये म्हणुन कोणयेक पुण्यादीक पुस्तो॥ छ॥ हें साही लक्षणां प्रमाणी 
बगावें ॥ छ॥ जंसें सराफाला कसास लावायाचा धोंडा आहे | त्यावरी सोने 
कसली लाउन खरें कौ लटोक सोनें बगतो ॥ तेसेंच सत्यवंत देवाचीं साहा लक्षणा 
प्रमाणी ॥ देवाचीं कार्ये अवघीं बगावीं ॥ ७ || कोणत्या वस्तुला हों साहा लक्षणें 
आहेत || तसली वस्त सत्यवंत देव म्हणन सांगावें ॥ हं साहा लक्षणें नाहोंत 
लटोक देव म्हणून टाकाबें || छ || अदी येक समजावें ॥ ब्रह्मा ॥ विस्टण || वा 
म्हणायाच्या नांवाचें अर्थ बरें || असलें अर्थ सत्यवंत देवाला फावे ॥ तर त्यांचें 
चरीत्र ॥ पुराणांत लोहोल्याप्रमाणी सत्यवंत देवाला कामासन ये || लटीक देवाचें 
कास म्हणुन सांगावें || छ॥ ह्या तीगां जणां देवांचे लांव काझी || रामेइवर ॥ 
परीयंत्र मात्र चालतें | छ || पुराणांत त्यांचे चरीत्र लोहोलें | तेंच चरोत्र साहा 
लक्षणांप्रमाणी आहे तरी || सत्यवंत देव म्हणुन सांगुन ठेवावें ॥ साहा लक्षणा 
प्रमाणीं नाहों तर ॥ ब्रह्मा || विस्टणु || ईइवर लटीक देव म्हणुन टाकावे | छ र 
पेलें लक्षण || सत्यवंत देव अपण होउनी आहे || ह्यां तौग जणाला । । निपज आहे | | 


ब्रह्मा॥ विस्टणु ईहवर शक्‍तोचें गर्भी जन्मले म्हणें | तर ते अपण कक. 

सत्यवंत देव न्हवत | छ || दुसरें लक्षण || सत्यवंत देव अनादि होउनी २ या 
त्या तीग जणांला नीपज होतें || त्यांस मरण आलें ॥ निपज भरण आ 0 
भनादि न्हवेत॥। छ ॥ तोसरें लक्षण सत्यवंत देव हे वस्तांळा 


नीराकार होउनो आ 
वी _ हे। 
लीग जणांला || हात ॥ पाये ॥ झौर॥ अणीक झरोराची भावयव ल्क न व 

र 


पुराणांत त्यांचे चरित्र लिहील्याप्रमाणी | तर नौराकार न्हवेत ॥७छ ॥ चोते 
लक्षण || सत्यवंत देव अपरांपर सर्व बरवें होउनी आहे | ब्रह्मा 

व न री ९ ॥ ब्रह्मा | विस्टण || 
ईहवर || तीग जणांला अपरांपर सर्व बरवें व 


नाहों ॥ बरव्यामधे बुधीचें ग्न्यान 


| मुकतागीत | ७. > 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेशा २७ 


एक॥ ह्यांस हें बरवें न्होतें || अग्न्यान होतें ॥ म्हणुन एकाला अपुला पिता 
ठाउक म्होता | तिगाचें अणी ठाउक न्होतें ॥ हे तीग जण सुये उदय होयाला 
उपाव नेणते होउन अनुसोगेयेस पुसायास गेले || ह्या तीग जणांला अपरांपर 
ग्न्यान होतें || सत्यवंत देवाला अवघें कळतें || अपरांपर ग्न्यान आहे म्हणुन ॥ 
ह्या तौंग जणांला अग्न्यान लागलें | तर सत्यबवंत देव म्हवेत ॥छ॥ ह्यां 
तोौग जणाला अपरांपर शग्ती न्होती । ब्रह्मा श्रोष्टी करीतो म्हणें ॥ ल्यीती ॥ 
संव्हार करायाला इाग्ती नाही ॥ विश्‍्टणु स्थीती करोतो म्हणें ॥ श्रोष्टी || 
संव्हार करवत नाहीं ॥ ईइवर संव्हार करीतो म्हणें ॥ श्रोष्टी | स्थोत 
करवत नाहीं ॥ तर त्यांस अवरांपर शग्ती नाहीं | छ ॥ दुसऱ्यांन || ब्रम्ह्याला 
सत्यलोकांमधे हुकुम आहे. म्हणें ॥ वेकुंठ ॥ कंलासामधें हुकुम नाहों ॥ 
विष्टणुळा वैकुठामधे हुकुम आहे. ॥ सत्यलोका ॥ केलासपर्वंतामधें हुकुम 
नाहीं | ईकवराला केलास पर्वतामधे हुकुम नाहों ॥ ईइवराला केलास पर्वतामधघें 


हुकूम आहे ॥ सत्यलोकामधें हुकुम नाहों ॥ तर ह्या तीगजणांला अपरांपर 
हुकुम नाहीं ॥ छ ॥ तीसरान ॥ ह्या तीग जजांला अपरांपर पुंन्ये नाही म्हणजे हे 


तीग जण सत्येचे पुत्र अस्तां ते तिला दाढुले झाले ।। छ ॥ ह्यावर ह्यांस वेगळीया 
आस्त्रीया होतीया ॥। कुष्टगाला रुक्‍सीगी होती || अणीक सत्यभासि ।॥। विष्टणुला 
लक्षमी ॥ अणीक तुळसी ॥ ईइवराला पार्वती | गंगा अणीक गोरी |॥ रामाला 
झीता ॥ ब्रम्ह्याला अपुली लेकी सरस्वती ॥ ईतुकीया आस्त्रीया ना पुरे होउन || 
क्ण्टणाला सोळा हजार १६००० आस्त्रीया अवनीतीन अपल्या जवळ ठेउन कास 
सोसी नास्तां समस्तां जवळ आंगभोग दिले ॥ रामभद्र पाप नीवारण करायाला 
लोंगाळा पुजा केली ॥ ज्ञीवा अपुल्या पीत्या ब्रम्ह्याला ज्लीर कापुन पापनीवारण 
होई नास्तां शीर हातांत घेउन हिंडतो | ब्रह्मा आपुलीया सातू पार्वतीजवळ वाम 
डुरोबी होता ।॥ असल्या कथांला गणता नाहों ॥ अणीक असल्यां तीग जगांला 
न्नह्मा || विष्णु ॥ ईश्वराला अपरांपर पुंन्ये नाहों ॥ पण त्यांच्या चरीत्राप्रमाणी 
उदंड पापें होतीं ॥ म्हणुन त्यास अपरांपर वरवें न्होते || तर चोत्या लक्षणा- 
प्रमाणी ते सत्यवंत देव न्हवेत. || छ || पांचबें लक्षण सत्यवंत देव सव ठाई 
व्यापिला आहे ॥ हे तौग जग सर्वे ठाई न्होते ।॥| त्याला शरोर होतें || शरीर सव 
ठाई राहवत नाहीं ॥ एक जाग्यावर राहोल ॥ छ || इुसर्‍्यांने | ब्रम्हयाला 
सत्यलोक ॥ विष्टणुला वेकुंठ ॥ ज्ोवाला केलास पर्वंत नेमीत्यात || तेथें अपल्या 
झवतांला ब्रिष्टी पडुन सुख देयाला || तर हे तीग जण सरव ठाईं व्यापोळे नाहोंत || 
म्हणुन सत्यवंत वेव न्हवेत ॥ छ॥ साहावें लक्षण || सत्यवंत देव सकळांस 
आदिकारण होउनी आहे ।। हे तीग जण सकळांस आदीकारण व्हवेत || त्यांला 


| अनक्रमणिका | दर विळा 
ण मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राक्पाठशाळामंडळ, वाई 


२८ नवभारत 


पिता माये होते || धरणीचा आधार त्यांच्या अदीं होता ॥ पाणी ॥ विस्तो || 
आकाडा |॥ परलोक | भुलोक होते || म्हणुन सकळांस आदोकारण न्हवेत | तर 
सत्यवंत देव न्हवेत || पण लटीक देव म्हणुन खरें केलें | छ ॥ अणीक पुराणांत 
त्यावर लोहीलो कथा बरें करून ॥ बुधीन चिंतुन बगीतली तर | ती कथा लटीक 
बालांट म्हणुन नजरे पडल || छ ॥ म्हणजे माणुस अग्त्यानपणान भुताच्या मदतीन 
तें लोहोलें || सत्यवंत देवाला द्यावे देवनमस्कार मागुस ह्या देवतांस देउन नरकांत 
पडायाला || तेयें भुता संगाती सदांकाळ सर्व कष्ट भोगून राहायाला || म्हणुन 
तुं बुधीवंत पुण्यादीक होउन ॥ मोक्षास जायाला ॥ अवघे लटोक देव टाकून ॥: 
सत्यवंत देवाला मात्र पुजा|| भजन॥ देवनमस्कार कर | छ छछ 


॥ णोवें तेज ॥ 


॥ वेवेगळ्या सुळका सवें वेगळे देव आहेत कीं नाहीं म्हणुन दाखवीतें 


सकळांस येक सत्यवंत देव सर्वेडवर आहे म्हणुन खरी गोष्टी ॥ पण त्याच 
सत्यवंत देवान वेवेगळ्या मुलकास ॥ राज्यास वेवेगळे देव फर्माविले म्हणुन येक 
बुधीवंत सांगतो ॥ छ ॥ म्हणजे जसें येक थोर पातछा अपल्या साऱ्या मुलकास वेवे- 
गळे अपले थोर माणुसें राज्यस्तीती करायाला ठेवोतो ॥ तसेंच सरवेडवर वेवेगळ्या 
मुलकास देवकाम करायारा वेवेगळे देव ठेवीतो म्हणून ॥ येक बुधीवंत माणुसान 
डुभाव नोवाडायाला सांबीतलें॥ हा डुभाव ठेवीतो भाणुस बुधवंत दीसला तर 
अग्न्यानी माणुस सांगावें | | कां म्हणुन पुसे तर ॥ सांगतो ॥। छ॥ पेले 
सत्यवंत देवाचें अणीक साणुसाचें काम येक सारीखे चोंतोतो म्हणुन ॥७॥ 
भुलोकाचा पातछा अपल्या राज्यांत ॥ राज्यस्तीती करायाला अपले थोर 
माणुसे वेवेगळ्या मुलकांत ठेवीतो खरें ॥ आपण अपल्या अवघ्या राज्यांत सारीखे 
राज्यस्तीती करवत नाहों म्हणुन ॥ छ|॥ भुलोकाच्या पाछाला अपरांपर द्रिष्टौ 
नाहीं ॥ अवघें राज्य ॥ अवघे बरें वाईट कासम वगायाला अपरांपर ग्न्यान ॥ 
अपरांपर बळ नाही ॥ पाहीजे तेसेच कमावीझहञ करायाला ॥छ ॥ भुलोकाचा 
पातछा येक जाग्यावर आहे ॥ सर्व ठाई राहवत नाहों ॥ म्हणुन अपल्या 
जाग्यावर अपल्या राज्यांत अणीक माणुसें राज्येकाम करायाला ठेवावें ॥ 
नाहींतर अवघें राज्य नालुन जाईल | छ || सत्यवंत देव सरव ठाई व्यापीला 
आहे ॥ अपरांपर ग्नानान अवघें बगतो ॥ अपरांपर बळान अवघें परलोक 
भुलोक इुसऱयां कारणांच्या सुसाव रोतु सारीखे अवघे चालवीतो ॥ म्ह्ग 


के ब ह गं न 
आपल्या जाग्यावर वेवेगळे देव ठेवायाला गर्ज नाहा ॥छ भुलोकाचा पात्छा 
जे कोण थोर माणुसें आपल्या जाग्यावर ठेवीतो ॥ त्यांस पातछा पट देत 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


:सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेशा २९ 


नाहीं ॥ त्यांस पात्छा म्हणुन कोणाच्यान सांगवत नाहों ॥ तर तेसेंच सर्वेश्वर 
गर्जेस कोणास भुलोकाची स्तीती करायाला लावीलें तर ॥ असल्यास देवपट 
देणार नाहों ॥छ॥ त्यांस देव म्हणुन सांगुं नये ॥छ। म्हणुन वेवेगळ्या मुलकास 
सर्वेश्‍वरानें वेवेगळे देव आस्तीती करायाला लावीले म्हणुन बुधीसारीखें अणीक 
-देवकामाच्या स्वभावासारीखें चींतु नये ॥छ]। तीसरे भुलोकाचा पात्छा अपल्या 
मुलकांत राज्येस्तिती करायाला ज्यां माणुसांस ठेवीतो ॥ पात्छाचे विस्वासाचे 
आहेत ॥ म्हणुन जे कोण अपणास पात्छा म्हणुन सांगतात अणीक मान देत्यात ॥। 
कबुल होईना होउन || अपण पात्छा न्हवे म्हणुन सांगावें ।॥| सांगीतल्या आगराउन 
ज्ञासन लावीतील ।॥ नाहोंतर अपणास पात्छा पहात्यात तर ॥ पात्छाचे वीस्वासी 
साणसें जाउन ॥ दुरोगी होतील ।॥७॥ ह्या मुलकांत थोर देव म्हणतात ते ॥ म्हणजे 
ञ्ह्मा ॥ विष्टणु ॥ ईश्‍वर ॥ पुराणांत लोहोल्या प्रमाणी चीत देउन बगतों तर 
सरवेश्‍वराचे ब्रिस्वासाचे न्हवते ॥छ पेलें || सवेरवराचे विस्वासाचे असले तर ॥ 
अपणास देउचें मान || अणीक पट घेईना होतील ते ॥ पुराणांत लोहोल्या प्रमाणी || 
तीगाजणासधें लौगाड होउन ।। अपअपणा देव म्हणुन सांगीतले ||| अणीक 
झाणस सधें देवाचें मान ॥ पुजा भजन घेतात तर ब्रह्मा ॥ विष्णु ॥ ईइवर 
सत्यवंत देवाचे वीस्वासाचे माणुस ॥ कारबारी अणीक्क देव न्हवेत || छ॥ ४ || 
चोतें || पाछा राज्यांत कोण येक थोर साणुसांस अपल्या जाग्यावर ठेवीतो राज्य- 
कारबार करायाला ॥ तो पाछाच्या नोरोपा अणीक फरसाणाप्रमाणी चालून || 
अणीकाँ साणुसांस चालवीतो ॥७॥ ब्रह्मा || विष्णु ॥ ईडवर या सुलकाच्या 
वुराणांत लीहील्याप्रमाणी बगतों तर ते सर्वेश्‍वराच्या वेदाच्या नौरोपाप्रमाणी 
राहटले नाहोंत ॥ अणीक लोकांस राहाटायाला केलें कली ॥छ॥  सर्वेश्‍वरानें 
अपुल्या वेदांत लीहील्याप्रमाणी समस्तां माणुसांस धाहा फर्माणें फर्माबीलों ॥ त्योच 
सर्वेश्‍वर माणसांस बोलुन ऐसें सांगतो ॥ पेलें ॥ तुजा सव$वर सत्यवंत देव 
अम्ही ॥ मजवेगळे देव तुज नास्तील ॥ दुसरें ॥ सर्केवराच्या नांवावर वेथं तर || 
असत्ये तर आण बाहुं नयेस || तीसरें ॥ सवंश्‍वराने अम्हांस फर्मावील्यां जातरेच्या 
चवीत्र दीवसांमध्यें कष्ट काम करू नयेस ॥ सर्वेश्‍वराला मान द्यावें | पांचबें|| 
नरहत्या नरूं नयेस ॥ साहाबें परद्वार करू नयेस | सातवें | चोरू नयेस ॥। 
आठवे ॥ परव्यावर असत्य साक्षी सांगु नयेस || णोवें | परा आस्त्रीयेची 
आह्या करू नयेस ॥ धाहावे ॥ पराव्यांच्या वस्तांची आज्या करू नयेस || 
हीं धाहा फरमाणें दोंमधें आटपलीं आहेत ॥ त्यात पेलें ॥ ससमस्तांहुन 
सर्वेश्‍वरावरी आदीक भक्‍्तीन असावें | डुसरें ॥ अपणास अपण बरवें देखतों 


ऱ्ट 


तसेंच पराव्यास बरवें देखावे ॥ हो धाहा फरमाणें ज्लीनाई डोंगरावर 


| अनुक्रमणिका | स्वविक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३० नवभारत 


सर्वेश्‍वरानें समस्तां माणुसांस फर्माविलों ॥ छ ॥ आतां ह्या मुलकाच्या 
पुराणांत लोहोलें ॥ ब्रह्मा ॥ विष्टणु ॥ ईववराचें चलंत्र म्होरे ठेउन | 
त्यां धाहा परमाणां सारोखें आहे ॥ कों नाहीं म्हणून बब ॥ पेलें । 
अपण देव म्हणुन ॥ अणीक सत्यवंत देवाचें मान घेउन ॥ पहोलें फरमाण 
सोडीलें ॥ अणीक कधीं सवेश्‍वरास नमस्कार | पुजा भजन करून || अणीकां 
माणुसांस सर्वेृवराच्या भागीवीस्वासावर चालायाला उपाय करुन बधी 
सांगीतली म्हणुन या पुराणांत सांगीतले नाहीं || त्यांनीं हों सर्वेशवराची भकती 
वीस्वास दाखवीलें नाहीं || असत्ये आण || लटीक बोली || मायेबापाचें अपमान || 
नरहत्यां || भोगाचें कास उदंड ॥ चोरी ॥ असत्ये साक्षी | परावा स्त्रो॥ 
अगीक पराव्या वस्तांची आह्या त्यामधे मेळतें ॥ कधीं सत्यवंत देव (नें) सर्वे- 
इवराच्या पवीत्र दिवसांल मान दिलें नाहीं ॥ || तर असले देव ते सदेश्‍वराने 
वेले म्हणुन || अपल्या जाग्याबर ठेवीले म्हणुन सांगतोस को || ते सत्यवंत 
देवाचे विस्वासाचें माणुस, म्होतें || म्हणुन तूं देव || अणीक बरे माणसें सांगत 
चिंतु नये || अणीक सवेशवराने वेवेगळ्या सुलकास वेवेगळे देव स्तीती करायाला 
ठेवोलें म्हणुन ।। बुधोबंत तर ॥ वेडा मागुस तर सांगु नयो॥छछछ 


॥ दाहावें तेज ॥ 
॥ स्वभावीं वेवेगळीया जातीला वेवेगळे देव आहेत कीं नाहीं म्हणन 
दाखबीतें ॥ छ॥ 


सार्‍यां भुलोकास प्रतिपाळाथाला एक सत्यवंत देव सवेश्वर पुरे || 
साऱ्यां जातीला || कुळाना नापुरे होईल || वेवेगळीया जातीला अणीक कुळाला 
सारीखे वेवेगळे देव असावे म्हणुन कोण येक सांगतो ॥ छ |] वेवेगळीया जातीला 
कुळाला वेवेगळे देव असावे म्हणुन सांगतोस ॥ पण कोणा कामास होवे म्हणुन 
सांगत नाहींस ॥ हें सांगावें होतें ॥ पण असले बालांट सांगायास प्रस्ताव ना प 
म्हणुन वेवेगळे देव वेवेगळीया जातीला असायाला प्रस्ताव नाहों ॥ म्हणन म 
जातीला कोणा कामास वेवेगळे देव पाहोजे म्हणुन सांगीतले नाहीं ॥ ही 
जाती अणीक छुळ दोन प्रकारांनी वाटावें || पेला स्वभावा || दुसरा | लोको ७ 
आचाराप्रमाणी | छ।! देवाचें काम तीनी प्रकारांनी वाटावे | पैळा ॥ चोली | 
दुसरा स्थीती ।। तीसरा ॥ संव्हार | छ॥ आतां ऐसें समज ॥ पेले ॥ व्हड 
अवघें सुभावीं येक जातीचे ॥ भूलोकाच्या आरंभा धने सम र 


न ् स्त येक माये 
बापाचे पुत्र म्हणुन | छ॥ म्हॅगजे एक आदी पुरुश्ाच्या मुळारंभाचे ॥ छ ॥ 


तर त्यो 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेशा ३१ 


दुसरें समज || समस्तांस येक सुभाव ॥ म्हणजे येक जीनसाचा आत्मा ॥ त्या 
आत्म्याला याद | मत ॥ खुज्ली ॥ समस्तांस येकच रूप || समस्तांस ईतुकों ।॥ 
अणीक येक जीनसाचीं आवयेव ॥ म्हणजे मस्तक ॥ कान ॥ डोळे हात || 
पाय ॥ अणीक वकेड आवयेव || तर अवघे स्वभावीं येक जातीचे | जेसें अणीकां 
जीवतांसमधें अवघे बेल येक जातीचे | अवघे घोडे येकच जातीचे | अणीक 
वर्कड जीव | अणीक वेवेगळीया जीनसाचीया वस्ता स्वभावीं || अपअपुली जाती 
चींतावी ॥ ईतुक्‍्यां वरकड जीवंतांची जाती || अगीक वकेड आगणीत वस्तांची जाती 
तीन अवघीं येकाच सर्वेश्‍वरान निपजवीले त्योच सवेश्वर समस्तांस प्रतिपाळित 
येतो ॥ छ |॥ येक झाडाचं पान तर त्यो प्रतिपाळी नास्तां हालत नाहीं ॥ 8॥| त्योच 
समस्तांस मरण ॥ अणीक गति देतो ॥ म्हणुन सार्‍या साणुसांच्या जीवांला 
येक सत्यबंत देवाबगर स्वभाव जातीचा अणीक देव नाहीं ॥ तेसेंच समस्तां 
माणुसांच्या कुळास येक तत्यवंत देवावगर अणीक देव नाहीं ॥७छ॥ कुळ कों पौडी 
केसें आलें समजलें तर || अवघें द्रौष्टीस पडल ॥ म्हणुन हेंच सांगतो ॥ ७ ॥ 
आदीं पुरुषाला कितुके पुत्र होते ॥ अवघे ते येक पीडीचे ॥ त्यां पुत्रांल अणीक 
पुत्र होते || ते अवघे दुसऱ्या पोडीचे ॥ तेसेंच भुलोक सरे परीयंत्र गोत्र अणीक 
कुळ चितावें हें अवघें स्वभावीं येतें येकच स्वभावीं जातिमधें ॥ येक मरहाटा 
शंभर कुळ म्हणत्यात || तेसेंच ॥ छ । अणीक जेसें सत्यवंत देव समस्तांस नोपज- 
उन ॥ प्रतिपाळुन ॥ अणीक संव्हार करीत येतो ॥ सुभावीं अवघ्या जातीला 
करीतो तेसेंच जातिकुळ स्वभावीचें येकच काम ॥ अणीक तेसेंच अवघ्या जातीला 
येक सत्यवंत || देव || तसेंच अवघ्या कुळाला येक सत्यवंत देवाबगर अणोक देव 
नाहीं| त्या देवांस करायाला अणीक काहों काम नाहीं ॥छ॥ तीसरे अम्हांस 
येक सांग ॥ जाति अणीक कुळदेव | तूं वेवेगळे देव सांगतोस कों | तर त्यो देव 
तुज्या जातिकुळाच्या अदीं होता || कौं तुं नीपजुलास तदवांच निपजला || 
कों तुं जन्मल्या उपर आला ॥ छ ॥ जाति कुळाच्या अदीं होता म्हणुन 
सांगु नये || जाति अदीं त्यास काम न्होते म्हणुन ॥ त्यास जातिकामाबगर 
अणीक काम नाहीं ।॥ छ॥ दुसरें ॥ त्यो देव जातिवरून आला तर || जाति 
न्होती तदवां || तुं सांगतोस तुजीया जाति देव न्होता || तर आम्ही सांगतो || सकळा 
जातीला येक सत्यवंत देव ॥ त्यो सदा होता | आहे ॥ अणीक असल ॥ अवघीया 
जाति मेल्या उपर ॥छ॥ तुं सांगतोस तुजीया जातिला वेगळा देव ॥ तुझी 
जाति ॥ तुझें कुळ मेल्या उपर || त्योहो अपुली जाति नाहीं म्हणुन मरून जाईल 
कों ॥ तरी कधीं न्होता म्हणुन खरें कर || देव मरत नाहों म्हणुन ॥ नासुन जातो 
देव देवा म्हणुन कधीं सांगु नये ॥ छ॥ तुजसंगें जन्मला म्हणुन सांगतोस 


| अनुक्रमणिका | दिर 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


1.34 शिया । नवभारत 


-तर ॥. तुजे सायेबापाचा पुत्र होईल ॥ तुज्या कुळ देवाचा भाउ जाहालास ॥ 
-कौतुकें माणूस अणीक बाईका होतीं ॥ .जन्मलीं.॥| जन्मल्यात |। अणीक जन्म- 
-तील ॥ ईतुके कुळदेव. वेवेगळे आहेत म्हणुन सांगु नये ॥.छ || का. म्हणुन पुसले 
- तर ॥ सांगतों ॥ येकका माणसास ॥ बाईकास येक येक देव आहे. म्हणून 
-सांगाबें । हें थोर आबध विस्तें कों || तर तेंही थोर आबध म्हणुन सांगावें | 
- सकळांस येक सत्यवंत देव आस्तां वेवेगळे देव चितुन वर्तावे कां || छ॥ तौसरें ॥ 
-तुं जन्मल्या उपर || तुजा जातिकुळदेब आला तर॥ ते देव नस्तां तुं अवीं 
होतास कौं॥ त्यो देव नास्ता होतास तर जन्मल्या उपर तुला त्या देवाचें गरज 
-नाहीं ॥ त्या देवावीण बरें दिवस काडू ये ॥छ ॥ ह्याबद्दल तुझ्या अदी तर ॥ 
तुझ्या संगे तर॥ तुझ्या उपर तर ॥ कधीं वेगळे देव नौपजणार नाहीं. म्हणुन खरें 
-कर ॥ आणीक जेसें भुलोक आरंभा धने अम्हांच्या आदीपुरुषास ॥  अणीक 
त्याच्या गोत्राच्यां पुत्रांस अवघ्या माणुसांस येकच सत्यवंत देव साऱ्या जातो 
-अणीक कुळाला होती ॥ आहे ॥ भणीक असल ]। तेसेच तुझ्या जाती कुळाला ।। 
.अणीक वकंड जीवंतुवांस ।। अणीक वस्तांस । सकळांस स्वभावीं येकच सत्यवंत 
-देव आहे म्हणुन खरें कर॥ छ॥ नाहीं तर ।। वेवेगळ्या जोवताच्या जातीला ॥ 
-बेवेगळ्या वस्तांच्या जातीला || .वेवेगळे देव असावे || छ | बैलास एक देव || 
- घोड्यास वेवेगळे देव || हतीला वेवेगळे देव || गाढवाला वेवेगळे देव || म्हैक्लीस 
-वेवेगळे देव ॥ वागाला .वेवेगळे देव || शींवाला वेगळे देव || कुत्र्याला वेगळे देव | 
मांजराला वेगळे देव ॥ उंदराला वेगळे देव ॥| सेंडुऱ्याला वेगळे देव || झेळीला वेगळे 
-देव ॥ ' कोंबड्याला वेगळे . देव || सर्पाला वेगळे देव || त्या त्या पांखरांच्या 
-जीनसाला वेगळे देव | त्या त्या मासोळीच्या जींनसाला. घेगळे देव ॥ त्या-त्या 
- ब्रक्षाच्या ।| अणीक झुडपाच्या || वेलोच्या अणीक. गवताच्या जीनसास वेगळे देव || 
मोत्या माणिकाच्या || सोन्याच्या ॥ रूपयाच्या पांच कांसेयाच्या जीनसाला वेवेगळे 
देव पांच भुतांस वेवेगळे देव || सुर्याला || चंद्राला || नक्षत्रांच्या जीनसांस बेवेगळे || 
ऐसें आहेता ईतुक्या वस्तांस ईतुके त्यांस वेवेगळे देव ठेवावे | हें वेड्याला तर 
- थोर आबध म्हणुन नजरे पडल ॥ त्या सारीले माणुसाच्या 'जातीकळाला बंवेगळे 
- देंब आहेत म्हणुन सांगितले तर मआबध होईल || छ || शिश 
| ॥ अकराबे तेज ॥ - | 

वेवेगळींया जातीळा लौकीक आचाराप्रमाणी वेवेगळे देव आहेत ॥ 
| कीं नाहीं म्हणुन दाखवीतें ।॥ | | 
<बुसरा जातीचा वाटा लोकीक आचारा प्रमाणी कंसे आलें म्हणुन आतां 
“सनजावें ॥ छ॥! माणुस अवघे स्वभावीं येक जातीचे झाळे तर ॥ ह्या भलोकांत 


| अनुक्रमणिका | 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश 1: 


[दिवस काडायाला ॥ लौकोक आओचारासोरीखे वेवेगळ्या उंदिमा प्रमाणी 
वेवेगळीया जाति झांलीया म्हणुन सांगावें ॥ छे ॥ ऐसें नाहो झालें तर ॥' 
माणसाच्यान भलोकांत दिवस काडवंत नाहों ॥ छ ॥ केसें करून बग ॥छ॥. 
तुझें शरीर अवघें सुभावीं येक जातीचें । येक रक्‍ताचें ॥ पण तें शरोर अवघे 
पोट तरं ।! हात ।॥ पाये ॥ झौोर तर ।॥ माणुस भुंलोकांत वांचणार नाहीं 
॥ छ || ह्या करुत. माणुस भूलोका वांचायला त्या शरीरास उदिमासारोख 
ब्रेवेगळीं आवयेव सर्वेश्‍ेवराने रचुन दिलीं ॥ छ ।। तेसेंच साऱ्यां भुलोकाच्या 
राज्ये मुलकामधें माणुसें अवघे स्वभावीं येक जातींचे तर ।॥ वांचायाला 
त्या त्या राज्ये मुलकामधे माणुसांस वेवेगळे उदिमा करायाला सवेश्‍्वरानें 
वेवेगळी बधी ॥ अणीक सामथ्ये दिलें ॥ त्या त्या उदिमासारीखं माणस 
लोकाचाराप्रमाणी अपुले उदिम करून अवघ्या राज्यांत ॥ सार्‍या मुलकामर्धे 
-दिवस काडुन येत्यात ॥ झरीरांची आवयेव येकयेकास मदती होउन अवघे झरोर 
बांचायाला अपअपुळें काम करित्यात तेसें ॥ छ | अणीक केसे झारीराचें जोर || 
डोळे ॥ कान ॥ नाक ॥ तोंड ॥ हात ॥ अणीक वर आहेत आवयेव खाली 
आहेत आवयेवांला ॥ म्हणजे पाये अणीक व्कंड ॥ खालो आहेत' अवयेवांस 
हीण आवयेव म्हणुन ॥ नको म्हणुन सांगवत नाहीं | शरोर वांचायाला अवघे 
पाहीजे म्हणुन ॥ तेसेंच राज्यांत मुलकामधें थोर जातीचा माणुस (नें) 
लहान जातीच्या माणुसास बेपरवा करू नये अवयेवां चालायाला पाहीजे म्हणून 


॥ छ॥ ह्या बहल अवघे यंकयकाला मदतो करावी | जेसे झरोरामर्धे अवर्धो 
आवयवब यंकेकाशी मदती करोत्यात ॥ पायास दुखणे आलें तर || डोळे दुखणे 


बगत्यात ॥ तोंड दुखणे सांगते ॥ वोखद देयाला ॥ हात बोखद. लावीतो ॥ पथ्य 
करायाला ॥ होसें वेद्ये सांगतो ॥. तें कान ऐंकत्यात ॥ छ ॥ ईतुक्‍्या मयानेंः 
माणस उदीमाप्रसाणी वेवेंगळे जाती तर ॥ स्वभावीं अवघे दरोरासारीखे येक. 
रग्ताचे अवघे. येकमेकांस बरवे बगुत मदती करावी ॥ छ || माणसांची जाती. 
गळ्या उदीमांप्रमाणी आरंभाधने कसें आलो म्हणुन पुसलें तर || सर्वेशवराच्या 
चेदाप्रमाणी सांगतों ॥ छ ॥। तेसेंच. सवेद्बर अदीं येक पुरुष येक आस्त्री रचन ॥ 
संलोकांत वांचायाला शरीरास आहेत इतकी आवयेव दिलो ॥ तेसेंच अवघे माणस 
अलोकांत वांचायाला लौकोक आचाराप्रमाणी वेवेगळ उदोस घेउन ||. लौकीक 
आंचाराप्रमाणी वेगवेगळीया जातो झालोया || छ।| झरीर यांचायाला अरदो जोर 
होतें ॥ झोरावीण कौोतुफीं-आवंयव असलीं तर ॥ कोण वाचणार नाहो म्हणुन ॥छा।' 
सेंच सर्वेश्‍वर अवघें भूलोक शरीरासांरीखे रचुन || आदी पुरुक्षा ररीरांसारीखे 
साऱ्या मुलोकास धणी करून रांज्येपट दिलें ॥ अणीका राज्यास देतो | सारें: 
न. भा. ३ 


| अनुक्रमणिका | 


३४ 9 नवभारत. 


अलोक. सर्वेश्‍वराचें म्हणुन. |।8॥ राजा . होयाला स्वतंत्र हुकुम होवे ॥ हे स्वतंत्र 
सर्व हुकुमदार धणी आहेस :सरवेगवर त्यानेच. द्यावें ॥छ॥ हें डुसऱ्या कारणा 
वरउन ॥ म्हणजे सामर्था परजे करउन देतो ॥ अणीक बहुदांव काडीतो ॥छ॥ हें 
येक राजा(ने) ऐकून अपणास सर्वे्बरान राज्य दिलें नाहीं ॥ अणीक काडवत 
नाहीं म्हणुन ' सांगीतले ॥छ॥ त्य़ा उपर -आंगुळ करायाला. गेला ॥ राजवस्त्र 
काडन. आंग. धुण्यास आरंभला ॥ .तदवां येक वेवदुत राज्या रूपान येउन ॥ 
राजवस्त्रे नेसुन शईना संगातीं दोवाणास गेला ॥छ॥| राजा आंगुळ संपुर्ण करून ॥ 
वस्त्रे ॥ अणीक झोन्य नाहीं म्हणुन बघुन. ॥. उगाच दिवाणास गेला ॥ अपण 
राजा म्हणुन सांगुन ॥ तें लस्करी [ने] ऐंकुन त्यास मारून मस्कऱ्या करून बाहीर 
घातलें ॥छ] तीनी दिवसां उपरांत देवदुत. त्यास गुप्ती बोलाउन ॥ तुं राजा ।। 
तर तुला राज्ये दिलें कोणीं ॥ म्हणुन पुढले ॥. सर्वेवरान दिलें ॥ अम्हाच्या 
पापा कुर्ती. काडीलें ॥ म्हणुन देवडुतास राजानं. सांगोतलें ॥ तर ह्या उपरींथ 
बुधीबंत होउन राज्ये अवर्घे सर्वेवर देतो !। अणी काडीतो म्हणुन समजुन | 
पुण्यादीक होउन नीतीन राज्येस्तीती कर ॥ सर्वेवरास आर्गां दे म्हणुन राज्याला 
देबदुत बुधी सांगुन ॥ दुसऱ्यान त्याला राज्येंपट देउन आद्रक होउन गेला ॥छा 
हो बुधी साऱ्या राज्यांस असुंदी नीतीन राज्यस्तोती करून सर्वेशवराला आर्गा. 
देयावें ॥छ॥ आदांब म्हणायाच्या आदी पुरुसा धने राज्येगोत्र झाठें म्हणुन समजा- 
बे ॥ छ॥ दुसरी. जाती लोकाचाराप्रमाणी कुळबाडी उदीम झाले ॥-पेरून ॥ 
कापुन ॥ खाउन ॥ लोकांत वांचायाला अदी . होवे होते || तीसरी जाती उदीमा 
प्रमाणी धणगराची जाती झाली ॥ गुरे ।) मेंड्रे | शेळ्या । माणुसाच्या मदतीस ।॥ 
चाकरीला सर्वेववराने अदी रचीली कौ || जीं. राखायास पाहोजे होते ॥७॥ 
चौती जाती उदीसाप्रमाणी वाजंत्र्यांची | माणुसांस पापात पडल्या उपर दःख 
मनस्ताप आलें ॥ खायास होतें ॥ दुःख टाकायाला वाजंत्री झाळे | पांचबो जाती 
उदिमाप्रमाणी 1) लोहार ॥ सोनार ॥ सुतारा अणीक भाणुस वांचायाला मदती 
करून ॥ सवी उदीमाची जाती तेसली ॥ अवघे अपल्या सामर्थ्यासारीले उदीम 
ज्ञाती झालो ॥ छ ॥ इतुक्‍्या उदीमाप्रमाणी जाती वेबेगळीया फरून || माणसें 
भुलोकात  घतेल्या उपर कोणत्या राज्यें मुलकांत तर उदीमाप्रमाणी अणीक 
चोत जीनसांची जाती झाली ॥ म्हणजे, बुधीवंत. शास्त्री || ह्या. मुलकांत फाशी 
धर्ने रामेश्वर परीयंत्र ग्राह्मण- म्हणत्यात ॥ म्हणजे जाणते. । त्या त्या बोलोमलका- 
'सारीक्षे ॥ पंत म्राह्मण म्हणत्यात ॥ कानडा ब्राह्मण ॥-मारवी ब्राह्मण ॥ 'तेलंगा 
आझण ॥ मळधाल खाह्मण | कोंकण शासण ॥ आणोक राज्यें सुलकांत त्या. त्या 
बोलीसारीलें नांव शास्त्री म्हणुन नांवाडोत्यात . ॥ छ॥ दुसरी जात. वाणीय़ांची ॥: 


' सर्वधवराचा ज्ञानोपदेश ३५ 


हीच्या दोन जाती अदीं भुलोकाच्या आरंभी ना पाहीजे होतीया ॥..अदीं पुरुशाळा 
भुलोकाचें कमावीश करायाला सर्वेश्‍वराने राज्यपट देखील जाणवाई दिलो ॥. 
अपुल्या पुत्रांस ॥ नातुवांस ॥ पणतुडांस |] अपुल्या उदोमासारोखे .सामथ दिलें-॥. 
अणीक माणुस म्होते || अक्षर न्होतें ॥। बुधीवंत शास्त्री यांची गर्ज न्होती ॥ तसेच 
व्यापार करायाला वीकत घेयाला माणुस न्होते ॥. ईतुकीया वस्तांची गर्ज न्होती ॥. 
. वाणीयांची गरज. न्होती ।। भुलोकामधे मागुसें भरल्या उपर .येकयेक माणुसाला 
काहो लौहुन धाडायास कांहों लोहुन आठव करायाला सर्वेवरान आक्षर लोहयास. 
माणुसांस बुधी दोली | तेसेच शास्त्र चीतुन समजायास ॥ अणीकांस बुधी सांगायास 
- झास्त्री पाहोजे होते || छ ॥ येका मुलकांतुन अणीका मुलकास ॥ ज्यारांस | गावांस. 
होवे तें आणुन बीकायास ॥ विकुन बाजार, बांधायास पाहोजे झालें ॥ छ॥. 
_ अदी माणुसांस खायास दाणे | कोरड्यास पाहोजे तें अवघें होतें | घट 
स्वभाव होते || म्हणुन मोरें || अणीक मसाला नास्तां बरें जौणं करोत होतें ॥ 
अदीं इतुके रूच चिंतीत ना होते ।॥ सोनें ॥ ख्पेतदवा अपरूप ॥ तें सग 
भुमी खाणुन मेळलें ॥ म्हणुन अदी वाणी न्होते | छ॥ ह्या प्रकारा भलोकाच्या 
मुळारंभा धरने जाति उदिमा प्रमाणी लौकीक आचारासारीखे वेगळीया जाती 
झालीया || छ ॥ कुळ म्हणजे पौडी येक मुळारंभाधने नोवाडुन येतें ॥ आदांब 
पुरुषाला पुत्र होते ते | आदी पौडी झाली ॥ ते पुत्र बऱर्‍्हाड करून ॥ त्यांस पुत्र 
झाले-|| दुसरी पीडि झाली ॥ दुसऱ्या पीडीला तैसेच पुत्र झाले || तीसरी पोडीः 
झाली ॥ तेसेंच चालुन पोडीत्त पौडी भुलोकांत माणुसें भरले ॥.छ ॥ जग-बड, 
झाल्या उपर नोयेगोताधने तेसेंच डुसर्‍्यांने भुलोकांत माणुसें मरे ॥ छ ॥ इतुके; . 
जातीकूळ उदीमाप्रमाणी || येकच सरवेइवर आदी पुरूज्याघन रचुन ।॥ स्वभावी 
जेसें प्रतिपाळीतो ॥ तेसेंच . उदिस्मप्रमाणी प्रतिपाळून . येतो ॥- छ॥ म्हणजे. 
चितायाला ॥ बोलायाला ॥ क़ररणीया करायाला ॥ ईतर || तें तर माणूसाचीया. 
खुश्ीप्रमाणी येतें ॥ म्हणुन पाप ॥ पुण्ये माणुसाचीया खुक्यीवरून माणुसास 
लागतें ॥ छ || छ1] पण हात ॥ पाये अणीक सारीं आवयेब अपुले काम उदीम ॥ 
कस्ले!तर करायाला || त्योच सर्वेदवर चालवीतो ॥ छ.॥ जैसें साऱ्यां जोवंतांची . 
हात ॥ पार्ये | अणीक सारीं आवयेव त्योच चालउन || प्रतिपाळुन येतो ॥ सत्य-. 
वंत देवाचें प्रतिपाळुन वेगळें करून ॥ बेगळ्या वेवाचें प्रतिपाळ (न) नाहीं ॥ अणीक 
जातिकुळाचा वेव सर्वेश्‍बराबगर ॥ अणीक वेव नाहो ॥ छ॥ जेसें सवेब्वराने: 
सकळां जातीकुळाला सार्‍यां जीवांस ॥. अणीक वस्तांस येकच सुर्यो रचुन 
ठेवीला ॥ अवघ्यांस प्रकाश ॥ अणीक उन वेयाला || त्याहुन अपण सकळांस, 
रचुन ॥ प्रतिप्राळन ॥ संव्हार देयाला ॥ सकळांस त्याच देवाबगर अणीक देव. 


| अनुक्रमणिका | 


नवभारत 
२६ 


नाहीं म्हणुन अवघ्या ब॒धीपंत माणुसांस सुर्यावर उन ईशारत केलें प 
अणीक जेसें तुं कोण माणुस तर यका सुर्याचे प्रकाश ॥ ७ अणीक उन भो ह 
तेसें सव मोक्षाचे सुख ॥ भोगायाला ॥ येक सत्यवंत देवाबगर अणीक 
देव नाहीं म्हणुन सत्य मान || छ यथ परीयंत्र सकळांस बेकन शतितत नैव म 
आहे म्हणुन || जाति सुभावों समस्तां माणुसांस येक ॥ सारे माणुस कटके 
सर्घे दिवस व्हाडायाला लोकोक आचाराप्रमाणी ॥ उदिमासारोखे वेवेगळी या 
जातो झालीया ॥ म्हणुन || सवइवराच्या वेदाप्रमाणी ॥ । अणीक || ग्नान 
प्रस्तांवानी दाखवीलें कों | तर ब्रह्मा कुडीतने माणुस जाति जन्मली म्हणुन 
लटीक बालांट खरें कर ॥85|। म्होरें दुसऱ्या भागांत केसे करून सर्वेश्‍वरान 
माणसास रचिले म्हणुन दाखवीन ॥ छछ छ 
॥ वाराबें तेज ॥ 
साऱ्या मुळकांत अवघ्यां जातिकुळाला सुभा अणीक लौकीक आचारा- 
प्रमाणी येकच सत्यवंत देव तर ईतुके देव कोठून आले म्हणून 
दाखवीतें ॥ छ ॥ 

दुसरा दुभाव येक बधीवंत माणूस पुस्तो || जर नाणुसांस स्वभावीं || अणीक 
वेवेगळ्या उदीमाग्रमाणी वेवेगळे जातीचे देव नाहोंत | सवेंवर त्या देवतांस 
निपजवित नाहीं ॥ माणुसाच्यान देव करवत नाहों॥ ते देव अपजच गेणार 
नाहींत ॥ समस्तांस येकच सत्यवंत देव मात्र आहे म्हणुन खरें कलें |॥ वधी- 
प्रकाद्यात प्रस्ताव बगुन ह्या भागांत उदंड प्रसंगांत दाखवोल्याप्रमाणीं || अणीक 
सर्वेडवरान अपल्या वेदात जागउन ॥ सांगीतले |॥ तर  ईतुक देव कोठुन आले 
म्हणुन तुम्ही कारण गुरुवे मला ज्ञीकवा | छ॥ तर तुं बरें करून चित्त देउन 
ऐक ॥ सांगतों ॥ अदी दोन जीनसाचीया वस्ता आहेत म्हणुन समजावें ॥ पैले 
अपल्या सुभावीं ॥ दुसरें ॥ माणुस अपल्या बुधीन करतो वस्त ती | छ॥ म्हणजे 
हती आपल्या सुभावीं चालतो ॥ अणीक जीवंताचें काम करोतो || हें अपल्या 
सुमावानें हति || भाणुस बुकी हतीचे य बाउलें कों चित्र करितो ॥ हे चालत 
नाहीं ॥ काहीं कास करबनत नाहों || दुसरें समजावं || कोणत्या वस्तूचे बाउलें ॥ 
[७ चित्र करून लीहोयाला त्या वस्तुची वळख | स्वरूप लोहीणाऱ्याच्या 
वधीत असावी ।। नाहीतर त्या वस्तुचा स्वरूप खरा करणार नाहीं ॥ हें बरें 
करून सभजायाला तुका येक उपमा सांगतों | छ ॥ चौग जण जन्माचे आंदळे 
होते ॥ हे चौउघजण हती कोणवस्त म्हणुन समजायाला हृतिजबळ गेले || पेल्या 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश ३७ 


आंदळ्याने हतीच्या आंगास हात लाउन सांसपिलें ॥ दुसऱ्यान पायाला 
हात लाविला॥ तीसऱ्यान कानास हात लावीला चोत्यान सोंडेस धरीले ।| 
त्या उपर कधीं हति बगीतला नाहीं ॥ चौतारो हति लोहोण्यास आला ॥ 
हती केसे आहे म्हणुन आंदल्यास पुसले ॥ पेल्या आंदळ्यान हति डोंगरा- 
सारीखा आहे म्हणून सांगीतले ॥ चितारयान हती डोंगर म्हणुन लोहोलें || 
दुसऱ्या आंदळ्यान ऐसें न्हवे ॥ खांबासारीखा हति आहे म्हगुन सांगोतलें || 
चितारयाने अदीं लोहोल्या डोंगरावर हति खांब म्हणुन लोहोलें ॥ तिसऱ्या 
आंदळ्यानें ॥ तेसें न्हवे | पण हती स्वरूपा (सुपा) सारीखा आहे म्हणुन सांगीतले || 
चिताऱ्याने त्या डोंगरावर हति सुप. म्हणुन लोहोलें | चोत्या आंदळ्यान तंसें 
न्हवे | पण हती मुसळासारीखा आहे म्हणुन सांगीतले ॥ चितार्‍्यान त्या 
डोंगरावर हाती मुसळ म्हणुन लीहोलें | छ।] त्या उपर हतीचा म्हात येऊन तें 
काये हें काये म्हणुन पुक्षलें ॥ हें अवघें हतो म्हणुन चीताऱर्‍्यान जाब दोलें ।॥) 
म्हाताला राग येऊन अवघे टाकिलें | अणीक चितार्‍याला हती केसें लोहावा 
म्हणुन सांगुन | हतिच्या रूपासारोखें लोहोयास केलें ॥ छ | तेसेच समजावें ॥ 
अपल्या सुभावीं सत्यवंत देव येक ॥। त्यो अपण होउन आतां सर्व वस्ता 
रचून ॥ प्रतिपाळुन ॥ संव्हार करून ॥ जीवंत देवाचें काम करून येतो माणुसें 
अपुल्या बुधी सारीखे वेवेगळे देव करून आले हे सत्यवंत जोते देव न्हवेत || 
माणसानी केले बाउल्यां चौत्रांसारखें देवाचें काम करीत नाहोंत ॥ छ ॥ ह्यावर 
सत्यवंत देवाची वळख नाहों म्हणुन आंदळ्यासारीखें उदंड बडबडत्यात || 
अणीक लौहीत्यात | छ॥ सत्यवंत देव वळखीत्यात ग्नानी माणुसें तें बगुन ।। 
तेसलें बेहीसाब टाकुन ॥ सत्यवंत देव कोण म्हणुन अदीं पांचव्या ॥ अणोक 
साहाव्या प्रसंगांत सांगीतल्यां साहा लक्षणाप्रमाणी दाखवीत्यात ॥ छ॥ हें ऐसें 
अस्तां ॥ भुलोकामधें माणुसांनी तीनी आवनीती उदंड लटीक देव केले!॥ छ॥ 
पैली ॥ हांकाराने ॥ ३४१ तीनिक्षें येकचाळ वरूषे जगवुड गेल्या उपर नोनु 
म्हणायाचा बाबींलोनी या सुलकाचा पात्छाने मरोत म्हणायाच्या अपुल्या बापाला 
झेल्या उपर येक बाउलें करून परज्यांस त्या बाउल्याला देवनमस्कार |) पुजा | 
भंजन ।॥। करून ॥। कोणत्या गर्जेस आकांतामधें त्यास विनंती करू सांगोतलें ॥। 
अपणास ॥ त्या देवाचा पुत्रु आस्तां | मेल्या उपर तेसेंच बाउलें करून ॥ 
देवाचें मान परजे देतील म्हणुन ॥ छ ॥। त्याने मरोद देवताला अणीक मुलकांल 
बेवेगळीं नांबे होतीं ॥ म्हणजे बेल ।। सतुनु ॥ ह्या प्रकारीं माणुसांनि कोणत्या 
मलकांत तर पेलें हंकारान ॥ वेवेगळले लटीक देव नावाडून केलें ॥ छ॥ दुसरी 


0: 


अग्नानान माणसांनी वेवेगळे देव केले ॥ छ | म्हणजे सत्यबंत देव वळख- 


| अनुक्रमणिका | दरा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३८ नवभारत 


नास्तां |॥ अपणास देव पाहीजेत म्हणुन असल्या लटिक देवतांस देव नमस्कार 
देउन ॥ वेवेगळे देव केले ।। अणीक करून येत्यात || छ || अणीक त्यांस खरां 
नावें ठेउन || लटोक बालांटकथा लोहून || पदें रचिल्यात || छ ॥ जेसें कवीश्वर 
विइवरूप म्हातारी नाई कुवर ॥ अपणास काहीं देईल म्हणुत ॥ सद्गुण स्वरूप 
सुंदर बाईकु वणित्यात || तेसेंच असल्या देवतावर नाहों ते विपरीत आबध 
चौंतुन पदें पुराणें केलों ॥ छ॥ म्हणजे त्यानें मरोद देवतावर सांगुन नीनु 
म्हणायाच्या पुत्रास संतोष देउन लोहोवायास उचित देत होता॥8॥ हो 
अदीं होंकाराने ज्ञाला देव॥ त्या काळाच्या परजेस॥ त्यो देव न्हवे ॥ पण 
अपण वळखीला साणुस वरें करून वळणुन ॥ पात्छाच्या भयाने त्यास देव- 
नमस्कार दिला॥8॥ ह्या उपर त्याचे पुत्र ॥ अणीक नातु ॥ पणतु त्यो देव 
म्हणुन ऐकून ॥ अग्न्यानानें त्यास देवनमस्कार करून आले ॥ छ॥ तीसरी आव- 
नोती ॥ साणुसांनी भुतांच्या तंत्रानी वेवेगळोया वस्ता देव म्हणुन नांवाडीलीया ।। 
छ॥। अणीक हांकाराने तर ।॥। अग्न्यानान तर | माणसांनी वेवेगळे देवं केले ॥ 
संदां त्यामधे भुतांचें तंत्र मेळावें ॥ छ।) म्हणजे भुतांच्या जागा नक | जे कोण 
सत्यवंत देवाला आवडे नमस्कार देईनास्तां॥। अणीक वस्तांस देत्यात ॥। त्यांस 
नकेगती म्हणुन सर्वेश्‍वराने सागीतळे॥ हें भुत समर्जन ॥। भाणुसांवर दावा ठेउन ॥। 
माणुस मोक्षास जाईना होयाला ।। अपणाजवळ नरकांत पडुन सदांकाळ राहायाला 


हांकारान ॥ अग्न्यानान ॥ अणीक उदंड प्रकारीं उपाव तंत्र करो तें ॥ हे गे तुला 


आगणीत लटोक देव कोठून आले म्हणून दाखवीले ॥ तु बुधोवंत होउन 
समज ॥ छ॥ पण कोठून असले लटीक देव आले म्हणुन ॥ तुला ।| 
अणीक मला ठाउक ना झालें तर ॥ सकळांस येकच सत्यवंत देव भात्र 
आहे. म्हणुन ससजलें पुरे ॥ हें साहा लक्षणां प्रमाणी ॥ अणीक उदंड 
प्रस्तावांनी येतपरीयत्र दाखवीलें ॥ तें पुरे होईल ॥छ। ईतुकें माणसाचे नष्ट 
सर्वेवर जगुन ॥ माणुसांवर दया होउन ॥ माणुस सुभाव घेउन ॥ माणुस 
जन्मुन ॥ माणुसांस पुण्ये शीकवुन ॥ उदंड उपकार करून | - 


भु वु । । माणसां कुर्ती 
मरण पाउन ॥ तीसऱ्या दीवशीं दुसम्यान जीवंत होउन ॥ सार 


. बोतात तल्या. तागुशात. बारे ऱ्या भुलोकां- 
मधे अपुल्या शीशांस साऱ्या माणुसांस अपुले सत्य कुपाबेद शीकवायाला 
धाडीलें ॥ जे वहोणवीइवास होउन रूयान स्नान घेतील ते मोक्षास पावतील ॥ 
जे कोगवीस्वास ना होउन ग्न्यान स्नान घेईना होतील ॥ नरकांत पडतोल 
म्हणुन अपणा सभस्तांचा धणी मणसुभीदार म्हणुन सांगीतले ॥छ| ह्या 
फरमाणासारीखें अवघे शश साऱ्या भुलोकामधें जाउन सत्य क्रपावेद शीकविलें ॥ 


ते त्या त्या मुलकामधें उदंड परज्यांस अणीक पाछा राज्यांस शोकउन ॥ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश ३९ 


लटीक देवतांस अदी नमस्कार करीत होते ॥ त्यांस टाकुन ।। येकच सत्यवंत 
दवेव सर्वेक्वराला होवा ॥ नमस्कार करून येत्यात ॥छ। त्यां शोझ्यांउपर ।। 
तेंच सत्य कूपावेद अणीक गुरू भुलोकांमधें होंडन शीकवीत्यात ॥छ॥ तुं हें समजुन ॥ 
तुजे लटीक देव टाकुन ॥ येकच सत्यवंत देवाचे सत्य क्रुपा वेदाप्रमाणी त्याची ज्ञेवा ॥ 
नमस्कार कर ॥ ऐसें मोक्षास पावशील | छछछ 
॥ तेरावे तेज ॥ 
येकच सर्वेश्‍वर म्हणायाचा सत्यवंत ॥ देव मात्र आस्तां अणीक 
त्यांच्या ॥ सत्य क्रुपावेदामधे माच मोक्षास उपाय आहे तर कोणा 
कारणे माणुसें तें घेई नास्तां उदंड विघ्न करितात म्हणुन दाखवीतें ।॥। 
ग्नाना प्रकारा || अणीक सुभावीं सार्‍यां माणुसांनी येकच सवेरवराचें सत्य 
कुपावेद धरावें म्हणुन उदंड प्रस्तावांनी अदीं दाखवीतों ॥ छ ॥ पेला परस्तान ॥ 
सवेढवर सकळांस धणी ॥ म्हणुन अवघयां माणसांनी त्याचें सत्य क्रुपावेद घ्यावें 
॥ छ || दुसरा प्रस्ताव ॥ त्याच सर्वेश्‍वरानें अपणावेगळे देव साणुसास ठेउ 
नये म्हणुन सांगीतले ॥ छ || तीसरा प्रस्ताव ॥ त्योच सर्वेश्‍वर अवघे माणुसें 
रचुन ॥ प्रतिपाळुन ॥ त्यांस मरण देत येतो म्हणुन ॥ छ ।॥। चोता प्रस्ताव ॥ 
त्योच सर्वेइवर सारीया वस्ता माणसांच्या बरव्या रचुन ॥ सदाकाळ रात्री 
दौवस अवघ्यांस उदंड उपकार करोत येतो म्हणुन || छ ॥ पांचवा प्रस्ताव || 
सरवेश्‍इवराच्या सत्य कूपावेदांबगर मोक्षास जायाला अणीक वाट नाहो म्हणुन 
॥ छ ॥। साहावा प्रस्ताव सर्वेश्वर माणुसावर दया होउन माणुसाच्या पापा 
कुतीं माणुस पणाठाई मरण पाउन ॥ भाणुसास मोक्षाचा रीगु उगडला म्हणुन 
॥ छ ॥ सातवा प्रस्ताव ॥ माणुसें मरतांच त्योच सवेश्‍वर समस्तांचा नोतोवंत 
मणसुभीदार होउन ॥ येकथेकाची मंणसुभी करून अपल्या भक्‍तांस मात्र अखंडीत 
सुख देतो ॥ अणीकांस नरकांत टाकितो म्हणुन ॥ छ ॥ ईतुक्या अणीकां 
प्रस्तावांनी साऱ्यां माणुसांस सत्यवंत देवाचें सत्यक्तूपावेद घेयाला खाईदा आहे 
॥ छ॥ आतां कोणत्या प्रस्तावांनी माणुसें सत्यें कूपा घेईनास्तां नरकांत पडत्यात 
म्हणुन बगावें ॥ छ ॥ पेला प्रस्ताव | अम्ही आतां सांगोतल्यां सात प्रल्तावांमधें 
येक तर बरें चिंतीत नाहींत ॥ छ ॥ डुसरा प्रस्ताव ॥ साणूसें अखंडीत पुण्यावर 
आशा ठेवीत नाहोंत ॥छ॥ तें काये म्हणुन चिंतीत नाहींत ॥ छ ॥ तीसरा प्रस्ताव 
॥ कौं विघ्न ॥ अपल्या पुदेल्या मुलकाचा जाति कुळ अणीक घरांचा देव सोड नये 
म्हणुन सांगत्यात ॥| पण हें प्रस्ताव न्हवे म्हणून उदंड प्रस्तावांनी दाखवीतो 


| अनुक्रमणिका | दन 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


४० -.। 7, _ नवभारत 


*॥ छ॥ पेल्या, . दुसऱ्या, तीसऱ्या ॥ -चौथ्या ॥. पांचव्या साहाव्या ॥ सातव्या ॥. 
आठव्या ॥ णौव्या ॥. धाव्या ॥ अकराव्या ॥. बाराव्या हय भागांच्या तेजा 
मधे येक . सत्येबंत. देव सर्वेदवर. वेगळेंकरून ' अणीक - देव, नाहीं म्हणुन तुला 
वाखवीले को ॥ तर देव सोडु . नये. म्हणुन सांगु नको ॥ अम्ही . देव सोड 
म्हणुन सांगणार नाहीं ॥.पण देव न्हवे तें सोडून ॥ अपण होउनी आहे. सत्यवंत 
देव ठेडं सांगतो ।॥ अणींक अम्ही तुला सांगतो तें खरें दिसत नाहीं ॥ तर तुजा 
देव खरा देव म्हणुन:पांचव्या ॥ साहाव्या ह्या भागाच्या प्रसंगात सांगीतल्या 
सत्यवंत देवाच्या साहा लक्षणाप्रमाणीं.. दाखवावा ।॥ छ ॥ हें तुज्या अणीक 
कोणाच्यान दाखवत नाही ॥ सत्यवंत देव येकच सर्वेश्‍वराबगर अणीक 
देव नाहीं म्हणुन ॥ तर वरकड देव न्हवेत ते सोड || छ॥. म्हणजे पुर्वा अणीक 
उदंड मुलकाचे माणुस अदी अग्ययाना करूर्ती उदंड देव न्हवेत त्या वस्तांस देव म्हणुन 
त्वितुन ॥ देवनमस्कार करून आले ॥ पण जदवां हा उपदेदे ऐकिला. तदवां त्यां 
लटीक देवतांस टाकून ॥ येकच सत्यवंत देवाचे सत्य कुपावेद घेतल ॥ तर तं हो 
उपदेश ऐकून ॥। तेसेंच कर ॥ मंग तुजे पुत्र तुझे नात ॥ पणतु ॥ अणीक गोत्राचे 
भाणुस अम्हो सांगतों तेसे सांगुन मोक्षास पावतील ॥छ॥ तुं तुज्या वडीलाचे 
अग्नान सोड ॥ त्यांस ही बुद्धी कळनां झालो ॥ म्हणुन घेतली नाहो. ॥ छ ॥ येकच 
सत्यवंत देव आहे म्हणुन खरी गोष्टी || पण तुला येकच. सत्यवंत देवाबगर ॥ 
अणीक वेगळे. देव आहेत म्हणुन 'इुभाव आहे त्र ।. कोण बुधोवंत माणुस 
खरा देव सोडुन ॥. दुभावे देवे ठवोत नाही ॥ छ ॥ येक उपसा सांगतों । 
तुला दोनी वरायां मधे येक घेउं सांगत्यात ।| त्या दोनी वरायांम्धे येक दुभा- 
वावीण खरो हाई ॥ येक खरा ।। कि खोटा म्हणुन दुभाव आहे ।| दोनी 
मर्धे. कोण त्यो वराई घेक्लील ॥ दुभावावीण खरा घराई आहे तो घेक्लील ॥ 
खरा की. खोटा दुभांब आहे तो. टाफकील | तर स्केश्‍वर सत्यवंत देव. म्हणुन 
खरी गोष्टी || असला . सत्यवंत देव ठेउन अणीक दुभाव देव. टाक || चोता 
प्रस्तांव ॥ कों विघ्न सवेक्वराचें सत्य कुपाबेद घेईना होयाला ॥ ह्या- 
प्रमाणी चालायाला कठीण म्हणून सांगत्यात | छ || म्हणजे चोरू नये| 
नरहृत्या करूं नेये ॥ अणींक जीं सवेरवराने ह्यांदेखील सांगीतल्या फरमार्णा 
प्रमाणी चालांचे म्हणुन सांगत्यात ॥ छ॥ कंठोण म्हणुन सांगु नको 1) त्याच 
संवेश्वराने अपल्या प भाणुसांस सांगीतले तें || पुन्यावर सन आहे 
त्यांस सांभाळायाला कठोणं || अणीक आवगड दोसत नाहीं ॥ मोक्षास पावायास 
जें माणुसांस पाहीजे ॥ तें सर्वेद्वराने माणुसांस सांगीतले ॥ छ॥ सत्य क्रपावेद 


घेतलें 1 को घेतलें नाहीं. त्यांनी त्याचे फ्रमाण मोडीत्यात ॥ सर्वेइवराचे फरमाण 


| अनुक्रमणिका | 


_ सर्बेश्वराचा ज्ञानोपदेश ४१ 


कोणी मोडीलें तर त्यास पाप लागल ॥छ]) घेतले नाहों म्हणुत ।। पाप 
- सोडन पुण्यादोक झाला नाहोस पण आदिक पापी ॥छ॥ म्हणजे 
सर्वे$वराचें सत्य कपावेद घेउनः-चुकलास ।। तर त्यांत पाप निवारण करायाला सर्व- 
इवराने उपाय दिला ।। सत्ये कपादेव घेइनासत्यांस पाप निवारण करायाला उपाय 
नाहीं ।। त्यांस सर्वेश्‍वरान. उपाय दिला नाहीं- । अपुले वैरी म्हणुन । छा तुला 
येक उपमा सांगतों । दोग जणांस थोर दुंखणें मरे परोयंत्र आलें ।॥ येकाने 
बैद्याजवळ वोखद घेतले म्हणुन वांचला ॥ येकाने घेतले नाहीं म्हणुन मरण 
पावला ॥ तर तुं हें अखंडीत जीवाचे बोखद घे. ॥ ऐसें पापनिवारण करून 
अखंडीत जीव भोगझील ।॥। नाहींतर नरकांत पंडुन अखंडीत कष्टांचे मरण 
सोशीझील ।। हेंच कठीण म्हणुन सांगावे ॥छछळछ 


वुकी'ची दुरुस्ती- . डा 
._ फेब्रवारी ७३ च्या “ नवभारंत ” मध्ये माझा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. 

त्यातल्या दोन चुका निवशेनास आल्या. त्या मो वाचकांच्या तिदर्षनास आणून 
देणे आवव्यक आहे. 

- १४ वानावर वरून पांचव्या ओळीत “ म्हणून हे सहजीवन कुटुबसस्थच्या 
स्थेर्याचे असनच भागणारे आहे. ” असे वाक्य आहे. या अवजी “ म्हणून हे 
सहजीवन कुटुंबसंस्थेच्या स्थैर्याचे असूनच भागणारे. नाही. ” असे पाहिजे. . 

७६ पानावर खालून चोथ्या ओळीत “च तिच्यातली .आई होण्याची 
आकांक्षा नमतेचे व्यापक रूप-धारण केले असते ” असे. वाक्य आहे.. या अवजी 
“ब तिच्यातल्या आई होण्यांच्या आकांक्षेने ममतेचे व्यापक रूप धारण: 
केले असते. ” असे पाहिजे | | 
डी२७३. . | | बाबूराव चंदावार' 


-बह्ाविद्यामंवेर . 


| अनुक्रमणिका | 


अनुवादक : किशोर मोरेश्वर फडके 


वैचारिक फाशीवाद 


( सुप्रसिद्ध अमेरिकन मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. अल्बर्ट एलिस यांच्या 
112]]601118] 1१50181) या लेखाचा स्वेर अनुवाद ) 
फाझीवाद म्हणजे असा यादृच्छिक विश्‍वास कौ काही विशिष्ट गण असलेली 
माणसे ( म्हणजे उदाहरणार्थ, जी माणसे गोर्‍या कातडीची आहेत ् 
आहेत किवा पुरुष आहेत ) दुसरे काही गुणविक्षेष असलेल्या माणसांपेक्षा ( म्हणजे 
उदाहरणार्थ ' नौग्रो असलेल्या, ज्यू असलेल्या किवा स्त्रिया असलेल्या माणसांपेक्षा ) 
निसगंतःच श्रेष्ठ असतात; आणि म्हणून अन्ना श्रेष्ठ माणसांन 


र र ना काहो विदेष 
राजकोय-सामाजिक अधिकार असलेच पाहिजेत. आणि जर फाशीवादाची व्याख्या 
अश्ली केली तर अमेरिकेतील बहुसंख्य उदारमतवादी व तथाकथित फाशीवाद- 


विरोधो लोक प्रत्यक्षात वेचारिक अथवा बोद्धिक फाज्लीवादी आहेत असे म्हणावे 
लागेल. खरे म्हणजे आपले नागरिक राजकोय-आ्थिक बाबतीत जितक्या प्रमाणात 
जास्त उदारमतवादी असतात तितक्‍या जास्त प्रमाणात वेचारिकदष्ट्या फाशीवाद 
असण्याकडे त्यांचा कल असतो. ग ा 


वरील व्याख्येबरहुकूम वेचारिक फाझीबाद याचा अर्थ असा होईल 
ज्यांच्याजवळ काही विशिष्ट गुण असतात ( उदाहरणाथ जे बुद्धिमान जी 
कलागुणसंवन्न, सृजनज्ञील किवा कतृंत्ववान असतात ) ते लोक इतर म 
विशेष असलेल्या लोकांपेक्षा ( म्हणजे मूख, असंस्कृत, वाता व हृ ् 
कतृत्वहीन अद्षा लोकांपेक्षा ) निसर्गतःच श्रेष्ठ असतात, असा १ 9 सर्जनशील, 
विववास ! वेचारिक फाजीवाद्याची मतप्रणाली ही राजकीय-सामा रित 
वाद्याच्या मतप्रणालीप्रमाणेच लहरी अथवा जुलमी आहे याचे लाक १ 
तिला वस्तुनिष्ठ पुराव्याचा आधार नाही. मूलतः अज्ञी मतप्रणाली व काड 
संकल्पनेवर किंवा पुवंग्रहावर आधारलेली असते. आणि मल्यवाचक रा 
अर्थ त्यांच्या व्याख्या करण्यावर अवलंबून असतो; त्यांचे प्रामाप्य प्रात्ययिक १२. 
सिद्ध करता येत नाहो. त्यायक पद्धतीने 


, वंशाने आयं 


| अनुक्रमणिका र 
>) मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


बेचारिक फादीवाद ४३ 


याचा अथ, विविध व्यक्‍तींच्यात पडताळून पाहता येण्यासारखे भेद असतात, 
हे नाकबूल करणे असा नाही. तसे भेद अलबत असतात. नोग्नो माणसे काही प्रकारे 
गोऱ्या. माणसांहून अर्थातच वेगळी असतात. बुटकी माणसे उंच भाणसांहून व 
निबुंद्ध माणसे वृद्धिमान माणसांहून जरूर निराळी असतात. जो कोणी हे नाकारतो; 
मग त्याचे हेत्‌ कितीही उदात्त असोत, तो मुळी वस्तुस्थितीच अमान्य करीत असतो. 


शिवाय माणसामाणसांतील भेदांचे काहो उघड फायदे असतात आणि तोटेही 
असतात. उष्णप्रदेशात काळ्या कातडीची नोग्रो माणसे गोऱ्या कातडीच्या 
माणसांपेक्षा कितीतरी बाबतीत जास्त नशिबवान असतात. तसेच कित्येक नोग्रो 
लोक पण फार थोडे गोरे लोक विशिष्ट प्रकारच्या पंड्रोगाने पिडलेले असतात. 
बेसबॉल्चा खेळ खेळण्याच्या बाबतीत म्हणावे तर उंच माणसे बहुधा बुटक्या 
माणसांपेक्षा जास्त निपुण असतात. पण इार्यतोत घोडेस्वार म्हणून अथवा 
नावाड्यांच्या शयंतीत बोटीचा कर्णधार म्हणून लहानखोऱ्या माणसांना काहो 
खास फायदे मिळतात. गणकयंत्राच्या बांधणीचा नकादा करण्यासाठी किवा त्याचा 
वापर करण्यासाठी तल्लख मेंदू आवऱ्यक आहे; पण दूरच्या प्रवासात मोटार 
हाकण्याच्या कामात तल्लख मेंदू म्हणजे खरोखर एक अडचण ठरण्याची शक्यता 
आहे. 

तर मग आहे त्या वस्त्स्थितीला सामोरे जाणेच योग्य ! काहो विशिष्ट 
परिस्थितीत माणसाचे काही गुणविशेष काही दुसर्‍या गुणविक्षेबांपेक्षा फायदेशीर 
अथवा अधिक चांगले असतात. आपल्याला पसंत पडो अथवा न पडो, ते तसे 
असतात. आजच्या अमेरिकेत जन्मतः सर्वे माणसे स्वतंत्र असलो तरी ती एकासारखो 
एक, समान निर्मिलेली नसतात. 

ही वस्तुस्थिती मान्य केली तरी मुख्य प्रश्‍न असा राहतो को एखाद्याला 
काही विशिष्ट फायदेशीर गुणविज्लेषांची देगगी मिळाली आहे म्हणून तो अधिक 
“प्षेष्ठ भानव' होतो काय? जास्त अचुकपणे बोलायचे म्हणजे कोणी एखादा उत्कृष्ट 
खेळाडू आहे, कलावंत आहे, लेखक आहे, किंवा कतुत्ववान आहे म्हणून तो अधिक 
“श्रेष्ठ माणूस' होतो काय ? जाणीवपुर्वक अथवा अजाणता राजकोय-सामाजिक 
फाशीवादी व वेचारिक फाशीवादी दोघेही वरील प्रश्‍नांना होकारार्थी उत्तर देतात, 

दुय्यम प्रतोच्या विवा राजकीय-सामाजिक फाशीवाद्याचा विचार केला 
म्हणजे वरील गोष्ट तौत्रपणे जाणवते. कारण तो स्वतःला त जगाला उघड उघड 
व प्रांजळपणे सांगतो की गोऱ्या कातडीचे असणे, आर्य असणे, पुरुष असणे अथवा 
सरकार पुरस्कृत पक्षाचा सदस्य असणे म्हणजे काही तरी श्रे७्ठ व तेजस्वी बाब 


| अनुक्रमणिका | मि 
षक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र 
णि पि. 
द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


५४ नवभारत 


आहे. नव्हे त्याचबरोबर तो तेवढ्याच प्रांजळपणे, उघडपणे मान्य करतो की जी 
माणसे वरील वर्गात मोडण्याइतको भाग्यवान नाहोत ती माणसे तिरस्करणीय, 
वीट येण्याजोगी असतात. फार काय, अज्ञा माणसांना तो या जगातील गाळ-कचराच 


समजतो. या दुय्यम प्रतीच्या फाश्ीवाद्याजवळ त्याच्या ठाम मतांतून उद्भवलेले 
मनोधेये तरो असते. 


दुर्देवाने वेचारिक किंवा वरिष्ठ प्रतीचा फाझीवादी असा प्रांजळ नसतो. 
कारण असा माणूस स्वतःच्या उदारमतवादी सतांबद्दल, मानवतावादी तत्त्वांबद्दल 
आणि काहो विशिष्ट लोकांविषयी त्याच्या मनात लहरी पुवंग्रह नसल्याबद्दल नेहमी 
दोखी मिरवत असतो. परंतु अद्ञा माणसाला त्याच्या फाश्मीवादी मतांची पुर्ण जाणीव 
नसते म्हणून अंतर्यामी तो सामाजिक जीवनात त्याच्या दुय्यम प्रतीच्या सहोदराहून 
अधिक दुर्गुणी असतो. 

उदाहरणाथथ; कोणत्या तरी मुद्यावरून वादविवाद क 
तील सुशिक्षित आणि उदारमतवादी व बुद्धिमान समज 
घेऊ. त्यापेकी एक माणूस दुसर्‍याला संतापाने व तिटका 
शक्‍यता आहे ? ' गलिच्छ नोग्नो, ' ' नौच ज्यू असे का 
नाहो. सुदेवाने बहुधा असे म्हणणार नाही ! मग काय 
*गेदी ' ' अडाणी? ठोंब्या असे म्हणेल काय ? हो, तसे काहीसे जरूर म्हणेल ! आणि 
अज्ञा निदकाच्या शब्दातील जह्र व तिरस्करणीयता पुर्णत: फाझ्ीवादी अस 
माणसाच्या वांशिक, धामिक, व राजकोय परिभाषेपेक्षा काहो वेगळी असेल 
अगदी प्रांजलपणे सांगा; असेल काय? 

समजा ज्या व्यक्‍ती विरुद्ध हा सुशिक्षित, आणि बहुधा उदारमतवादी व 
बुद्धिमान माणूस ही तुच्छता ओकत आहे तो व्यवती खरोखरच निबृंद्ध, अचरट 
गेदी किंवा अडाणी आहे, हा काय त्या व्यवतीचा गुन्हा झाला ? असे असण्याबद्दल 
त्या व्यक्‍तीने गुपचूप मरून जावे काय ? निदकाच्या अपेक्षेईतकी तो व्यवती बदि- 
मान आणि बहुश्रुत नाही म्हणून काय ती व्यवती पूर्णपणे नालायक, कबडीमोलाची 
व बदमाश ठरते काय ? आणि स्वतःशी आपण निष्ट्रपणे प्रामाणिक राहिलो 
तर आपल्याला काय जाणवेल ? उदारमतवादी समजल्या जाणाः 
काच्या बोलण्याचा मथितार्थ काय आहे ? किवा त्याच्या बोलण्या 


रणारी आपल्या समाजा- 
लो जाणारी दोन माणसे 
ऱ्याने काय म्हणण्याची 
हो तरी तो म्हणेल काय ? 


लेल्या 


काय? 


॥:£ आणि आपल्या 
त्यांच्यावर टोका करतो 
तिपादतो नाहो काय ? 
कठोण थोडेच आहे? 


रोजच्या जीवनात आपण जेव्हा दुसऱ्याशी वाद घालतो. 
आणि त्यांचे मूल्यमापन करतो तेव्हा आपणहो असेच प्र 
वरील उदाहरणात आपले स्वतःचे प्रतिबिंब ओळखणे फार 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


या वरील निद-. 
म तून काय सचित 
होते ? त्याचा शत्रू जिवंत राहण्यास नालायक आहे, असेच ना? व 


म्हणेल ? ' निवुद्ध अचरट !,. 


% 
ग क के 
४45 9 
1 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


स. 
घेचारिक फाशीवबाद्‌ ४५ 


प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहावी तर वरिष्ठ प्रतीच्या फाशीवादाबाबत जेवढी 
निर्विवाद आहे तेवढीच दुय्यमप्रतीच्या पुवंग्रहाबाबतही निर्विवाद आहे. कारण 
ज्याप्रमाणे काही जुलमी वंशच्छेदाशिवाय अथवा सुप्रजाजननशास्त्राच्या काहो 
कंरामतीक्षिवाय आपल्या समाजात प्रत्येकाला जसे आर्य, उंच, किवा गोर्‍या 
कातडीचे होता येणार नाहो तसेच प्रत्येकाला बुद्धिमान, कलागुणसंपन्न किवा एखाद्या 
व्यवसायात यशस्वी होणे शक्‍य नाही. वस्तुतः जरी आपण मुद्दाम अतिशय बदि- 
सान व कलागुणसंप्न व्यक्तींची पिढी विवाहबंधनाने निर्माण केली आणि उरलेल्या 
मानवजातीस मरणे भाग पाडले तरी आपल्याला सवंव्यापी कतृंत्ववान वंश लाभणे 
फार दुरापास्त होईल. कारण सर्वोत्कृष्ट कर्तृत्व याची मुळी व्याख्याच अश्ली को ते बहु- 
संख्य क्षेत्रातील तुलनात्मकदृष्ट्या काही थोड्या अग्रेसर व्यक्तींनाच करून दाखवणे 
दाक्य असते; आणि त्याची संभवनीयताही सापेक्ष आहे; त्रिकालाबाधित नाहो. 


म्हणजे वेचारिक फाझीवादात सूचित असलेली ध्येये निदान आजच्या जगात 
तरी अव्पवहार्य व स्वप्नदर्शी आहेत. प्रत्येकाला कलागुणांची देणगी असणे किंवा 
प्रत्येकाने विलक्षण बुद्धिमान असणे अशक्‍य आहे; फक्त थोड्या अल्प लोकांनाच 
हे शक्‍य आहे. आणि सर्वांनीच या अल्पसंख्यांक समुदायात सामील व्हावे अज्ली 
मागणी केली तर जे त्यात सामील होऊ शकणार नाहोत त्यांना आपण आपोआप 
कोणती क्िक्षा फर्मावतो ? अर्थातच त्यांनी त्यांच्या न्यूनतेबद्दल, निदेस, तिरस्कारास 
पात्र असण्याची, हीन खालच्या दर्जाचे नागरिक असण्याची; स्वतःचा हेष करण्याची, 
स्वत:बद्दल अभिमान, आदर नसण्याची शिक्षा ! | 

येवढ्याने दैचारिक फाझीवादात अंतभूत असलेले दुर्गुण संपत नाहोत. 
दुय्यम प्रतीचा किवा राजकौय-सामाजिक फाशीवाद त्याची तत्त्वे स्वीकारणार्‍्याला 
विकृत आत्मसंरक्षण मिळवून देतो. पण वरिष्ठ प्रतीचा फाजशीवाद त्याच्या 
पुरस्कर्त्यासाठी अश्नी आत्मसंरक्षणाची तटबंदीहो उभारू शकत नाही; नव्हे तो 
तज्षी तटबंदी उध्वस्त करतो. म्हणजे राजकोय-सामाजिक फाश्ीवाद्याचा असा 
अटळ विश्वास असतो की काही इष्ट गुण नसल्याबद्दल दुसर्‍या लोकांचा तिरस्कार 
केला पाहिजे; पण ते गुण असल्याबद्दल त्याची स्वतःची मात्र प्रश्षंसा केलो पाहिजे. 
मानसक्षास्त्रीय दृष्टिकोणातुन पाहाता तो आपण स्वतः अति-सामर्थ्यबान आहोत, 
व जे लोक त्याच्यासारखे नाहीत ते त्याच्यापेक्षा खालच्या प्रतोचे आहेत असा 
आग्रह धरून स्वतःच्या अंतस्थ न्यूनभावनेची भरपाई करीत असतो. 

वैचारिक फाज्लीवादी बर्‍याचवेळा अशाच तर्‍हेच्या गृहोत कल्पनेपासून 
सुरवात करतो. पण बहुधा तो स्वत: खणलेल्या खड्यात कोलमडून पडतो. कारण 


| अनुक्रमणिका | दिता 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१ | _. नबभारतः 


ओपणं स्वतः बुल्चिमान, तेजस्वी च कतृत्व गाजवण्यास पात्र आहोत असे तो' 
गृहीत घरून 'चालतो..तरी कालांतराने. आपण तसे आहोत हे त्याला सिद्ध करावे 
लागते. बुद्धी व गुण यांची व्यास्या अखेर काहीतरी सरीव कामगिरी करून: 
दाखवण्याच्या भाषेत मांडण्याकडे त्याचा. कल. असतो. आणि असाधारण कतृत्व 
आपल्या समाजात संख्यात्मकदृष्ट्या काही थोड्या व्यक्‍तोंच्या बाबतोत मर्यादित 
असते. परिणामी अश्या मांण़साने ज्या मूल्यांची ताळतंत्ररहित पूजा केलेली असते. 
ती मूल्ये स्वतः कृतीत आणल्याचा आत्मविश्‍वास त्याच्याजवळ क्वचितच असतो. : 
परिस्थिती आणखी. बिघडण्याचे कारण असे को वैचारिक फाज्ञीवाययाचा 
कल स्वतःकंडून व इतरांकडून परिपुर्ण कार्यक्षमता सवंव्यापी कतृत्व यांची निक्षून 
सागणी करण्याकडे असतो. तो जर अत्युत्कृष्ट गणिती किंवा नर्तक असेल तर 
त्याने त्याच्या निवडलेल्या क्षेत्रात .सर्वात . अग्रेसर माणूस असले पाहिजे असा 
हेका..तो धरतो. जर तो प्रसिद्ध झास्त्रश्ञ किंवा व्यापारी असेल तर त्याचा हट 
असतो की त्याने पहिल्या प्रतीचा चित्रकार व लेखकही असावयास हवे. जर तो 
उत्तम.कवी असेल तर त्याने नुसते सर्वोत्तम कवी असलेच पाहिजे असे. नाही तर 
त्याप्रमाणेच त्याने महान प्रेमवीर, काव्यश्ास्त्रविनोद-निपुणं असले पाहिजे, आणि. 
राजकीय विषयातही वाकबगार. असावयास हवे. आणि अर्थात मानवी मर्यादा- 
मळे स्वाभाविकपणे यापैकी बऱयाच किंवा बहुतेक ञाघाड्यांवर तो पराभत 
होतो. मग इतर नाग वा बुद्धिमंत नसल्याबद्दल त्यांच्य़ा वाट्याला जी. 
खरडपट्टी व तुच्छता | असते त्यांचा आहेर तो स्वतःलाही बहाल करतो. 

» राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या उदारमतवादी संभंजला जाणारा प्रातिनिधिक 
माणूस हा कितीतरी महत्त्वाच्या बाबतीत पुणप्रणे फाशीवादी असतो हे. मला. 
निर्धारपुर्वक म्हणणे भाग आहे- मग ही गोष्ट तो माणूस कितोही सास्विकपणे- 
नाफारो; अथवा भाझे जे वाचक अपराधी भावनेने अस्वस्थ झाले तसतोल ते. 
बहुधा संतापाने आक्तोश्न करोत ! - कारण असा माणूस . काही मानवी 


गूणविशेष: 
शा चांगले रौ आ! ी ग रु र 
थाद्च्छिकपणे * सांगले , किंवा “श्रेठ ' .ठरवतो. आपोआपच, तो त्याच्या 


कितीतरी सोबत्यांना त्याने उभे केलेले हे. आदश "गाठणे अगक्य करतो. भे कोणी 
हो लहरी ध्येये गाठू शकत नाहीत त्यांची तो निदा करतो, त्यांच्याझ्षी व्य 
त्यांच्या राशीला तीची । ता कायल अज्ञा लहरी आदर्शानुसार 
बॉंगण्यास असमर्थ ठरतो घ ( स्वतः रोगंट झात्मकरुणेच्या व त्मनिदेच्या, 
आधीन जातो. . कि न दे आहत्मनिदे 
डु एकर उदाहरण वेतो. हे उदाहरण माझ्या. सानसोप्चारातील रोग्याचे 

घेत ताही. मानसिक कृश्ट्या- विकृत असणाऱ्या, माणसांमध्ये स्वतःचा तिरस्कार 


| अनुक्रमणिका | 


वेचारिक फाज्लीबाद ४७ 


करण्याचे असुंख्य प्रकार. तर काय अपेक्षितच असतात. म्हणून उदाहरण., देतो आहे. 
ते माझ्या एका ओळखीच्या गृहस्यांचे. ते बहुधा कमी. विकुत असावेत. या गृहस्थांना 
मी. गेली कित्येक बर्ष ओळखत आहे. हे गृहस्थ स्वतः फाझ्ोंबादाचे विरोधक 
असल्याबहल अभिमान बाळगतात. कारण एक तर असे को त्यांचे आई-वडील 
नाझी-पक्षातील लोकांनी मारले होते; व दुसरे असे की त्यांचे कामगार संघटनेशी 
फार वर्षांचे संबंध आहेत. पण हेच गृहस्थ ते ज्यांना मूख समजतात त्यांच्याशी 
संबंध ठेवण्याचे टाळतात. ( अर्थांत तो. त्यांचा अधिकार आहे. ज्याप्रमाणे गवयांचा 
भुख्यतः दुसऱ्या गवयांबरोबर मिसळण्याचा हृवकच आहे.) परंतु ज्या ज्या लोकांना 
ते. भेटतांत .त्यांच्यांवर ते तिदात्मक टोका क'रताते; कारण म्हणे ते लोक 
कमालीचे बुद्दद , खरेखुरे निबुंद्ध, व सर्वस्वी दुराराष्य असतात आणि त्यांनो 
मानलेल्या बुद्धीच्या पातळीहून कभी असणारी माणसे त्यांना भेटतात तेव्हा ते 
कमालीचे प्रक्षुन्ध होतात, व म्हणतात: “ अद्षा माणसांना मुळी जिवंत राहून 
देतातच का हेच मला समजत नाहो. अक्षी मूख माणसे नसतील तर जग 
नक्कोच फार सुखी होईल. ” " 

या सारखीच मते असणारे माझे रोगी असतात. त्यांच्या वतंणुकीवरून 
अनमान काढल्याप्रमाणेंच वरील गृहस्थ गेली कित्येक वर्षे त्यांच्या स्वतःच्या 
लघुकथा लिहिण्याच्या मनोदयाबाबत पूर्णत: कुचकामी ठरले आहेत. प्रत्येक वेळो 
ते जेव्हा त्यांनी लिहिलेले परिच्छेद परत वाचतात तेव्हा त्यांना ते नीरस, 
तुटक व उष्टे वाटतात; आणि ते गृहस्थ लेखन ' तिथेच थांबवतात !: याचा उघड 
अर्थ असा आहे की त्यांना लिहिण्यात आनंद वाटतो म्हणून ते. लिहीत नाहीत; 
किवा त्यांना जे म्हणायचे माहे ते त्यांनी म्हटलेच पाहिजे असे त्यांना वाटते 
म्हणूनही ते लिहीत नाहीत. 'त्यांची लोकांनी, व विशेषतः इतर लेखकांनी स्तुती 
करावी, त्यांना मान्यता मिळावी, लोकांनी त्यांना हुद्यार म्हणावे म्हणून ते लिहि- 
तात. त्यांचा वैचारिक फाज्लीवाद त्यांची इतरांशी असलेली नातीय दुषित करतो 
असे नाही तर त्यांच्या सर्व सूजनक्ील्तेचा वं शक्‍य असलेल्या सुखाचाच नायनाट 
करतो. माझा दाबा. असा माहे की अशी माणसे असंस्थ असतात! .. 

: आला पर्याय काय ? आजच्या जगात वेचारिक फ़ाश्लीवाद सोठ्या प्रमाणावर: 
अस्तित्वात-आहे व. त्यामुळे माणसांच्या स्वतःशी व एकामेकांझी असलेल्या संबंधांना 
फार मोठा. अपाय: होतो हे मान्य केले तर मग त्यांनी. याऐवजी कोणते जोवन- 
तत्त्वज्ञान मात्मसात करावे असा प्रश्‍न भोघानेच येतो. सर्वजण एकमेकांचा 'पुर्णपणे 
स्वीकार करतात, व एकमेक्रांत्ररोबर गुण्यायोबिदाने राहतात; कोणी क्या बाबतीत 
कोणाहून . भेष्ठ ग्रसभ्याचा कोणाला ,सागे टाकण्याचा, - फशात संपूर्ण. पारंगत: 


| अनुक्रमणिका | 


-्ट नवभारत 


असण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. अज्ञा तऱ्हेच्या स्वप्नाळू , भावुक समता-वादाचा 
तर खरोखर मी पुरस्कार करत नाहो ना? नाहो. खासच नाहो. 


उलट मला नक्‍्को वाटते कौ माणसामाणसांत महत्त्वाचे फरक (व साम्येही) 
-असतात. त्यामुळे जीवनाला वेचित्र्य व खुमारी येते. आणि एका व्यक्‍तीने बऱ्याच 
वेळा डुसऱर्‍्या व्यक्तीशी मेत्री केली पाहिजे, कारण हो दुसरी व्यवती इतरांपेक्षा 
वेगळी व काही बाबतीत श्रेष्ठ असते. परंतु त्याचप्रमाणे मला असे वाटते कौ 
' एखाद्याचे ' मनुष्य * म्हणून मूल्य त्याच्या लोकप्रियततेवरून, यक्षावरून, कतृंत्वावरून, 
बद्धिवेभवावरून किंवा कोणत्याही गुणविशेषांवरून करता कामा नये. असे मूल्य- 
मापन फक्त त्याच्या मनुष्यत्वावरूनच केले पाहिज. 


जास्त स्पष्टपणे सांगायचे म्हणजे मी बाह्यतः क्रांतिकारक वाटणाऱ्या 
तत्त्वाचा पुरस्कार करत आहे. वस्तुत: ते तत्त्व काही अंशी येशू ख्सिस्ताच्या व इतर 
किती तरी धमंप्रमुखांच्या तत्त्वज्ञानाइतके जुने आहे. ते तत्त्व असे की मनष्याचे 
मूल्य किंवा लायकी केवळ त्याच्या जिवंत असण्यानेच सिद्ध होते. तो हुश्षारीने, 
सुसंस्कृतपणे, कलात्मकतेने, किवा कतृंत्वसंपन्नतेने जिवंत असतो म्हणन तो 
लायक असतो असे नाही. अर्थात जर एखादा माणूस काही विशिष्ट ध्येय 
गाठण्याचे ठरवील तर त्यासाठी काही खास गुणविशेष महत्त्वाचे ठरतील. 
उदाहरणाथ, एखाद्याला बेसबांठचा खेळ, खगोलविज्ञान किवा नृत्य यात निष्णात 
व्हावयाचे असेल तर मग त्याने त्या उद्दिष्टासाठी उंच, बुद्धिमान, 
असेच काही असणे अधिक बरे. पण माणसाचे मुख्य ध्येय यादच 
केलेल्या मार्गाने जगणे हे नसून कोणत्या तरी समाधानी मार्गाने 
व मला वाटते ते तसेच असले पाहिजे- तर मग 
जगण्यातून, काही तरी कृतोतून, अस्तित्वातून, वागण्यात 
विशेष वागण्यातून, कृतीतून अथवा अस्तित्वातून नव्हे. 


लवचिक किंवा 
छकपणे निडचित 
जगणे हे असेल--- 
त्याने त्याचे अंगभूत मूल्य 
न दाखविले पाहिजे; काही 


हो बाब एकदा अगदी सुस्पष्ट करायला हवी. कारण यात गोंधळ व घोराळा 
होण्याची शक्‍यता फार आहे. माणसाने काही विशिष्ट ध्येथ गाठण्याचा यत्न 
करावा, आणि त्यासाठी सतत उद्योगरत असावे व आपले 


काम सतत अधिक 
चांगले करीत रहावे या गोष्टोच्या सी कोणत्याही प्रकारे अथवा अर्थाने व्स्द्धि 
नाही. वस्तुत: माझा तर असा. विडवास आहे को काही समस्या सोडविण्यात रुची 


वाटल्याशिवाय, किवा काही ध्येय असल्याशिवाय, अथवा काही लांब पल्ल्याचा 
क . ए९' 
प्रकल्प पुर्ण केल्याज्षिवाय बहुतेक स्त्री-पुरुषांना सुखाने राहाता येणार नाहो. 


| अनुक्रमणिका | > 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


वेचारिक फाक्ीवाद ४९ 


परंतु तरोही माझा आग्रह असा आहे को मनुष्य कतृत्व गाजवतो, निर्मिती 
करतो, प्रश्‍न सोडवतो, किंवा काही काम पुर्ण करतो या गोष्टोंवरून त्याच्या 
अंगभूत मूल्याचे मोजमाप करता कामा नये. त्याने यडस्वीपणे चित्रे काढली, 
लिहिले, किंवा काही निर्मिती केलो म्हणून तो जास्त सुखी, श्रीमंत किंवा आत्म- 
विश्‍वासू होईलही पण त्यामुळे तो स्वतः “ अधिक उच्च ' होणार नाहो. किंवा 
त्याला विनाकारण क्रूरपणे स्वतःला * अधिक उच्च ' समजण्यास भाग पाडू नये. 
माणसाने तो अस्तित्वात आहे म्हणूनच स्वतःला सूल्यवान व लायक समजले 
पाहिजे; तो कोणी तरी “ विशेष ' आहे म्हणून नव्हे. इतरांनी व त्याने त्याला 
स्वतःला काहो वेगळ्या प्रकारे समजणे म्हणजे समजणाऱ्यांनी अकारण अधिकार- 
वाणीने, एककल्लीपणे व न्यायासनावरून बोलण्यासारखे आहे. आणि हाच 
फाज्लीवाद ! 


मानवी गुणविज्लेष काहो हेतू सफल करण्यासाठी चांगले असतात; ते सलतः 
स्वतंत्रपणे चांगले, वाईट, गुणी वा पापी नसतात. बृद्धी प्रश्‍न सोडवण्यास उपयक्‍त 
असते; सोंदर्याभिरची आनंद उपभोगण्यासाठी उपय॒क्‍त असते : चिकाटी कतृत्वा- 
साठी उपय्‌क्त असते, प्रामाणिकपणा लोकांना निठ्चिन्त, स्वस्थ ठेवण्यासाठी 
उपयुक्त असतो; धेय संकटांना ज्ञांत चित्ताने तोंड देण्यासाठी अपयुक्‍त असते. 
परंतु वृद्धी सोंदर्याभिरुची, चिकाटी, प्रामाणिकपणा, धेय अथवा इतर कोणताही 
अपय॒क्‍त गुणविद्लेष, काहोतरो यादृच्छिक व्याख्येशिवाय, असापेक्षपणे गुणोखातर 
गण म्हणून किंवा अबाधितपणे चांगला ठरत नाही. आणि एकदा का म्हणता अज्ञा 
तर्‍हेच्या गुणविज्षेषाची केवळ गुणविशेष म्हणून चांगला अश्ली व्याख्या केली की ज्या 
सर्वांच्याजवळ हा गुणविशेष नाहो ते सर्व आपोआपच वाईट किवा सूल्यहोन 
ठरतात. असे लहरी वर्गोकरण करणे म्हणजे पुन्हा फाशीवादच ! 

तर भग माणसाच्या मूल्याचे खरे प्रमाण काय समजता येईल ? जर हुशारी, 
सचोटी सोंदर्याभिर्ची इत्यादी गुण त्याला उच्च किवा मूल्यवान ठरवत नाहोत 
तर त्याचे मल्य असते तरी कज्ञात? 

केवळ त्याच्या अस्तित्वात. सर्वे माणसे ती केवळ अस्तित्वात असतात म्हणून 
ती मूल्यवानही असतात. जिवंत असणे हेच बहुमोल आहे कारण जे जिवंत आहे 
ते अचेतन स्थितीहून किंवा मृत्यूहून महत्त्वपुर्ण रोतीने वेगळे आहे; आणि जडाजझ्ली 
अचेतनाशी तुलना करता दुदैवाने ते कमालीचे अल्प आहे. आपल्याला हे एक न$वर 
कदापि पुन्हा न मिळणारे आयुष्य मिळाले आहे; आणि असे आयुष्य मिळाले आहे 
व आपण जिवंत आहोत म्हणूनच आपल्याला अभर्याद मूल्य आहे. जर आपल्याला 

न. भा. ४ 


| अनुक्रमणिका | ७. 
ग्य मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५० : . : : नवभारत 


कोणत्याही निरपाधिक अर्थाने मूल्य असेल अयवा आपण ' चांगले ' असू तर वस्तुतः 
फक्त एंकाच अर्थाने : आपण जिवंत आहोत, . आपल्याला वेदन, विंतन, 'चलन, 
भावनावेदन शक्‍य आहे, याच अर्थाने. आपले खरे मूल्य म्हणजे आपले मनुष्यत्व,, 
जिवंतपण, आपली अचेतनावरोळ ही त्रोटक मातः! 

वाटल्यास सजीवतेच्या एका निर्विवाद मूल्यावरून आपण काही उपमूल्ये 
फल्पु शकतो. उदाहरणार्थ, आपण असे म्हणूं डाकतो को जर माणसाने जिवंत असणे 
थोग्य असेल तर त्याने सुखाने, पुर्णत्वान,, मुक्तपणे जोमांने जीवन जगणे अधिक 
व्वांगले. किंवा आपण असे म्हणू हकतो को जर अ या व्यक्‍तीने जिवंत असणे चांगले 
असेल तर त्या व्यक्‍तीने ब, क, ड या . व्यक्‍तींना साहाय्य करणे, निदान त्यांच्या 
आयुष्यात निष्कारण ढवळाढवळ न करणे हेही योग्य होय. आपण असे म्हणू शकतो 
को जर कोणाला उत्तम प्रकारे जीवन जगायचे असेल तर त्याने निरोगीपणे, ज्यांत- 
पणे, उत्पादनक्षमतेने, वगेरे प्रकारे राहावे. ' चांगल्या ' अथवा ' उत्कृष्ट ' जीवनाचे हे 
ब असे नियम आपण प्रस्थापित केले तरी त्यांच्या मुळाशी काही गृहीत तत्वे आहेत. 
विक्षेषतः एक गृहीत तत्त्व असे की अतिद्दाय समाजप्रिय प्राणी म्हणूनच मनुष्य उत्तम 
आयुष्य जगू झकतो, पण अशी गृहीत तत्त्वे वादग्रस्त अस्‌ शकतात-- आणि आहेत. 
य़ा गृहोततत्त्वांबद्दळ फार तर असे म्हणता येईल की काही काळी,. काही ठिकाणी 
ब काही समुदायात एकवाक्यता आढळते ! क. ह शिण) त. 

नाकारता न येण्याजोगी किमान एक गोष्ट राहते. ती अक्षी को जर 
माणसाला काही निर्विवाद मूल्य असेल तर ते म्हणजे त्यांची सजीवता. कारण 
जीवनच नष्ट झाले तर इतर सर्वच मूल्ये संपलो. आणि जौवन आहे तोपयंत तेच 
इंतर सव दुय्यम मुल्य संकल्पनांचे परिणाम असले पाहिजे, . 
._ परत आपल्या मध्यवर्तो कल्पनेकडे वळूया, मनुष्य जिवंत आहे, अस्तित्वात 
आहे म्हणूतच तो मूल्यवान आहे. जी सर्व माणसे जिवंत आहेत ती सर्वं 
अंगभूतपणे सारखोच चांगली आहेत. जर तुम्ही स्वतःच्या काही उद्देशासाठी 
बुद्धिमान, सुसंस्कृत, उंच अथवा दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या व्यवतींशी संबंध 
ठेवू इच्छित असाल तर तों तुमचा वैयक्तिक अधिकार आहे. जरुर तसे करा. 
पण तुम्ही जर हड घराल को फक्त बुद्धिमान, सुसंस्कृत, उंच अथवा दुसऱ्या 
कोणत्या प्रकारच्या व्यक्तीच उच्च फिंबा मूल्यंबाने आहेत; तर तुमच्या खाजगी 
थांदुच्छिक व्यांख्येच्यां दृष्टीने वगळता, तुम्हो चुकत आहात. कारण तुमची ही 
पते अंधूक त. याला पुम्ही काही वस्तुनिष्ठ, शास्त्रीय पुरावा देऊ शकत 
काही. जरी तुम्ही' तुमच्या बहुसंस्य बांधवांना तुमच्याशी संमत होण्यास प्रवृत्त 


| अनुक्रमणिका | 


वेचारिक फाशीवाद ५१ 


केलेत ( जसे बहुधा हिटलर, मुसोलिनी व इतर हुकूमशाहांनी केले तसे ) तरी 
त्यावरून इतकेच सिद्ध होईल को तुमचा दृष्टिकोण लोकप्रिय आहे; तो बरोबर 
आहे असें सिद्ध होणार नाही 

सारांश्ञ लोक जिवंत असतात म्हणून चांगले असतात. त्यांच्या जवळ अमका 
अथबा तमका गुणविदवेष आहे म्हणून फार तर ते कोणत्या तरी विशिष्ट 
उद्देशासाठी चांगले असतील. पण तो उदेश म्हणजे ते. लोक नव्हेत. किवा 
अमका अथवा तमसका गुणविशेष म्हणजे ते लोक नव्हेत. तुम्हाला माणसे काहो 
कारणासाठी हबी असतील, म्हणजे उच्च काव्यश्यास्त्रविनोदासाठी हवी असतोल' 
तर भग तुम्ही तुम्हाला हवी असलेली माणसे हुशार, रसिक, सुशिक्षित वगेरे 
असली पाहिजेत असे खरोखर म्हणू शकता. पण त्या लोकांजवळ काही गण- 
विज्लेब असावेत असे तुम्हाला वाटते, आणि ते गुणविशेष त्यांच्याजवळ नाहीत. 
यास्तव ते लोक मूल्यहीन आहेत असे कुपांकरून म्हणू नका. तुमच्या दष्टोने 
त्यांचे मूल्य, व त्यांचे. त्यांना स्वतःसाठी असलेले मूल्यं, यांची गल्लत करू नका, 
कारण सर्व लोक जरो जिवंत आहेत तोपयंत अंगभूंतपणे मूल्यवान आहेत 
तरी ते तसे नाहोत, असे वाटण्यास त्यांना सहज प्रवृत्त करता येते. त्याचप्रमाणे 
ते स्वतः व त्यांचे वतन मूल्यहोन ' आहे असा समज करून घेण्यासही त्यांना 
सहज प्रवृत्त करता येत... 

वेंचारिक फाझीवादाचे. सार-सर्वस्व काय ? या तत्त्वप्रणालीचा पुरस्कर्ता 
ब॒तिचा. बळी, या दोघांच्याही मनात एक पक्की समजत मळ धरून बसते. ती 
समजत अश्ी की भाणसाचे अंगभूत मूल्य त्यांच्या . जिवंत असण्यात, अस्तित्वात 
त्तसते;.. ते त्याच्या बुल्धिमत्तत, नेपुण्यात किवा कतृत्वात असते. हा राजकोय- 
सामाजिक फा्ीवादच आहे; फक्त ओळल. पटणारे नाव- बदठून वावरणारा !. 


| अनुक्रमणिका | 


औ. शं. बा. जोशी. 

कग्वेदांतील- 

उवेशी-पुत्र हा वासे्ठ कोण? आणि या 
वासषए्ठ-परपरंचे वाशषट्य काय? 


अ्थप्रहणपद्धतीविषयी चार शब्द 
. दवैवतचसत्कारकथा ( ॥॥४1]15 ) था लोकिक व्यवहाराच्या पाइवंभूमीवर 
अंग धरत नसतात; अश्या कथांतून सामाजिक वा ऐतिहासिक स्वरूपाचे पडसाद 
नसतातच, असे मानणे चुकीचे होणार आहे; पण या कथांचा प्रधान हेत्‌ लौकिक 
स्वख्पांचा नसतो. विशिष्ट पंथीय घाभिक श्रद्धा दृढ करण्याचा ती श्रद्धा विशद 
करण्याचा, किवा त्या संप्रदायातील दिव्यानुभूती निवेदन करण्याचा अज्ञा काही एका 
स्वर्पाचा अ-लौकिक पारवंभूमी असणाऱ्या दैवतचमत्कारकथांना, सामाजिक 
किंवा ऐतिहासिक माहिती अजमावण्याच्या उद्देशाने राबवणे, केव्हाही प्रशस्त नव्हे 
देवतचमत्कारकथांच्या अथंप्रहूणात ' पाळावयाची पथ्ये भनंस्ट क्‍्यासिरर 
यांनी मोठया मार्मिकपणे विदाद केली आहेत. ( 1:8॥120६ए७ 9 शिकाशा 
1)0ए७! ?॥0108णा -]10०. ) या कथा मुख्यतः सांकेतिक असतात. या 
संकेतांतूत अंतःसंगती ( 80 0018181610 ) प्रतीतीस येत असते; संशोधकाने 
आपला ( विशिष्ट ) अथं त्या कथांतून हुडकून काढण्याचा प्रयत्न करणे, हे संज्रोधन- 
क्षेत्रात, आज शिष्टमान्य नाही. “ ॥०७ ७ एत, ७. ४५81601767 
साधणे, हे सत्यपणाच्या दृष्टीने मौलिक महत्त्वाचे ठरले आहे 


म्हणून, '्छग्वेदातोल हा वसिष्ठ कोणं आणि या वसिष्ठपरंपरेचे वैशिष्ट्य 
काय? हे. जाणण्यास, या महाव्यक्‍तोज्ली निगडित दवतचमत्कारकथातन ध्वनित 
होणारा सुसंगत अर्थ स्वीकारणे हा एकच प्रस्त भाग होय. अथंग्रहणपद्वभतीची 
बेठक कझ्ञास्त्रीय पातळीवर येत गेल्यास व्यक्‍्तिदाः कोणा व्यक्‍तीच्या भताची 
भातब्वरी कमी होणार आहे. अज्ञा संज्ोधनात आज व्यक्तिमाहात्म्याचे प्रस्य फार 
वाढले असल्याने, अ्थग्रहणपद्धती पुलंक्षिली जात आहे. 


| अनुक्रमणिका | 


क्लग्वेदांतील उर्वशी-पुत्र हा वसिष्ठ कोण | - षईे 


उबेशी: पुत्र वसिष्ठ : मातृवंशेसूचक प्रतिमा 


आपल्यावर दत्तक घेण्याची पाळी येऊ नये ' असे वसिष्ठाला वाटत 
सल्याचे, वसिष्ठमंडळातील सुक्‍तांतून आढळते. म्हणजे याला * क्षेत्रज ' संततीची 
परंपरा मान्य असावी; वसिष्ठ -> डकती --_ पराशर -> व्यास ही परंपरा 
लक्षांत घेतली तर, ' क्षेत्रज' संतती विषयक वसिष्ठाच्या विचाराचे वेविष्ट्य 
कळू शकेल. ' क्षेत्रज * संततिपरंपरा तगण्यास, मातृप्रधान कुटुंबपद्धतीची अवव्यकतां 


आहे, हे उघड आहे. 


_ क्रग्वेदांतील ' आदित्य? या . सांकेतिक प्रतिमेत आदिति : आदिमाता, 
या संकेताला प्राधान्य माहे. ' अदितेः पुत्रा; - आदित्याः हा अर्थ सवेमास्य आहे. 
वेदांतील .वरुण सवंश्रेष्ठ ' आदित्य म्हणून प्रसिद्ध -आहे. वरुणाला राजने. 
सम्राट अश्ली विज्ञेषणेही आहेत. * आदित्य ' असे म्हटल्या जाणार्‍या, राजन 
वरुणाचा वंद्मज वसिष्ठ हा मातृप्रधान कुटुंबपद्धतीच पुढे चालविणारा होतो. 
यांतील अंतःसंगती अभ्यसनीय आहे. र 

, उवेश्ी नामक एका अप्-सरेचा मुलगा हा वर्सिष्ठ; हो गोष्ट एका 
भारतीय परंपरेप्रमाणे ( ? विशवामित्रपरंपरा १) मोठी स्पृहणीय तव्हे; तरी 
बर्सिष्ठ जन्मकंथेत यो अप्सरेचा उघड उल्लेख येतो; अश्या अनेक उल्लेखांवरून 
आजच्या संहितासंकलनांत, वसिष्ठसंप्रदायाचा प्रभावच विशेष आहे. असे म्हणणे 
भाग आहे; ' विश्वामित्र हरतो; वसिष्ठांचा विजय होतो ' असे परंपरागत 
कयांवरूनही कळते. वब्टग्वेदकालीन अदिति-उवंशींची हो परंपरा लक्षात घेतल्यास 
प्रातःस्मरणीय म्हणून गणल्या गेलेल्या, ' महापांतक नादान ' करणाऱ्या पंच क॑ 
(केन्या ) : अहल्या, प्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी यांचा, आदर्श तगवण्याचा हा 
प्रथत्त वसिष्ठसंप्रदायाभिमान्याकडूनच झाला असावा, हे सिद्ध करण्यास निराळ्या 
प्रमाणांची आवड्यकता राहत नाहो 


अपू-सरापुत्र वसिष्ठ : अपांनपात्‌ परंपरा पुढे चालवितो. |. 


. __ “त्प्तू! ला नातु असा अर्थ असला तरो, “अपां नप्त्‌ ' यात संतति-मुलगा 
हाच अर्थ अभिप्रेत असावा.  अपांनप्तू ' या संकल्पनेप्रमाणे * आप म्हणजे पाणी हे 
* नप्त ! ला-मलाला जन्म देते; आणि या उलट मुलगा, (: नप्त॒) हा पाण्याला 
(? आप: आई ) जन्म देतो. वेदांतील उवंश्ी : अपुसरा म्हणजे भआापची प्रतिमा 
आहे; यां नार: आपला उवेशीला, जन्म देणाऱ्या नप्त: नारायणाची कथा वेदांत 
स्पष्ट नसली तरी, पुराणात ही कथा आढळते, नारायणाच्या मांडीतून हो अप्सरा : 


| अनुक्रमणिका | 


3.1 य ४. -___ - नवभारत 


उवंज्नी जन्मली अशी कथा आहे, ' पुरुषा ! पासून “ विराज'चा जन्म झाला, असे 
पुरुषसूक्तात सूचित आहे या * पुरुष ' सूक्‍ताचा कर्ता * नारायण ' होय. . 

.  अपांनपात्‌ यातील .संकल्पना जमेस धरल्यास, नारायण-उवंज्ली या जोडीत 
: अदितेः दक्ष: अजायत; दक्षात्‌ मदितिः ( १०. ७२ ) या स्वरूपाचे, म्हणजे 
आई-मुल्गा, आणि बाप-मुलगी यातील झ्षरीरसंबंध अभिप्रेत दिसतात ! हो प्रथा 
आदिमाता संप्रदायात सवंत्र होती. इजिप्तच्या इसिस व होरस आई व मुलगा या 
संबंधात होरस हा ' 31] 8 ॥18 003ाला' होता. असे वणन येते. 

... - प्रथम आदित्य म्हणविणारा, .रा-जन वरुण हा आप: सलिल खूपी 
क्रतावरी-अदितीचा प्रथम पुत्र होतो ! म्हणून अदिति-वरुण हा संबंधही आई-मुलगा, 
या स्वरूपाचाच होय ! पण, हो नापत्ती सरळ अंगावर न येण्याची युक्‍ती म्हणजे 
'आप-सलिलरूपी. ' उंवंज्ी ' या निराळ्या नावांची प्रतिमारनिमिती होय |! 
हा रा-जन्‌ वरुण प्रच्छन्न चंद्र आहे! .. 1 

-हे एकापेक्षा जास्त प्रकारांनी उघडकीस येते: _ . 

. १) “भारतीय. प्राचीन परंपरेप्रमाणे . खरा ' आपोवत्स: ! अपांनपात्‌ म्हणजे 
चुंब्रच होय. समुत्रमंथनकथा आठवावी.. चंद्राला . * रसाधिपती-'; असे. नाव आहे. 
विठ्वातील आप: रसाचा स्वामो हा चंद्र आहे. अ्ञी भद्धा जागतिक पातळीवर 
प्रचलित आहे. कग्वेदात वसिष्ठ मंडळातच. राजन्‌ वरुणाला सलिल : आप: रसांचा 
पति म्हटले आहे ( य]. ४९.१-४ ) हा राजन चंत्र, * आदि पुरुष: ! नाग : 
नार-अयन (: नारायण ) स्वरूपात देवतकयांतून वाघुरतो..( नवभारत एप्रिल ७२ 
£ आदिपुरुष. .. हा लेख. पाहा. ) . कत ल , - 

- २) सहग्वेदातील. हा वरुण, क्रताचा संरक्षक म्हणून मानला जातो. 
पण ' त्द्धत ! या संकेताचा मूलाथ बदलतो. विद्वनिय़म, व्यवस्था या स्वरूपाचा: 
मूलाथं माये पडतो; च * व्हत ' या संकेताला उदक: रस: रेत: आतेव हा अर्थ 
रूढ॒ होतो! मूल वत: सत्याचा पालक वरुण हा. सौरपंथीय देवतमंडळातील 
एक असला पाहिजे, पण कत हो प्रतिमा, रेत-आतंब था अर्थाची होण्यांबरोबर, मळ 
सौरवरुण. सुद्धा चांद्रपंथीय देवत होते ! मासिक विटाळाचा चंत्राज्नी संबंघ जोडला 
गेला आहे. पाइचात्य भाषेतील * 1016011808 या संकेतात चंद्राचा. संबंध - सूचित 
आहे. ७ ऱ्ह । न ह. 

र ३) बरुणाचा उल्लेख ( सूर्यवाचक ) : मित्र? नामक देवताबरोबर असतो;. 
ए एंक दोन अपवाद वगळता.) . मित्र हा-दिवसाचा स्थामी आहे. म्हणून * मित्राःचा 
सांगाती, वंदुण हा रात्रीचा स्वामी. ठरतो ! म्हणून वरुणपुत्र वसिष्ठ रात्री 


| अनुक्रमणिका | 


रॅ 


क्वर्वेदातीळ उर्वशी-पुत्र हा बसिष्ठ कोण | ५५ 


उपासक पंचरात्रादि संप्रदायाचा मूळपुरुष असण्याची शक्यता आहे. '्हग्वेदात 
( नारायण-वासुदेव संप्रदायातील ) दास्य भक्तीचा उगम वरुणसक्तांतच अस- 
ल्याचे प्रा. वेलणकर, डॉ. राधाकृष्णन्‌ वगेरे सांगत आहेत. | 

५? ४) व-वर्‌ या झब्दमूलापासून साधित “वरुण या शब्दात सर्वावरक- 
दैवत शक्‍ती असा अर्थ आहे. “ वृत्त ' - संकेताझ्ी तुलनीय आहे" वृच्' या 
संकेताला पाणी, रात्र आणि सपे असे अथ अभिप्रेत असल्याचे वेदातील 
पुराव्यावरूनच सिद्ध आहे. ( १०तांट 1071101087 0. ४9. ) वृत्त व वरुण 
या. दोनी दैवतप्रतिमाशिल्पांतील साम्य क्ग्वेदांतगेत आहय जाणण्याच्या दृष्टीने 
मौलिक महत्त्वाचे ठरत आहे. . ि “| 


- 1) दोघेही आंपः रस तत्वाशी निगडित आहेत. | 
बरुण व वृत्र यांच्याबरोबर आदिमाता अदितीचाही- विचार जरूर- आहे. 
कारण अदिति आप: रस स्वरूपी आहे; आणि 'अ-दिति; म्हणजे असंडिता-समग्रा 
( प्णक्‍्सीभि'भा७6: ७१1010 ) आहे. कर व्या 
'1) अ. दोघेही सर्वावरक शक्‍तियुक्त आहे. 
. आ. सर्वावरक- सवेव्यापी (आप) तत्त्वं हे पर्यायाने अंधाररात्र. निर्माण 
करणारे होते. अंधारः आपतत्त्व मृत्यूचे सांकेतिक रूपही होय.. जल हे जीवन 
चं मरण या उभय स्वरूपाचे आहे. ' अमृतं चेव मृत्यु: च ' शक्तीच सर्वावरक- 
शकती होय. | 
-. _ प) चंद्र हा (राहु स्वरूपात) सपंरूप आहे. सूर्याला ग्रासतो. वृत्र हा अहि 
स्वरूप असुन सुर्याला वेष्टण घालतो. वैदिक ग्रंथातच वुत्र हा चंद्र असल्याचे सूचित 
आहे! (हश. ब्र. १-६.४-१८ ). | 
वरुण हा प्रच्छन्न चंद्र असल्याचे विवरण वर आले आहे. 
:_* बरील विवरणावरून असे वाढू लागते कौ उ्छग्बेदांतील व्हत : सत्याच्या मूळ 
श्ारणेतील स्थित्यंतराला त्याकाळी चांद्रसंप्रदायाचा ( म्हणजे या वेदांतील वरुण, 
चुत्र, अदिति या दैवतप्रतिभापुजकांचा ) प्रभाव वाहू लागला हेच प्रमुख कारण 
असावे. . शिरा | | | 

पुराणकथातील आदि नारायणकन्या. अप्सरा, उर्वशी ज्याची माता, व 
आपोदेवींचा पती वरुण ज्याचा पिता, असा हा वसिष्ठच, मूळ "तः सत्याचे "पाणी' 
या स्वरूपात परिवर्तन होण्यास कारण असावा असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. 


| अनुक्रमणिका | 


४६ क. नवभारत 
बसिष्ठाचे अभ्रिसरूप, आक 

____ डॉः उषाताई करंबेळकर यांनी, वसिष्ठाचे अग्निस्वरूप सूचित केले आहे 
( नवभारत जून, ७२ ). पण हां अग्नी, सौर संप्रदायातील जातवेद अग्नी नव्हे; 
हा. चांद्र अग्नी : उपनिषदातील * गौतमाग्नी ! होय. पुरुषो वाघ * गोतमाग्नि: 
* योषा बाव गोतमागिनः ' असे उल्लेख आढळतात. उवंश्ी : आपस्वरूपी प्रतिमा 
आहे. यां आपातील नप्तू > अग्नी, वैयुतांग्नी म्हटले तरी हा वसिष्ठ ' जातवेद * 
अग्नीहून सववथा वेगळ्या पातळोवरचा अग्नी ठरतो! . . | 


या वेदातच हुव्यवाहन अग्नी पळून जातो; पाण्यात दडून राहतो ! (१०.५१ 
हा पाण्यातील- * उल्बांतील *-अग्नी : नचिकेत स्वरूपी-बाहेर न दिसणारा अबोधी 
स्वरूपी-आहे. गर्भाशयातील यां अग्नीचा * सरीसृप? (: सर्प ) असाही निदेश या 
वेदातच. आढळेल, ( १०.१६२.३) 


बधूवरांची .“ सत्त? पदी झाल्याविना त्या | लरनाची परिपुति झालो असे 
मानले जात नाही. आणि या ' सप्त! पदीत अरंधतीसहित वस्लिष्ठ ( नक्षत्र 
वशंनाचा विधी मोठा. मामिक अर्थाचा दिसतो. वसिष्ठ हा * सप्त! आदम 
एक अग्रगण्य मुनी होय. हा वसिष्ठ- हे ' सप्त षी, अदितोचे सांगाती आहेत 
( अथवंबेदात ), उपनिषदात ( बृ.३) ही अदिति वाक्‌ : अष्टमी (: दुर्गा ) 
रूपात, या “ सप्तांची ' सोबत करते; उराणांतरी ' अरंधती ! हो नवी संज्ञा डोके 
वर काढते ! | | | 

भारतात सप्तकषी मंडळाला भ्हक्ष (आस्वलळ) ही पुरातन संज्ञा आहे. 
पाढचात्यात ग]: 07९७ 6६1 म्हणतात. जाणि. ह सापाप्रमाणेच 
क ता हा माणेच 


सारांश 


वसिष्ठ-विश्‍वामित्र या सांकेतिक प्रतिभांत दडलेला आशय अजमावण्यास 
त्या. पिब्येकरथांच्या शप परिसरात महेश (:160000001. ) मिळवणे जास्त 
बरे. रात्रीचा पती वरुणाचा पुन वसिष्ठ हा, रात्री उपासनेची परंपराच पुढे 
चालविणारा झाला असल्यास नवल नांही. * सवितु? देवताचा संत्रद्ष्टा म्हणन 
मानला जाणारा विइवामित्र हा प्रकाशपुजकांचा संप्रदायप्रवतंक असण्याची इक्‍यताच . 
जास्त आहे. यातूचा : गारुडीविश्येचा संबंध 

उपनिषदांतील सर्प-देवजनविद्येचा उल्लेख आहे. या अभिचारादि तंत्रमंत्राचा 
रात्री (: सर्प ) उपासनेश्षी विद्वोषसंबंध दिसतो. ी 


क्रग्वेदांतीळ उर्वशी-पुत्र हा वसिष्ठ कोण ? | ५७. 


भानव जीवतसंस्कृतीच्या विकासाला * रात्र किवा * दिवस ' हेच ' एकं 
एव अहितीयम्‌ ' असे मानणे पोषक न ठरता मारक मात्र होईल. ही * एकः सत्‌? 
स्वरुपाची कोणतीही भद्धा अनर्थाला आमंत्रण देणारी ठरलोच पाहिजे. ' एकं एव 
अहितीयम्‌ ह्या भूमिकेवर त्या विशिष्ट * एका ' शिवाय, या जीवनांत बाको सारे. 
निरर्थक ठरणार ! 

: दिवस व रात्र! ही दोनही नावे आपल्यापुरती स्वतंत्र, परिपुर्ण नाहोत.. 
था दोहोना त्यांच्या मर्यादेपलीकडे न जाऊ देता त्यांचे नियमन करणारे विव- 
नियमरूपी. क्रतस्वरूपी सत्य हेच सव भेष्ठ होय, | 

- | २. *  *- 


€3€3€3€5€5€5€53€9-€9€9€ €9€59€9€53:€5€9€9€ 


१९४७-१९५४ पर्यंत झाळेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम 
क्रमांकाचे साहित्य अकादमी' ( नवी दिल्ली ) चे 
: रु. पाच. हजार' पारितोषिक प्राप्त झाळेले 


क्षेदिक संस्कृतीचा विकास 
( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती) 

पृ. ६००] . . .[ किंमत अत्यंत स्वल्प 
ठेखक- तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 

. वैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय 


संस्कृती होय. भारतीय संस्कृतीच्या जन्मापासून आतापयंत. 
आलेल्या स्वरूपाचे बणेन या पुस्तकात प्राधान्याने केले आहे 


३० रुपये. 
 बरकाशफ: प्राज्ञपाठझाळामंडळ वाई (जि० सातारा) 
€9९369€9€389€9€9€9€>€3€9€3-€3€3€3€3€9€& 


ग मितवा तर लॅकरजल् 
102000 नरा 


्ि€े 


| अनुक्रमणिका | 


आ. ना. रा. दुंडगेकर . 
_ नटसम्राट- एक शोकनाट्य 


फार पुरातन काळापासून अभिजात नाटयप्रतिभा असूनही भारतीय वाडमयोत 
'शोकनाट्य रुजले नाही ही त्याची शोकांतिका होय. पाडचिमात्य वि्वात मात्र 
झोकनाट्याचे भरघोस पौक आले असून अगदी ग्रीक कालापासून तो आजतागायत 
अनेक उच्च प्रतीच्या कलाकृतीची निमिती करून पाढिचमात्यानी जगाचे वाडमय 
'समृद्ध केले आहे. | 

मराठीत झोकनाट्याची सुरवांत ही एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात 
झाली. खाडिलकरांचे * सवाई माधवराव यांचा मृत्यू (१८९३ )' हे..नाटक' अज्ञा 
भ्रकारची पहिली मराठीतील कलाकृती. ज्ोकनाट्य म्हणून जरी हे. नाटक वरच्या 
दर्जाचे नसले तरी'मरांठीतील पहिले शोकनाट्य म्हणून ते महत्त्वपुर्ण आहे. पुढे 
मराठी ्ोकनाट्याला, प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. तीं प्रामुख्याने गडकरी व 
शिरवाडकर या दोन प्रतिभासंपन्न बादशहानी. दुसरा पेइवा, कोतेय, बीज. म्हणाली 
घरतोला, नटसम्राट, शिरवाडकरांच्या या कळाकृतींनी मराठी झोकनाट्यांचे दालन 
'विस्तृत फेळे आणि 'मरांठी नाट्याला एक प्रकारची संजीवनी-दिली. 

नटसग्याट ही शिरवाडकरांची अगदी अलिकडील कलाकृती. खूपच गाजलेली 
'ना. सी. फडके, व. वी. कुलकर्णी सारख्या टीकाकारांनी डोक्यावर घेतलेलो. शोक- 
नाट्याची बहुतेक वेत्रिष्ट्ये तिच्यात आढळतात. झोकनाट्यात कलावंत संघर्ष उभा 
करतो. सत्‌ विरुद्ध असत्‌, मंगल विरुद्ध अमंगल यांच्यातील, आणि केव्हा केव्हा 
सत्‌ विरुद्ध सत्‌ यातीलही-सफोक्लीजच्या अँन्टीगनी प्रभाणे. हा. संघष यथार्थपणे 
चित्रित करण्यासाठी नाटककाराने नायकांभोवती कथानंक गुंफलेे असते, नायकावर 
लक्ष केंद्रित केलेलें असते. प्रेक्षकांचेही प्रमुस आकषण नायकं हेच असते. त्याच्यावर 
ओढवलेल्या विशिष्ट परिस्थितीत, -संकटात तो कसा वागतो, त्याच्याशी क्सा 
शुंजतो, त्यातून यशस्वीरीत्या बाहेर पडतो की नाही ते पाहण्यासाठी, प्रेक्षक उत्सुक 
असतो. नटसम्याटमध्ये ' अप्पा हे प्रेक्षकांचे प्रमुख आकषण आहे. किंग लिञर 
प्रभाणे आपल्या लाडक्या कोकरांना मिळकत वाटून देण्यास तो आतुर आहे. 


| अनुक्रमणिका | 


नटसम्राट- एक शोकनाट्य | ५९ 


जीवनातील सवं सुखे त्याने उपभोगिली आहेत, ,सुखी आणि यशस्वी जोवन तो 
आत्तापर्यंत जगला आहे, प्रेक्षकानी नटसस्राट' हा बहुमोल किताब त्याला दिला आहे 
आंता त्याची अंतिम इच्छा आहे ती मुलगा-मुलगी सुखी 'व्हावीत; त्यांचं कल्याण 
हेच त्याचं कल्याण. म्हणून आपली सवं मिळकत त्याना विभागून देऊन आपल्या 


'शिरावरील भार कमी करण्यासाठी हा नटसम्राट उत्सुक आहे. कायम अप्पांच्या 
हाब्दात राहणारी, त्यांची सेवा हेच स्वतःचे सर्वस्व मानणारी धर्मपत्नी पावंती 


भात्र म्हणते, “ पुढ्यातलं वांढलेलं ताट इुसर्‍्याला द्याव पण बसायचा पाट 
कधी वुसर्‍्याला देऊ नये ” या उद्‌गारात फार मोठी सूचकता वडलेली असून 
भविष्यकाळातील शोकांतिकेची बोजे इथेच रोवळी गेली आहेत * 0000178 
87०७४ ८०४ ॥७7-31800१ ७0७. ? या वचनांचा प्रत्यय आपल्याला 


इथे येतो | 
2!: मिळकत मलोा-मलीच्या हांती येताच मात्र परिस्यितीची उलठी चक्के फिरू 
लागतात. एकेकाळचा नटसम्राट ज्याने गुलालाप्रमाणे पेसा उघळला तो कवडीहीन 
होताच त्याच्या काही क्षुल्लक दोषांमुळे दोन्ही घरातूनही त्याची उचलबांगडी होते 
-एव्हढेच तव्हे तर चोरीचा आळ स्वतःच्या मुलोकडूंन त्याच्यावर घेतला जातो 
त्याने दुसरे कोणतेही संकट सहज पचवले असते. पण हा आळ त्याच्या सहनशकक्‍्तीच्या 
यपलोकडचा आहे “ लक्षावधीची मालमत्ता गुलाल-बुक्क्याप्रमाणे ज्याने उधळून 
दिली तो हा गणपतराव बेलवलकर चोर ठरला. आपल्या पोराच्या घरामध्ये ! 
'परमेदवरा, मी इतर सारं काही सहन केलं असतं पण हे” हॅम्लेटप्रमाणे * 1! 

७807 ॥०४ ४0 0९ हा प्रश्‍न त्याला भेडसावत आहे. हे कबडोमोल जिणे 
फेकन द्यांचे असे त्याला वादू लागले आहे. 


“: जगावं बेशरम लाचार आनंदान 

कौ. फेकून द्यावं हे देहाचं लक्‍्तर | 

त्यात गुंडाळलेल्या जाणिवेच्या यातनेसह. 

मत्यच्या काळ्याञञार डोहामध्ये? 

आणि करावा सर्वांचा शेवट ” 

परिस्थितीने समोर ठेवलेले आव्हान बेडरपणे . पेलण्याची फुबत झोक- 

नाट्यातील प्रत्येक नायकाजबळ असते. परिस्थितीपुढे नमते. घेण्यांची; तिला 
हारण जाण्याची भाषा त्याच्या तोंडी मुळीच नसते. याचं कारण म्हणजे जोवन- 
मल्यावरील त्याची निष्ठा अढळ असते. या. जीवनमूल्यांना तो प्रांणापलीकडे 


जपत असतो. “ "० 8 १७०6७७७0१, ७१, ॥९ उ'पक्यापड शाळा 


| अनुक्रमणिका | 


६० नवभारत 


8110111110 1 118 181]. 110 छा88ग 885 01 8 8131001011 18 
छाया 888 0 ]याऱडा०8] ]0प़ळ'. यांड 0७1 ७817110688 18 
ठ्टा'०91186885 0 8017011!” परिस्थितीशी, नियतीशी टवकर घेण्याच्या या 
वृत्तीमुळेच नायकाविषयी आपल्या मनात भोती, करुणा, कोतक यासारख्या 
भावना निर्माण होतात नटसन्राट बेलवलकरांची जोवनमल्यावरील निष्ठा 
अढळ आहे. त्याला तडजोडीची भाषा मंज्र नाहो. म्हणून तर गणपतराव 
जोक्यांच्या विषयी अपक्नब्द उच्चारताच तो उफाळून उठतो, त्याचे भान हरपलेले 
आहे, “ हे घर माझं नाही मला माहित आहे. तरीहो मौ सांगतो चालते व्हा! 
माझ्या आकाक्षाच्या प्रत्येक तुकड्यावर गणपतरावांच्या नावाचा ज्षिकका आहे. ” 

परंतु नायकाची खरी उंची वाढलो आहे ती तिसऱ्या अंकातील झेवटच्या 
प्रवेक्षात. नाटककार इथे शोकनाट्यातील धीरोदातत नायक साकार करण्यात 
यद्स्वी ठरला आहे. शिरवाडकरांच्या नवोन्मेष्ालिनी प्रतिभेचा थयथयाट 
इथे झाला आहे; तिचा झंकार काही औरच आहे. झोकनाट्यातील नायक 
कधीच कुणापुढे क्षमेची याचना करीत नसतो. त्याचा .तो धम नसतो. तो 
असतो धृव तार्‍्याप्रमाणे अढळ. ती जात असते इडिपस, अॅन्टिगनी, हॅम्लेट, 
लोअर, कर्ण, सुधारक आणि “1])81ल' ]ता0प5 00 छळ पृणाक्रा, 
(088881 18 11016 तेढ्चा्टुल'0प5 18. 16; जरा छा फ़ एड 
एट ते ग्रा गाढ तछऊ त जा लोतढा' हात गाळा (0917111016. 
सैणीत (४8४७8६ 81181] छु० ]०॥॥ ”* म्हणणार्‍या सीझरची; वारा बडोजं 
तिकडे पाठ फिरवणाऱ्या नामर्दाची नव्हे. प्रेक्षकांच्या मनावर नायकाचा चिरंतन 
ठसा उमटतो तो यामुळे. अप्पाच्या व्यक्तिमत्त्वाने या ;वेज्ञात ते साध्य केले 
आहे. त्याच्य़ा मनोधेर्याची, खंबीरपणाची धार वाढतच जाते. आकाज्ञावर 
चितारल्या आहेत लक्षावधी ठिणग्या. प्रत्येक जळते आहे, चमकते आहे, पण 
आपल्या जागेवर स्थिर राहते फक्त एकच धृवाची चांदणी. अगणित माणसांच्या 
या डुनियेत देखील असा एकच माणूस मला माहित आहे की जो आपल्या जागेवर 
ठामपणाने उभा राहतो. आणि तो मी आहे” नटससााटने शोकांतिकेचा उच्च 
बिद्रू इथे गाठला आहे. नायकही विशिष्ट उंचीवर जाऊन पोहोचला आहे. नाटका- 


09४९, 27 
2 शाळा 81191000810810 : णार (111806 फण. 
एर. 1,, 3. 8 म्वाह 1964, ( यपा (९६३६1 ), १९९- 980. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऱनटसम्राट- एक शोकनाटचय ६९ 


'तील उत्कृष्ट प्रवेश म्हणूनही या प्रवेशाकडे आपल्याला बोट दाखवावे लागेल. या 
प्रवेशातील राजाचे पात्र तर विलक्षण जिवंत वाटते. आपल्या मनाची पकड 
घेण्याचे व मनात खळबळ निर्माण करण्याचे सामर्थ्यं त्या पात्रात आहे. स्वतःच्या 
आईवडिलांनी बाहेर काढलेल्या या माणसाच्या माणुसकोचा झरा कायम जिवंत 
आहे; तो वाहतो आहे जिकडे त्याची जरूरी आहे तिकडे. 

शोकनाट्यातील नायक हा परिस्थितीशी टक्कर घेत असतो आणि यात 
त्याचा पराभव होत असतो परंतु या पतनातच त्याची उंची वाढलेलो असते 
त्याच्या मरणातच अमरपण असते. शोकनाट्य असा विरोधाभास निर्माण करीत 
असते. नायकाचा जरी भोतिक पराभव, नाह होत असला तरी त्याचे आत्मिक 
'बळ वाढलेले असते. ( 11801191] 1088 ण 801018] ४9111 ). जगाकडे 
बघण्याचा त्याचा दष्टिकोन जास्त निकोप व जास्त व्यापक बनत जातो. त्याची 
सहनशीलता, त्याचे सामरथ्ये अधिकच वाढलेले असते. दोन्होहो मुलीनी घरातून 
बाहेर काढल्यावर संकटाच्या ढगानी सर्वे आकाश आच्छादून गेले असताही वयोवृद्ध 
लोअर अुद्गारतो- 

“ छता 7] 1] ७८०७] 
ष०, 1! 1] 0 ७०]. 

1 18ए७ 0]] 56 07 ७०७०७५; 0१ 0115 1681 81191] 
फ७॥]८ उग (0 छे शाफातारते 100580 11805 0 &!'8 1!] 
७०९0 ”९ 
-अप्यांचे व्यक्तिमत्त्व असेच विकसित व मन कणखर पण विश्लाल होत गेले आहे. 
सूडाची भावना नाही; राग-लोभाची किल्मिष त्यांच्या मनांत आता शिल्लकच 
नाहोत. 

ऑरिस्टॉटलच्या मते शोकनाट्यातील धोरोदात्त नायकाचे पतन हे हंमा- 
रह्निआमुळे होते. तो म्हणतो 10118 (१७०६) अिघचष्टांढ 180 3 ठल ७110 
191158 "णा छा &घ्लॉले ल घिणाठ 100 शिणठापष्टा हाट ठा 
तनछणा(ए, 0. ७9. &0्पा8 शाचा) 131113119. हेमारजिआ था 
शाब्दाद्वारे अरिस्टॉटलला नेमके काय सूचित करावयाचे होते या बाबत टोका- 
कारात एकवाक्यता नाहो, हेमारशिआ म्हणजे बोद्धिक चूक, नेतिक प्रमाद, 
चकीचा अंदाज असे वेगवेगळे त्याचे भाषांतर केले गेले आहे. या बाबतीत 


3. 111६1] 8118]२63130910 (110 6011118618 ७४०]९७ १. 1, 
3. 8. ह्वा! 1964 (ताठ 10६7) 10१४७ 1091 


| अनुक्रमणिका | द न्क 
"क मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६२ नवभारत 


गिल्बटं मरोचे मत ग्राह्य वाटते. “ 118018 6]8६11]7 1168118 शात्ा; 
॥1७ (४४७1०8) 0 13 8 छळ ए फणा ६01001110७ 
फलाट ग ॥8 ॥]र७ 07 लोळ! ?$ परंतु आधुनिक शोकनाट्यातून 
हंमॉरशिआची कल्पना काढून टाकण्यात आली असुन नायक हा परिस्थितीचा व 
सामाजिक दडपणाचा बळी ठरतो अज्ञा नाटकातून हॅमारशिआ जोधावयाचा 
झाल्यास तो परिस्थितीत शोधावा लागेल, नटसम्राटला हृंमॉरशियाचे तत्त्व लग्‌ 
करावयाचे झाल्यास वयोमानासुळे जडलेल्या काही सवयी- घरभर कागदाचे तुकडे 
फेकणे, मोठमोठ्याने बोलणे, एकेकाळचा नटसस्राट- व प्रख्यात इंजिनिअरचा 
सासरा असूनही इतरांच्याकडे उसनवार पैसे मागणे, रस्त्यावरील भजी आणून 
खाणे- नायकाच्या पतनास कारणीसूत आहेत. अर्थात या सवयी नायकाच्या 
एकंदर व्यक्‍्तिमत्त्वास सुसंगत वाटत नाहोत आणि अन्ना धा दोषामुळे नायकाचा . 
अंत झ्ञोकात्म व्हावा हे तितकेसे संयुवितक वाटत नाहो. ओढून ताणून हे सर्व 
एकत्र आणले असुन त्याना सहज ल्वाभाविकता नाहो असे वाटते. शोकनाल्या- 
तील सर्व प्रवाह अपरिहायंपणे शोकात्म अंताकडे वाहावयास हवेत. नाटककाराला 
ते साधले नाहो. 


शिरवाडकरांनी नायकाच्या तोंडी ठिकठिकाणी स्वगत टाकली आहेत. 
त्यातील कांहो खूपच मोठी असून त्यानी नाट्याची उंचो वाढविली आहे, तर 
काहीमुळे कृत्रिमता निर्माण झाली असून ती नाटकाच्या उत्कर्षाबदला 
मारक ठरलो आहेत. सुरवातीच्या स्वगताने योग्य अशी पाइबंभूमी निर्माण 
केली आहे; परंतु हंमलेटच्या धरतीवर सुरू होणारें * ४0 6९ 
(0 10 ' हे स्वगत कृत्रिम वाटते. ना. सौ. फडक्यांच्या मते सा 
हम्लेटमधील स्वगतापेक्षा अधिक सरस आहे. ते म्हणतात: 
मोठा खरा, पण सत्य-अधिक मोठे. ते सत्य असे की या स्वगतापेक्षा 
स्वगत लिहिणारा श्रिरवाडकर नावाचा मोठा नाटककार आम 
ना. सौ. फडक्यांचे हे विधान फारच अतिशयोवतीवृण आहे. हेंमलेट हा 
अभ्यासक होता. स्त्रीजातीवरील विदववास उडावा अज्ञा घटना डेन्मा 
होत्या; त्याला जीवन कवडीमोल वाटू लागले होते त्यामुळे *0 


01 1101. 
त्र हे स्वगत 
“ शेक्सपीअर 
अधिक सरस 
च्यात आहे.* 
तत्वज्ञानाचा 
कॅमध्ये घडत 
७ ल 110 


4 688605 ( 1180016 988 6 
गाछ्टाछणा 3 फळ 190 ) 19४७० ” 
५ फडके ना. सी. : मराठा, रविवारची पुरवणी, (जुले) 


घे, ठ्य 0०७(॥७ ४ 


पान- ४ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


नटसस्राट- एक शोकनाटय ६३ 


४० 10 हे स्वगत हॅमलेटच्या तोंडी शोभून दिसते. त्या प्रवेशात ते फारच 
चपकलतेने बसले असून शोकनाट्याला अवश्य असे वातावरण निर्माण झाले आहे. 
प्रेक्षकाला वाचकाला खिळून ठेवण्याचे, त्याला अंतमुंख बनविण्याचे सामर्थ्य 
त्यात आहे. या उलट अप्पाचे स्वगत कुत्रिम नि वरपांगी वाटते. नाटककारानी 
लिहिलेली संभाषणे पाठ करून म्हणणारा नट जरी नटससा्ट असला- एवढे 
चितनझ्लील तत्वज्ञान, तेही आणि सुक्‍त छंदात बोलतो हेच मुळी विसंगत आहे. 
त्यामुळे शोकनाट्यास जी भव्यता, यावयास हवी ती येण्याऐवजी कृत्रिमता 
आलो आहे. फडके म्हणतात त्याप्रमाणे मुवत छंदातले काव्य म्हणून ते अधिक 
अर्थगर्भ आणि अधिक परिणामकारक असू शकेलष्ठी परंतु नटतम्राव्मध्ये ते 
उचित वाटत नाही हे खचित. 

शोकनाटय हे नेहपी माणसाला विंतनशोल बलवीत असते. जोवताच्या दुःखद 
पण अपरिहार्य अश्या अंगावर ते प्रकाशन टाकोत असल्यामुळे मनाचा वेध घेणारी 
भाषा त्यात असावी लागते. ती काव्यात्स असेल तर त्याला अधिक भरीवपणा व दजन 
प्राप्त होते. नटसस्राटमधीळ शिरवाडकरांची भाषा नाटकाला पोषक आडे तो 
काव्यात्म असल्यामुळे नाटकाच्या सोष्ठवात भर पडली आहे. अनेक सुभाषित वजा 
वाक्ये मनाचा ठाव घेणारी आहेत. * ज्यांना नमस्कार करावयास जागर नाहो तो 
माणसं अभागी,' * पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत नाहो, रुपयाच्या नाण्याभोवती फिरते,' 
लग्नाच्या जुगारखान्यात अश्शी बाई लाभणं भाग्य,' * तार माणसाच्या घरापर्यंत जाते 
पण माणसाच्या मनापर्यंत जात नाहो ' अज्ञा हृदयस्पर्शी बाक्यामुळे शोकनाट्याला 
अनकूल असे वातावरण निर्माण झाले आहे. नाटकात जे अनेक करुण प्रसंग 
आहेत त्या प्रसंगाना योग्य अश्ी भाषाशेलो लाभल्यामुळे प्रेक्षक गुंग होऊन 
जातो. हो किमया विशेषतः नाटकातला शेवटचा प्रवेश चित्रित करताना व 
दुसऱ्या अंकातील अखेरच्या प्रवेशात नायक नायिकेचे निरनिराळे भावतरंग 
रंगविताना नाटककाराला चांगलीच साधली आहे. परंतु शेवटच्या स्वगतातील 
झाषा मात्र कृत्रिम वाटते. एका नटाला न पेलणारे तत्त्वज्ञान व॒ भाषा तेहो 
आणखी मुक्‍त छंदात टाकल्यामुळे नाट्यातील जिवंतपणास बाध आला आहे. 

कोणतेही शोकनाट्य वाचल्यावर किंवा पाहिल्यावर त्याचा आपल्या मनावर 
साकल्याने होणारा परिणाम ( (0181 ७1७०४ ) किती तौत्र आहे, किती हृदयस्पर्ी 
आहे यावर त्या नाटकाचे श्रेष्ठत्व ब त्याचा दर्जा अवलंबून असतो. नटसम्राट 
वाचल्यावर आपण शोकाकुल होतो पण जितक्या तौत्न स्वरूपात हा शोकात्म परिणाम 
व्हावयास हवा तितका तो झालेला नाहो. शोकनाट्याची जी विशिष्ट उंची असते तो 
गाठण्यास नटसम्राट असमर्थ ठरले असून शिरवाडकर काहीतरी हरवून बसले आहेत 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


द्ध नवभारत 


-असे वाटते. '* मराठी रंगभूमीवरील एका नरश्रेष्ठासाठी ' किंग लियर'चे रूपांतर 
करावे अज्नी योजना माझ्याकडे आलो होती त्याबाबत विचार करताना सम्माट 
ऐवजी एक वयोवृद्ध नटसम्राट माझ्या मनात उभा राहिला आणि त्यानेच 
कल्पनेचा कबजा घेतला ” असे शिरवाडकरानी नाटकाच्या सुरवातीला प्रति- 
पादन केले आहे. म्हणजेच कळत अगर न कळत * किंग लिअरची मोठी छाप 
नटसम्याटवर आहे आणि हॅमलेटचीही थोड्याफार प्रमाणात- विश्षेषतः स्वगतावर- 
नाटककाराच्या मनातील वयोवृद्ध नटसम्गाट व या दोन नाटकाची छाप यांच्या 
परिणामातून हे शोकनाट्य साकार झाले आहे. परंतु हे तिन्ही सांधे व्यवस्थित 
जळले गेले नसल्यामुळे एकजिनज्लीपणा निर्माण झाला नाही व कोठेतरी त्रुटो 
राहून गेली आहे असे पुनः पुनः भासते. झोकनाट्य ज्या विज्षिष्ट उंचीवर 
रसिकास आणून सोडते ती उंची नटसस्गाटने गाठली नाही. एक भव्य व उदात्त 
कलाकृती साकार करावयाचे नाटककाराचे स्वप्न असावे परंतु ते स्वप्न सत्य- 
सृष्टीत उतरले नाही, शोकनाट्याचा उच्च दर्जा त्याने प्राप्त केला नाहो असे 
नटसस्माट वाचून वाटते. 


च 

टक टर 2 ) ८? 5 द्व ७ 92 रॅ व रट 32 2 छि 
त्व ज्ञ -भझण्डळ- 

् ता ळ-ग्रथमाला श्र 
रै धर्मकोदा क 

ऱ््े $ प्र 

रः संस्कारकाण्ड जु 

श्‌ भाग १ ला टो 
रह ९ र 


है£॑ सुपररॉयल साइज, पृष्ठसंख्या ९००, किंमत ४५ रु. 
ई संस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आहे, या भागात > 
तट संस्कारांसंबंधी सामान्य विचार, गोत्र, प्रवर व सापिण्ड्य यासंवंधी ? 
ऱ्ह विस्तत शास्त्राथ वबिवाहकाल विवाहाचे प्रकार इत्यादि विषय आलिले भृ 

त. धर्मशास्त्राचे आधुनिक १दतीरने संशोधन करणाऱ्या संशोधकांस 3 
के घर प्राचीन पण्डित-य़ाज्ञिक यांसही हा भाग अत्यंत उपयुक्‍त असल्यामळे » 
संग्राह्य आहे 2 


शै 9 *_ त. क्र , म्ह 

प्रिळण्याच ॥ठकाण- प्राज्ञ अठशाळामंडळ, वाहे व 
रः वि शू > 3 
त कय .. [ जि> सातारा । ४ 
(क अक क 7 क सड ६०० या ुकण्य््य 


अनुक्रमणिका 
वि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. फ. मुं. शिदे 
बालकवींच्या समकालिनांची निसर्ग-कविता : 
संक्षिप्त टाचण 


निसगॅ-कविता असे वर्गीकरण डोळ्यासमोर ठेवताना खरोखर आपल्याला 
काय म्हणावयाचे असते ? निसर्गावरील कविता, का निसगंविषयक जाणिवा, 
का प्रत्यक्ष निस्गंसात्रिध्यात शब्दांकित केलेला अनुभव, का निसर्गघटकांचे 
केलेले तपशीलवार वर्णन का यापेक्षा काहो निराळे? स्थूलमानाने आपण 
वरील प्रत्येक प्रश्‍नाचा काही ना काहो भाग स्वीकारत आलेले आहोत पण 
निसर्ग-कविता म्हणजे केवळ तेच असे मात्र नाहो. 


निसगंकवितांमधील जाणिवांचे स्वरूप लक्षात घेताना प्रामुख्याने व्यक्तिमत्त्वाचा 
आणि व्यकक्‍तिमनाचा शोध असतो. बालकवींच्या समकालिलांच्या निसर्गकवितेच्या 
निमित्ताने ज्या कवींच्या कवितांचा विचार अभिप्रेत आहे, त्या सर्वांच्या जाणिवा 
मुख्यत्वे करून लक्षात घेतल्या पाहिजेत आणि त्या जाणिवा आणि त्यांचे स्वरूप 
लक्षात घेत असतानाच काही सूज्ञांचे आपोआपच नाते स्पष्ट होऊ लागेल. 

वस्तुतः एका विशिष्ट कालखंडातील निसर्गकवितेचा विचार असे 
म्हणण्याऐवजी बालकवोंच्या समकालिनांची निसर्गंकविता असे दिग्दशज्ित 
करण्यामागे हेतू असल्याचे स्पष्ट आहे. विचारार्थो कवींच्यापेक्षा बालकवींनी 
निसर्गकवितेला नवे रूप दिले, संवेद्य पातळी दिली असे प्रतिपादन स्वीका- 
रूनहो मर्यादांचे भान ठेवावे लागते. विशिष्ट कविता आणि त्यांची केवळ 
संघटना या दोन बाबोंमधून आलेले निष्कषं सबंध व्यक्तिमत्वाला लावन 
प्रतिपादन सिद्ध करणे यामुळे मर्यादा पडताना दिसतात. बालकवोंच्या या 
संदर्भात जाणिवा तपासू लागलो म्हणजे त्यांचे केशवसुतांच्या जाणिवांशञी असलेले 
समांतरत्वाचे नाते लक्षात येते. किंबहुना विचाराथो सर्वच कवींःया जाणिवा 
अनेक वेळा समांतर जातात; केव्हा केव्हा त्या एकच आहेत असाहो सभ्रम 
होतो. बर्‍याच साम्यखुणा विखुरलेल्या आहेत: 

न. भा. ५ 


| अनुक्रमणिका | न् 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 


संगणकीकृत 


” ४ 
2.” र.” ». 
45 9 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६६ नवभारत 


केशवसुततांचा स्वभूंसंगम बालकवींमध्येही आहे: 
“ स्वभूची संगमता ती 
मग येईल उतरुन चित्तीं ' 
“ जणू वाटते स्वर्गच त्यासह खाली येणार ” 

_इत्यादी संदर्भ लक्षात घेण्यासारखे आहेत. 

 भस्रराचे गान? आणि ' निझेरास ' यासध्येहो असेच नाते आहे. 
प्रभावाचे आणि संस्काराचे. 

“ झी गणपात्रा जुळणारा ...... ' आणि 

“ तूच खरा कविराज गुणी 


अक्षय तव गायन वाहे” यासधील प्रभाव आणि संस्कार लक्षणीय आहे. 

कबहुना तिकडे * 'त्रमर 7 मल्यामुळे इकडे ' निर ' येतो को काय असे वारते. 
आणि हीच परंपरा पुढेही टिकून असल्याचे दिसून येते. असा एक तुलनात्मक 
संबंध केशवसुत आणि पुढील कवी ( संदर्भित अर्थात ) यांमध्ये प्रस्थापित करता 
येऊ शकतो. 

प्रभाव आणि संस्कार यांचे संदर्भ * प्रतिपादना "च्या मर्यादा दाखविण्यासाठी 
दिले आहेत. जाणिवांच्या संदर्भात ते आवश्‍यक वाव्ले, भोहो विशिष्ट कविताच 
डोळ्यापुढे ठेवल्या आहेत. पण म्हणून सबंध व्यवितिमत्त्वाला त्यातील निष्कषं लाग 
करण्याचे कारण नाही. 

बालकवींनी घडविलेलो स्वतःची अज्ली खास निसर्गकविता आहे. पुढे 
तिच्यातळा निसर्ग गळून पडतो आणि उरते- कविता. माणसा-माणसांमधोल 
नात्यांचे उत्कट नाट्य अत्यक्ष करणारो; व्यवितसंबंध साक्षात करणारी. अनेकवेळा 
ते नाटय स्त्रौमनाचे असते; बालमनाचे असते; ततेच ते प्रोढमनावेहो असते. 
बालकवी जीवन विन्मुख होते या भूमिकेला मग अर्थ उरत नाही. जोवनव्यवहार, 
नाती, जगण्याचे संदर्भ त्यांनी निसर्गातून अवलोकिले, भोबताली जगणाऱ्यांना 
रडकी पामरे आणि परिस्थितीला स्वार्थाचा बाजार हो विशेषणे कठावणारा कवी 
जगतानाची खोल जाणीव ठेवून होताच, बालकवी स्वार्थात रमू ज्ञकले नाहीत. 
आपले पंख तुटून पडले आहेत या भावनेतून बेणारे अपुणतेचे दु:ख निसर्गातून 
आनंद घेण्यासाठी उद्य्वत करून गेले असावे. दुःखाने सोकलून जाणारांना निसर्ग 
आधार बनून राहिलेला आहे. निसर्गामध्ये रमभाण होण्यामागे हौही एक समान 
भूमिका सर्वच कवींच्या निसर्गकवितेतून आढळते. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


बालकवींच्या समकालिनांची निसगै-कविता : संक्षिप्त टाचण ३७ 


मांगल्य किंवा तत्संबंधी सुचन यांची अनेक वेळा आवृत्ती होताना दिसते. सदच 
मंगलमय वाटणे; विज्लेषतः * अरूण ? मधील एकूण वातावरण मांगल्याची सूचना 
देऊ लागते, तेव्हा एक धर्म-परंपरा आणि त्यामुळे संस्कारित झालेले मन, मनाची 
घडण त्यामागे उभी असल्याचे जाणवते. हो परंपरा सातत्याने टिकलेंली आहे असे 
पुढेही दिसुन येते. ' श्रीरामाचे पुष्पक ' ' पुरी द्वारका लखलखताहे या प्रतिसांमागे 
एक विशिष्ट संस्कारित मन आहे. 

बालकवींच्या निसर्गकवितांचा विचार येथे प्रयोजित नाही. संद्भितांचा 
उल्लेख संपवून त्यांच्या समकालीनांच्य।| (समकालीन हाहो शब्द स्थूलमानाने किवा 
संदर्भापुरता वापरला आहे) निसर्गकवितांतील जाणिवांचा शोध घेणे संबंधित आहे. 

१. निसगे आणि भाणूस या दोन घटकांमध्ये सर्व कवींनी तुलनात्मक 
आणि त्यातून आलेला विरोधात्मक दृष्टिकोन ठेवलेला आहे. नित्याचे जगणे 
आणि निसर्गातून येणारा प्रत्यय यांचा विरोध, दृष्टिकोन दृढ होत जाण्यासाे 
असावा. * तिमिरी आम्हो नित्य रखडणे! ' परि मम भाळी ढग अश्रूंचा- हाय ! 
उवरलाहे ! ? किवा * पिज्ञाच माझे भटकत आहे-ज्ञांति नसेचि तया? या सर्व 
अवस्थांतूत उमव्यारी प्रतिक्रिया, निश्चित होत जाणारी भसिका * येते सनात 
तुझियासम भंग व्हाने.' या अयेक्षेपर्यंत नकळत आपोआप पोचते. पुष्पा ! 
सुंदर किती तू दिससो ' हे केवळ सोंदर्यवर्गन कसे ठरेल ? सुंदर ' म्हणत 
असताना पुन्हा एकदा भाणसाझी तुलना गृहीत असते, * तू सुंदर आहेस 
म्हणजे दुसरीकडे कुठेतरी ती सुंदरता नसल्याची न्यूनतेची भावना आहे. 
खंत आहे. मानवी जीवन दुःखपुर्ण आहे. खंतींनी काठोकाठ भरलेले आहे. हे 
सर्व सुसह्य करण्यासाठो, किंबहुना विसरण्यासाठी निसर्गाकडील ओढ स्वाभाविक 
असते. * भृंग , ' पुष्प? किंवा ' फुलपाखरू? यांच्या समवेत बसून आपले 
सनोगत उघड करण्यासाठी म्हणूनच संकोच वाटत नाहो. निसर्गाबददल केशव- 
सुतांना प्रेम अधिक होते का. आदर अधिक होता या म्हणण्याला माझ्या दुष्टीने 
प्रस्तुतता लाभत नाहो. निसर्गाबद्दल अनुकूल कल होता हे उघडच आहे. रोसेंटिक 
संप्रदायाचा तो एक दृत्तिविशेष असल्याचे विदितच आहे 

* निसर्ग निघृंण ) ठरवताना ' निसर्ग ' झब्दाचा अर्थ तोच राहतो काय? 
निसर्ग म्हणजे सृष्टी आणि इतर संदर्भच्छटा हे येथे गळून, निसर्गाचा संबंघ 
भोगोलिक घडामोडींशी जुळला जातो. * चुरुनी टाकी प्रचंड पर्वत ' यामुळे निसर्ग 
भोंगोलिकता कवटाळतो आणि झग “ कवयित्रिच दिसे ' अश्ी सृष्टी राहात नाही. 
___ १ केदवसुत, रेव्ह. ना. वा. टिळक, भा. रा. तांबे, चंद्रशेखर, दत्त, गोविदा- 
ग्रज आणि रेंदाळकर यांचा कपवार विचार केला आहे. क्रम मात्र सहेतुक नाहो. 


| अनुक्रमणिका | टया 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६८ नवभारत 


निसर्गात रममाण होण्यासाठी देनंदिन जगण्यातून येणारी विषण्णता, उदा- 
सौनता विसरून, कवी येतो. ' सृष्टि 'तली इतर सृष्टी त्याला सामोरी जाते. 
पण तो न्यूनतेची भावना बाळगूनच असतो. ' गणमात्रा जुळण्या ' पलीकडे मौ 
कोणी नाही म्हणून नारी भ्रमराला' 'तूं गा ] तं गा! असे विनवितानाचे 
दष्य दिसते. ही कधी विनंती असते तर कधी आग्रह असतो. प्रत्येक कवी या 
आवर्तांचा वळी आहे. निसर्गात, सृष्टीत वावरणारे सव॑ मानवेतर जिवंत, 
जिवंत वाटणारे घटक, प्राणी पूर्णत्वाचे साक्षीदार आहेत होहो भूमिका सवच 


कवींमध्ये. आर्वातित जाणिवेमधूनच आलेली आहे. 


२ टिळकांचा पिंड भक्‍ताचा असल्याचे त्यांच्या निसर्गकवितांतूनही जाणवते. 
म्हणजे भक्तिभावाने संस्कारित झालेले आणि घडण पावलेले मन येथे आहे. 
निसर्गातून प्रभूचे, इंग्वराचे अस्तित्व पाहणे, दर्शन घेणे हो जुनीच परंपरा आहे. 
सृष्टिव्यापारामागे गूढ, अनाकलनीय आणि प्रचंड शक्तीचे अस्तित्व असले पाहिजे- 
आणि त्यालाच “ ईइवर ' ही संज्ञा आहे हा समज तेव्हापासून दृढमूल आहे. 
टागोरांच्या ' गीतांजली 'त या भाववृत्तींना अत्यंत हळुवारपणे शब्दबद्ध केले आहे. 

* जिकडे तिकडे आनंद 
स्मरा स्मरा प्रशु तोच एकला निमळ- सुखकंद ॥ 
“सृष्टी ही हासते | प्रभूचे गौरव हो गाते" 

घा टिळकांच्या ओळींना प्रभूचा दिस्मर होत नाही. स्वतःसहित सर्वानाच 
उपदेझ्षाची आरोळी देणे म्हणून क्रमप्राप्तच ठरते. एखादी अपेक्षा प्रभुजवळच 
व्यक्‍त व्हावी हे भक्ताच्या दृष्टीने सुसंगत आहे : 

“ सहजानंदी जक्ली फुलाची 
तश्ी प्रभो दे आम्हा वृत्ती. 

सहजानंदी वृत्ती नसल्याची, क्षुद्रतेची, अपूर्णतेची जाणीव आहेच. ती कधी 
$ नक्षत्रा जवळ तर कधी * पाखरा 7 जवळ व्यक्‍त होताना आढळते : 

५: नक्षत्रांनो, क्षत्र मी, तरी आहे को आपुले नाते” 

«८ शोड पाखरा, गान तुझें 
- होईल का कधि हें माझें? ” 
कधीच आपले होणार नाहो हे, प्रश्‍न उभा असल्यामुळे जाणवते. पाखर'चचे 


गान आपले होऊ हकंगार नाही याला अजूनही कारण आहे. पाखराच्या गानात 
“न दु:खाचा सूर ' आहे. जीवन जगताना दुःख अटळ ठरते. 


| अनुक्रमणिका | दर िा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


। 

। 

राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत । द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


वालकवींच्या समकालिनांची निसगे-कविता : संक्षिप्त टाचण ६९ 


सृष्टिसानिध्यात धन्यता वाटण्यामागे प्रभूशी संवाद साधून घेतल्याची सुखद 
जाणोव आहे. * वसंत' मुळे हो स्वगंसुखाचो आल्हादी जाणीव भरून येते. कोकिल- 
गायनात तृप्ततेचा तूर आहे. तो कानी पडावा असाहो भनोभाव आहे. 

डोळ्यांतून जाणवणाऱ्या संवेदना ' पावसाळ्यात ? पकडतांना टिळक मेघांना 
* भोबण * का स्हणतात कळत नाहो पण अशा प्रकृतीच्या कविता भकतिभावामुळे 
गुदमरून जातात. 

३. तांबे यांची कविता केशवसुत संप्रदायापेक्षा वेगळी आहे. पण निसगं- 
कवितेत तांबे कुठे उभे असतात. केशवसुत, टिळक, बालकवो यांच्या रांगेतच तेहो 
आहेत असे वाटते. “ केशवसुत, टिळक व बालकवी या सर्वांनो निसर्गाची थोरवी 
गायली ” ( रा. श्री. जोग : प्रस्तावना- तांबे यांची समग्र कविता: सं. बा. गो. 
भायदेव ) आणि भा. रा. तांबे यांनी ? 

“ किती रम्य असे तरी निझंर 
अमित धन्य जगात खरोखर ” 

येथे थोरवीपेक्षा निराळे काय गवसते ? धन्यतेचा उद्गार आहेच ' दिव्य - 
ताही दिसते. खरे म्हणजे, वर म्हटल्याप्रमाणे एका विशिष्ट परंपरेवर उभे 
असल्यामुळे सर्वच कवी निसर्गाला थोर मानतात. मांगल्याचा त्यातून अनुभव 
घेतात. * पक्षांनी मंगलाष्टक म्हणणे ', 'झऱयाने मंत्रपाठ गाणे ' हे कज्ञाचे द्योतक 
आहे? निसर्गातील “ अनंत रम्यते' मागे ' कारागीर! उभा आहे या कल्पनेने 
दिपून गेलेले मत आहे. म्हणूनच याहो मलाला । कळयाकळ्यात विहार ' जाणवतो. 
£ तृणाच्या पात्या'तून. 

“ यांतुनि कृष्ण मुरलि वाजवितो 
बामन बलीस यांत दडवितो, 
यांतुनि नार्रासह गुरगुरतो 
भ्यारे याते” असा दृष्टिकोन व्यक्त होतो. ' भ्यारे' या संदेशाने 
शेवट होतो. कृष्ण वामन, नारसिह हो देवाची ख्पे आणि देव सृष्टीच्या प्रत्येक 
घटकात विचरतो एवढ्याच अर्थाने ' तृणाच्या पात्या शी कृष्ण, वामन, नार्रासह 
यांचे नाते. एरव्ही संदर्भविहोीतच. 

तांब्यांच्या कवितांना नाट्यगीताची प्रकृती लाभत असल्यामुळे त्यांतून गोचर 
होणारे भावसंबंध येथेहो निसर्गाच्या निमित्ताने असतात. निसर्गकनितांमध्ये, 
आपण अनेकवेळा म्हणतो, ])0130111109101 झालेले असते. पण खरे म्हणजे 
व्यक्त झालेले * ])01501111081101 च्या पलिकडचे असते. ]७९1॥३01111108- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७० नवभारत 


11011 फिकट होऊन पुसले जाते. उरतो 1001801. व्यक्‍तिमन. म्हणून निसर्ग- 
कविता ही वहुतेक वेळा निसर्गकविताच नसते. आपल्या मनाचे, मनातील प्रेमाचे 
संदर्भ आपण निसर्गाच्या निमित्ताने का लावतो ? प्रेमाला अर्थ देण्याची कवीची 
धडपड काअसते ? - 
* चंद्र एकलाच वरो 

चांदण्या अनंत तरी 

झ्रत्ति कोपऱ्यात दुरी 

प्रोती काय हो खरी ? ” 

माणसां-माणसांमधील नात्यांची जाणीव, त्यांच्या भावभावना तनिसर्ग- 
ब्रतिमांद्वारा अर्थपूर्ण होतात तेव्हा, ती केवळ ' शुक्राची चांदणी ! नसते. 

“ सदन हे स्मज्लान गा । काष्ठ मो, रहा उगा ” हे शल्य ब॒ल्बुलास बोलून 
दाखवताना परंपरागत न्यूनतेचे आवतंच सिद्ध होते. एक मात्र आहे. € उगा रहा 
यासंबंधी कवी सांगतो आहे. गाण्यासाठी विनंती विवा आग्रह नाही ! 

वसंत असेल, किंवा शरद तरी असेल, पण त्रसतूसंबंधाने काही तरी व्यक्‍त 
केले पाहिजे असे चित्र निसर्गकविता न्याहाळताना दिसते. तांबे ' ग्रोष्म ! 
रेखाटतात. एक चित्र उभे करण्याचा, - काहिलोचे चित्र-प्रयत्न आहे. 

“ झाडांच्या सावल्या । नदींत कापल्या ” अज्ञी ओळ एकमेवच. तरल 
संवेदना झेलण्यात बालकवि यशपात्र. 

४. चंद्रशेखरांजवळ येऊन निराज्ञ व्हावे लागते. पांडित्यातून येणारा शब्द- 
सोस, दीर्घत्वातून येणारी कारागिरी आणि भाविकपणातून येणारा दिपून गेल्याचा 
आवतित अनुभव इत्यादींशिवाय काहीच सापडत नाही. अनेक ' वणंने आहेत 
बोद्धिक पातळीवरची. उदा. * घनाभिन्दन,' * कुंजकूजनात ! * दिव्य सुस्वर ! 
जाणवतो आणि त्यानुरोधाने प्रश्‍न पुढे येऊ लागतात. प्रश्‍न विचारताना विचाराचे 
प्रतिपादन होऊ लागते. ' कारंजे ' या कवितेमधूनही विचारच प्रतिपादला जाऊ 
लागतो. विचार प्रतिपादनामागे काही सांगण्याची- बऱ्याच वेळा पागताची 
भूमिका असते: “ येथे अगा ! उगस त्या निगमागमांचा 7 

सृष्टीचा आविष्कार म्हणजे इंहवरच ! सर्व व्यापारांमध्ये तो भरून 


पृ । स उरला 
आहे हो जाणीव परंपरेतून स्वःकारली आहे: 
“ बेड्या ! अरे तुजसि जो दिसतो वसंत 
तो हा अनंत ! भरला, उरला अनंत! ?? 
ईइवराशी माक नाही. संतानी किंबा रवोद्रांनो संवाद साधन 
र 3) ७. ढं डी << वो 
जवळिकेचे नाते दाखवून दिले, त यथ नाही. येथे जणु प्रेषित ' आहे. तरीही 


विल्मयता आहे. “ सृष्टीचा-प्रभूचा अगाध महिसा हा विस्मयें पाहिला. ” 


| अनुक्रमणिका | ७.८ 
ह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


चालकव्रींच्या समकालिनांची निसर्ग-कविता : संक्षिप्त टाचण ७९ 


८ गोदावरीचा उगम ! किंवा 'पंचवटी व तपोवन' यासारखो शोषंके कवितेची 
अंतर्गत रचना निश्‍चित क्ली करतात याचा प्रत्यय चंद्रशेखरांची निसर्गकविता देऊन 
जाते. निकटसंबंधातून प्रगत झालेली आत्मीयता आणि तीतून येणारा गौरवोद्गार 
थोरवीचा प्रत्यय अनेक संबोधनातून जाणवतो. 

“ हे भूंग दंग दिसती मधुसेवनात 

नाताविधे वनचरे चरती वनांत ” अज्ञी फोटोग्राफीही आढळते. 

“< श्रतिमनोहर गान गा ” किंवा “ छेडी छेंडी तूं फिरनि रागदारी” हा 
आग्रह आणि कोकिळेच्या नादमाधुर्याने गुंगून जाण्याची अवस्था एका स्वीकारातून 
आलेलो वाटते. स्वतंत्र त्यामागे अनुभव असल्याचे एकंदरीत जाणवत नाहो. हा या 
संदर्भातील परंपरेचा स्वीकार ठरतो. “ होय तुझा व्यवसाय-बंधु गा मो” हो 
साम्यश्षोधाची भावना अकज्नीच आहे. 

"८. राष्ट्र भक्‍ती, ईइवरावरील श्रद्धा आणि नोतिमूल्य यांच्या प्रवर जाणिवेतून 
दत्तांच्या मनाला जो आकार मिळाला त्याच्या खुणा येथेहो हाती लागतात. 
ईइवराने जे जे म्हणून सुंदर, मन मोहून टाकणारे दिले आहे त्याबद्दल कृतज्ञता 
व्यक्त करतानाच अनुभव दुसर्‍या पातळीवर आपोआपच जाऊ लागतो. ईइवरा- 
पासून स्वातंत्र्यापर्यंत हा प्रवास चटकन होऊन जातो. मनाचे विविध पापुद्रे नकळत 
उलगडत जातात: 

“अम्हा येईल स्वातंत्र्य, तवा मीही 
भग्न होईन तुजपरी सोख्यडोहो ” 
हा संवाद मित्रविहंगाशी आहे. येथेही न्यूनतेचो खंत आहेच. पण तौ लोकिक 
चातळीवरची- पारतंत्र्याने श्रृंखलाबद्ध झाल्याची- आहे. स्वातंत्र्यापुर्वो प्रत्येक 
भारतीयाचे कदाचित्‌ हेच मनोगत असेल व होतेही. 

“ संकट समयी सहाय्य करिती संत-सुजन दुर्जना ” हा विचार ' तरुवरा 'तून 
येण्याचे खरोखर कारण राष्ट्रभवताची एक अपरिहार्य भूमिका असेल असे वाटते. 

कसल्यातरी मिषाने जवळिकेचे संस्कार, जिव्हाळा, आत्मीयता कवो शाब्दां- 
कित करताना दिसतो. “ सायंकाळ ' जिव्हाळयापर्यंत अश्नीच घसरते. तिथे आईचे 
हृद्गत आकाराला येते. एकंदरीत प्रत्येक ठिकाणी साणूस आणि त्याचा प्रत्यय 
घेण्यातून एकूणच निसगकविता उमटताना दिसते. * सुग्धकलिका ' दुहिताच 
ठरते; आणि त्या निसित्ताने एक सामान्य उद्गार सशब्द होतो: “ दुहिताजन हे 
घन परवयाचे. ” “ ही कलिका- छे हो सौंदर्याची खाण ” अक्ली एकदा फोड 
करून कलिकेसंबंधीचे कोडे सोडवून, स्पष्टीकरणे निश्चित केलो कौ कविता 


| अनुक्रमणिका | कद वक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


७२ नवभारत 


कवितेपासून निसटून जाते. बऱ्याच निसगंकविता, सवच कवींच्या, या 
दुष्टचक्रातून सुटू शकलेल्या नाहीत. 

“ पतिला कवटाळुनि राही कारण त्यासम सोख्य जगी या अन्य तुला 
नाहो ” हो मूल्यात्मक जाणीव व्यक्त होण्यामागे पारंपरिक नोतिकल्पना असते 
पातिन्नत्याची. हिदू परंपरेने निश्चित केळेला हा स्त्रीविषयक पुरुषांचा दृष्टि- 
कोन आहे. ' बाईलतिके ' त पातित्रत्य भिजवून देण्यापूर्वी, मूल्यात्मक जाणीव 
पुढे करण्यापूर्वा शृंगारसंबद्ध जाणिवा आकारून घेतल्या आहेत. सहज प्रेरणा- 
त्मक जीवन मूल्यात्मकतेपेक्षा पुढे ( अर्थात्‌ स्त्रोचे जीवन ! ) जाऊ नये याची 
हिदू परंपरेने दक्षता घेतली आहे! 

वाताच्या माध्यमाने प्रिय व्यक्‍तोश्ी संवाद साधणे आणि त्याच वाताकडन 
निरोपाची अपेक्षा ठेवूत असणे हो कल्पना आणि अनुभव पारंपरिकच आहे. 
* मेघा ' ऐवजी येथे ' वसंतवात ? आहे. मतलब साधण्यासाठी त्याला ' सख्या ? 
वगेरे म्हणणे प्राप्तच ! 

सबंध भूमंडल मंगलसय झाले आहे. अज्ञा मंगल वातावरणात 'प्रभला 
आळविलेच पाहिजे हो सूचना कवी करतो. मंगलता जाणवून देणारी वेळ * प्रभात ? 
समयीची असते हे निश्चित झालेलेच आहे. ' कोकिलक्‌जित ' मध्येहो मंगल वाता- 
वरण येतेच आहे. क्हतूंचा राजा वसंत येतो म्हणजे मांगल्य टिकविलेच पाहिजे ! 
हा मांगल्याचा अनुभव, सर्वच मंगलमय असल्याची कल्पना आदश्षंभत आहे. प्रत्यक्ष 
जगण्याचे संदर्भ तिला आदर्शाशिवाय दुसरे सापडू शकतील काय? एकणच निसगं- 
कवितेत १ र 

६. गोविदाग्रजांच्या कवितेत बर्‍याच वेळा घटनाचित्रे येऊ लागतात. पण 
चमत्कृतिप्रधानता सुटू शकली नाही. कोडे टाकण्याची भाषा आणि म्हणन तहण- 
पणे येणारी कृत्रिमता येथे आहे. येथे निसर्गाकडील ओढ क 


ैि व “ करमत नव्हते 
म्हणुनि एकदा असाच गेलो रानी ” अशा स्वरूपाची आहे. साहजिकच पक्ष्यांनी 


गावे या आग्रहामागे रिझवून घेणे असते. मग एखादी कोकिळा असेल 
कदाचित्‌ अवेळो ओरडत ( ओरडणे का वाटावे ? त्यातूनही सरांची अपेक्षा 
कवीने केली आहे! ) असेल ' अवेळ तरीही बोल? हो उत्कंठा का? 
“ रित्या सनी या ओत सुर ” यासाठी. दु:खाला भडकपणा 
करण्याची वृत्ती गोविदाग्रजामध्ये आहेच. देवाविषयीच्या तसेच देवाविषयीच्याह ी 
पारंपरिक श्रद्धा स्वीकारलेल्या आहेत. “ मम करीं कपाळीं दुदेवाच्या रेषा 

सृष्टिव्यापारामागे कुठलो तरी अज्ञात प्रचंड शक्‍ती कार्ये करीत ते 
तद्वतच सुखदुःखामागेही असावे ही कल्पना दुःखाला कारणीभत कवर भन 


तर 
आणून आक्रोश 


अनुक्रमणिका 
भक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे १ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


बालकवींच्या समकालिनांची निसर्ग-कविता : संक्षिप्त टाचण छ्३ 


अशी विस्तारली जाऊ शकते. दुःखाचे उत्तर, मला वाटते इतके सोपे नसावे. 
* करीं कपाळीं ” हे सामुद्रिकांसाठी ठोकंच. 

“ सुखेच होईन मोहो पिंपळपान ” हो तत्परता नवीन नाहो. 

७. निसर्गाकडे ' सुखनिवास * या कल्पनेतून पाहाण्याची दृष्टी असलो म्हणजे 
तिथे सवंच सुसह्य आहे; माणसांच्या दुःखित अवस्था तिथे नाहीत हो कविमनाची 
धारणा झालेली असते. म्हणून “ मिळेल कां मज अश्ली स्थिती ? ” हो अभिलाषा 
डोकावते. 

रेंदाळकर यांचेही स्वगंकल्पनेच्या, स्वर्गसमक्षेतेच्या संदर्भात केशव- 
सुतांशी अत्यंत जिव्हाळ्याचे, प्रभावाचे, संस्काराचे नाते आहे: 'स्वगं आण खाली. 

इथल्या वस्तूंत  स्वर्गामधील काही दिव्य अंश * पाहाण्याची वृत्ती “ रूप 
देउनि भव्य करी हो स्वर्गाहुनिहो श्रेष्ठ महो ” या मनोषेक्षी संलग्न असते. 
आणि त्यातूनच “' नाशुनि टाको व्यथा वाढत्या ” हो जाणीव उमटू लागते. 
* वसंता ! हितगुज करताना आपणास 'स्वगंसुख' लाभले नसल्याची खंत, व्ययाच 
व्यापुन राहिल्या आहेत या कल्पनेपोटी आलेली असावी. पण ह्या व्यथा बहुतेक 
वेळा रित्या मनामुळे आलेल्या आहेत : ' शून्य अंतराला'मुळे आलेल्या आहेत . 
मंजूरव नसल्यामुळे कदाचित ! आणि म्हणूनच “ पाखरास ' कविमन इच्छा 
दर्शविते, “ मंजुरवाने टाक व्यापुनि शून्य अंतराल. ” 

: रान फुला! ला एक दुःस्थिती चिकटवून आपलेही मन अगदी त्याच्या 
स्थितीशी एकरूप असणारे आहे; किवा “ बाभळीचे फूल ' माझ्या जगण्याजी 
समांतर जगत आहे हे प्रत्ययाला आणून देताना दुःखांची जाणीव आकाराला 
आणायची असते. आणि साम्यता दर्शविणारी मनाची घडणही उमटवायचो असते. 

*' कोरांटीची फुले ' हळूहळू रूपकात्म पातळी गाठताना दिसते. 

बालकवींच्या समकालिनांची निसगंकविता आणि तीमागे अललेलो कविमने 
यांच्या संदर्भात येथवर आपण आलो. विविध आर्वतित प्रवृत्तोंचा, पारंपरिकतेचा 
आणि प्रभावसंस्काराचा संक्षिप्त विचार केला. या विचारालेखात मनांचे 
विविध बिंदू आहेत. त्या बिंदूंना आकार देऊन संस्कारित, करणाऱ्या वृत्तिप्रवृत्तींचा 
थोडक्यात शोध आहे हा. 

06 मधून आलेल्या उद्देशिका यांची परंपरा पाइचात्य आहे. इंग्रजी 
निसर्गकवितेचा आणि कविमनाचा संस्कार गृहीत धरलेला आहे ते विश्रुत आहे. 
या कालखंडातील निसर्गकविता कश्या स्वरूपाची ( स्वरूप होते किवा नाही हे 
ध्वनित व्हावे अशी अपेक्षा आहे. ) होती; कुठल्या जाणिवांभोवती घुटमळत 


होती; या अनुरोधाने विचार केला आहे. 
कै > स 


उ, जर प 
| शक | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्र. अ र च 
*-/ १.५, 
हि शो... 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


के. आचार्य स. ज. भागवत 


[ कृतज्ञतासूचक श्रद्धांजली ] 
भेटीचा आकस्मिक योग ! 


आ. भागवतांच्या भेटीचा तो अनिरीक्षित योगायोग आला नसता तर मो 
महाराष्ट्राला- येथील प्राज्ञांच्या परिचयाला स्नेह-त्रणानुबंधाला- मकलो असतो ! 
माझे बिचार व थोड्याफार सांस्कृतिक क्षेत्रातील सत्यान्वेषणाचे निष्क्ष हे 
मराठीतही व्यक्‍त करावे ही उत्कंठा खूप होती. पुण्याचे थोर स्नेही के गि 
गाडगीळ यांच्या मदतीने प्रथस हा प्रयत्न करून पाहिला. अडका व वनम 
या जोड दाब्दात ह्विस्वती ( 18.01029) आहे. असे मला वाटत होते. पण 
सराठी तज्ज्ञांकडून माझा हा निष्कषे तपासुन घेण्याची र्यी गक जी पण 
जमणार कसे ? व्यक्तिशः मला मराठीतील कोणा थोराभोठ्यांचा (20% वः ळ 
नाही. पण कांही आप्त-बांधवांच्या संबंधात श्री. ध. रा. गा. यांचो खपच ज क 
झाली. माझे विचार व शंका त्यांच्यापुढे मांडून तपासून र अमा र वबळीक 
वृद्धिगत झालो; त्यानीच सुचवले को मी माझे विचार मराठोतही लि ब _ जवळोक 
सी ४ टाचणे लिहून त्यांच्याकडे दिलो. जरूरतेथे भाषेतील बोजड , त्याप्रमाणे 
करण्याची विनंतीही केली होती. त्या सुमारास श्री. ध * रा. गाडगीळ डपणा कमी 
साहित्य परिषदेशी विशेष संबंध आला होता. श्रो. ध. रा. मागी यांचा पुण्यातील 
म. सा. पत्रिकेत येण्याकरता संपादकांच्या हवाली केलो. आणि पुढे 4 
पैसा-अडका हे टाचण आलेहो. पुढे म, सा. पत्रिकेत 


पण साझा दृष्टिकोन मान्य नसणार्‍या, श्री. हरीभाऊ गोळे या 
कानडी भाषा थोडी फार माहोत होतो, ) साज्ञ्यावर ग ( 
केला! पुढे, संपादकांकडून, माज्ञी टाचणे पर याती! जोराचा 
पाइवंभूमीवर, आ. भागवतांचे, माझ्यावर केवढे थोर उ न "७ यव 
थाची थोडी कल्पना येईल. याच संदर्भात, मधात पकाराचे ओझे आहे, 
बेडेकर यांचा कृतज्ञतेने उल्लेख करणे जरूर सपादक प्रा. वि. म. 
व सौजन्य थांचा मला पुरेप्र लाभ मिळाला. एकण 
या पत्रिकेचा सो अत्यंत करणी आहे. कारण, जा, ९. खरोखर, * नवभारत ! 


त्यानाही 
ह्ल्ला 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


के. आचाये स. ज. भागवत ७५ 


प्रा. गोवर्धन पारीख संपादक होतात. त्यानीही आवजून मला लेख पाठवण्यास 
पत्र लिहिलें. 

: लवभारत ' पत्रिकेळा कणी म्हणण्यात औपचारिकता तिलमात्रही 
नाही. रूढ समजुती व श्रद्धा यांचे विश्‍लेषण, कर्नाटकाला सानवत नाहो; हेसो 
महाराष्ट्रांच्या तुलनेत सांगत आहे; महाराष्ट्रातही “ कटु * सत्याचे अगत्यपूर्वक 
स्वागत होतेच असे नाही; * मऱ्हाटी संस्कृति”: कांही समस्या? हे पुस्तक, 
श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोक्ी, तकंतीर्थांच्या भाषेत खरोखर “ गाजले * ! हा ग्रंथ प्रसिद्ध 
होताच “ साधना ! हे आंतर भारतीचे प्रकाशन असूनहो, अत्यंत उपरोधी विडंबना- 
त्मक टीका, मुख्य संपादकांच्या नकळत, साधनेतच प्रसिद्ध होते ! ठाण्याच्या 
कांहो तरुणानी सभा घेऊन “ आ. भागवतानी हा ग्रंथ छापून, महाराष्ट्राचा 
अपमान केला या अर्थाचा ठराव होता ! या निषेधप्रदशेन प्रसंगी, हा ग्रंथ 
महाराष्ट्रात सार्वजनिक रीतीने जाळला -जावा असेही आव्हान दिले जाते! 
पण, महाराष्ट्राची थोरवी या प्रसंगी दिसुन आलो. सुंबईतील “* मोज या 
खेण्ठ दर्जाच्या ख्यातनाम पत्रिक्षेने, वरील प्रकारच्या निषेध प्रदर्शनाला 
विरोध दर्गविला. ' त्या ग्रंथातील विचार, साधार खोडून काढणे, हाच 
एकमेव श्रेष्ठ मार्ग होय ' अज्ञा अर्थाचे लेख, आणखो काही दैनिकानीही व्यक्‍त 
केल्याचे आठवते. * नवभारत ? पत्रिकेतील लेखामुळे व म. संस्कृति या ग्रंथाने 
८ छुंद ! सारख्या चोखंदळ रसिक मराठी विचारवंतांच्या पत्रिकेशी संबंध आला, 
८ सौज! व सत्यकथा ' संपादक वर्ग आणि प्रा. श्री. पु. भागवत यांचा त्रणानुबंध 
जडला. प्रा. दि. के. बेडेकर जवळ आले. 


आ. भागवद यांच्यामुळे * नवभारताशी आलेला संबंध प्रा. पारीख यांनी 
तोडला नाही; एवढेच नव्हे तर, रूढ परंपरेश्षी विसंगत वाटेवर नेणारे, माझे लेख 
नार: पाणी, आपोदेवता, याना नवभारतात जागा मिळाली ! भारतीय देवतपरंपरेत 
सूर्य, जातवेद अग्नी या भूमिकेवरील देवतपुजा संप्रदाय आणि झाप : रस: मधु : पयस्‌ 
या भूमिकेवरील देवतपूजा संप्रदाय हे दोनी तत्त्वतः निराळे असले पाहिजेत. 
पहिला त्र्षिप्रणीत संप्रदाय, तर इुसरा सुनि-यतिप्रणीत संप्रदाय असावा; या 
स्वरूपाचा निष्कर्ष त्या लेखातून निघत होता ! आणि हो भूमिका रूढ संप्रदायाशी 
विसंगत आहे ! त्रषीव सुनिया दोहोंतील अंतराची ' जाण * आज संपण लुप्त 
झाली आहे ! “ मऱ्हाटी संस्कृति? या ग्रंथाच्या  पीठिका प्रकरणात हो गोष्ट 
नमूद आहे. ( १९५२ ). पण त्यावेळी अजून, हा तेजोपासकांचा संप्रदाय व 
आप: रस पूजकांचा संप्रदाय असे दोन स्वतंत्र पंथ असतील याची कल्पनाही 


अनुक्रमणिका 
च्छ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजमपाठशाळामडळ, वाई 


७६ नवभारत 


शिवली नव्ह्ती. पण ' मल्हाटी ' संस्कृति, ही ' संगम ' संस्कृती आहे, एवढे नक्कौो. 


वाटत होते; पण हे * वाटणे " वेैयाक्तक ' संकल्पनात्मक नसेल कशावरून 
म्हणन मराठी विचारवंतांच्या टोकेच्या आग्निदिव्यातून ते तपासून घेणे कतंव्य 
झाले. 


पण, आ. भागवतांच्या भेटीचा योग लाभला नसता तर, माझा हा पुढील 
व्यासंगाचा सार्ग मोकळा झाला नसता. पण, योगायोगच असा आला को, धारवाड 
जनता कालेजात झालेल्या त्यांच्या व्याख्यानाला मो गेलो होतो; व्याख्यान संपले; 
पाऊस जोराने सुरू झाला ! बरीच मंडळी आत अडकली, मीहो त्यात होतो. 
तेथें असलेल्यांच्या ओळखी करून देण्याचे काम सुरू झाले ... ' हे शं. बा, जोशी' 
असा माझा नासनिदेश होताच, आ. भागवतानी सला जवळ बोलावले. “ तुमच्या 
विषयी मी बरेच ऐकले आहे. महाराष्ट, मराठी संस्कृती . . . अज्ञाविषयी तुमची 
मते कानी आली आहेत. प्रत्यक्ष भेटोत तुमचे विचार जाणण्याची अपेक्षा आहे.” 
असे सांगून, आपण प्रा. अकोलकर ( कर्नाटक कालेज ) याजकडे असल्याचेही 
त्यानी कळवले, ' आपल्या भेटीत मला आनंद आहे? असे मी म्हणताच * सकाळी 
८-९ च्या दरम्यान भेटा ' असे आचार्यांनी सांगितले. 


प्रा. अकोलकरांकडे भेट झाली. दोन तास माझे म्हणणे ऐकून घेत, 
आवद्यक प्रश्‍न विचारीत होते. ज्षेवटी आ. भागवत म्हणाले : “ तुमची मते मी 
ऐकले होते तितकी विसंगत वाटत नाहोत, पण हे तुमचे विचार मराठीत 
मांडण्याची तयारी आहे काथ? ” या प्रश्‍नात टोकेला तोंड देण्याची तयारी 
आहे. काय ? असा ध्वनीहो होता; “ मला मराठीत ज्षेलीदार लिहिणे जमेल 
असे वाटत नाही, माझे. विचार मराठी विहानांपुढे मांडण्याचे प्रयत्न केले 
पण अवकाळ्न मिळत नाहो. “ महाराष्ट्राचे मूळ किंवा मूळ महाराष्ट्र ” हे 
छोटे पुस्तक कानडीत प्रसिद्ध केले (१९३४). आणि यातील निष्कषं तपासून 
घेण्याकरता पुण्यात प्रयत्न केला. माझे मित्र श्नो. ग. ह. खरे यांच्या मदतीने 
एक छोटी सभा घेतली. थोर संज्षोधक द. वि. आपटे अध्यक्ष होते. या प्रसंगी 
दिलेले माझे व्याख्यान, श्री. ग. ह. खरे यांच्या मुळेच केसरीत प्रसिद्ध होणे 
वाक्य झाले. त्या सभेला श्री. ज. स. करंदीकरही हजर होते. त्यांनी आपली 
संपूर्ण नापसंती व्यक्‍त केली होती. तरी ' केसरीत ' तो मजकूर आला 


महाराष्ट्रातील हे वैशिष्ट्य कन[टकात एवढ्या प्रमाणात प्रत्ययाला येत 
नाही ! असे सांगून आपण प्रसिद्ध करोत असाल तर माझे विचार सराठोत 
लिहून देण्यास तयार आहे. आ. भागवतांचा ' नवभारत ' जन्मापुर्वीचा हा संकल्प. 


| च्छ | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1.) 1 १ 
400000. हि 
द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाड 


'कै. आचाय स. ज. भागवत छ७्छ 


८: नवभारत ! पत्रिकेचा जन्म 


प्रा. वि. म. बेडेकरांनी या पत्रिकेची जन्मकथा आ. भागवतांच्या स्मृतीझी 
कशी निगडित आहे. हे मागील अंकात (फे.१९७३) सांगितले आहे. याच संदर्भात 
माझे नावही त्यात आल्याने, आ. भागवतांना माझी श्रद्धांजली अपण करण्याची 
संधी मिळाली. : नवभारत ' पठिकेच्या संदर्भाशी अविगलित संबंध असणाऱ्या 
आचार्यांच्या “ स्मृती ' ' नवभारत ' पत्रिकेशिवाय कोण पुसणार ? पण, 
प्रथम मीच लिहावे तर जागा मिळेल काय? हो शंका! 


या लेखकाला ' जीबदान ? देणारे आ. भागवत 


नराठीतच आणखी एक ग्रंथ प्रसिद्ध व्हावा; आणि तो आ. भागवताना 
अपण करून कृतज्ञता व्यक्‍त करावी हो उत्सुकता पुरी होण्याचे चिन्ह दिसेना; 
म्हणून कानडीतच एक पुस्तक : * हालुमतदर्शांन, ' आ. भागवताना अपण केले. 
( १९६०), मी त्यावेळी जमिनीस खिळलो होतो; आचार्य घटप्रभेच्या 'आरोग्य- 
धामात ” होते ! तरीपण माझे मित्र भास्करराव गोखले यांनी घटप्रभेस हा 
समारंभ पार पाडला. शं. वा. किर्लोस्कर अध्यक्ष लाभले. माझे डोळे मिटण्यापुर्व 
माझी कृतज्ञता विधायक स्वरूपात व्यक्‍त करावी हो धडपड; म्हणून तो ग्रंथ त्वरेने 
छापला गेला. पर्यायाने, या ग्रंथाचा संबंधही आ. झागवतापर्यंत पोचतो. 


या ग्रंथाचा विशेष म्हणजे, भारतोय संस्कृतीतील ' आप : रस * पंथाचा 
मागोवा घेण्याचा प्रयत्न हा विचार “ अपुर्व आहे ' असे बर्‍याच विद्वानांनी मत 
व्यक्‍त केले; पण हे विचार प्रथम “* नवभारतात ” * मराठीत ' आल्याचे 
प्रस्तावनेत मुद्दाम नमूद केले आहे; आणखी एक विद्दोष म्हणजे, ' नवभारत 
पत्रिकेत, आप: रस संप्रदायाच्या अस्तित्वाविषयीचे साझे दोन लेख आले. 
-विद्वानांच्या प्रतिक्रिया जाणण्याचा प्रयत्न चालू होता. या सुमारास प्रा. वि. 
म. बेडेकरांनी, व्हिएन्ना विशवविद्यालयाच्या फ्रा. वाल्नर यांच्या, ' भारतीय ! 
तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासातील एक प्रकरण मराठीत ' नवभारत ' पत्रिकेत प्रसिद्ध 
केले ! ओऔपनिषदिक तत्त्वप्रणालीत, निरनिराळया स्वरूपाच्या दोन विचारधारा 
आहेत, असा प्रा. वाल्नरांचा निष्कर्ष ! माझ्या त्या पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या 
लेखातील आहयाझी १०० टक्‍के जुळणारा निष्क्ष ! पण विवरणातील साम्य 
वैषम्य पाहावे हो जिज्ञासा पुण झाली नाही; मूल ग्रंथ जमन भाषेत ] 

कानडी “ हालुमत दर्षन " आ. भागताना अपंण करण्याची निकड वाटलो 


मर री । द्‌ः 
याचे आणखीही एक कारण आहे. ' मऱ्हाटी संस्कृति ' प्रसिद्ध करून दुदन्य 


| अनुक्रमणिका | कि 
| मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


* नवभारत 
७८ 


अभ्िमान्याकडन आचार्याना महाराष्ट्रात टोका, निदा. स्वीकारावी लागली 
याची मला व्यथा. कर्नाटकांतही झालेला, थोडा निराळ्या स्वरूपाचा विरोध, 
आ. भागवतानीच सांगितला ! तो प्रसंगही मला अविस्मरणीय आहे. * मऱ्हाटी 
संस्कृति ? प्रलिद्ध होण्यापवींच, आंतरभारती ' आरंभ करण्याची योजना प्रसिद्ध 
झाली होती. आचाय धारवाड हुबळोस, त्यावेळी बऱ्याच वेळा येत असत. जशा 
एका प्रसंगी धारवाडच्या एका प्रतिष्ठितानी आचार्याना भेटून, * म. संस्कृति 
न छापण्याचा सल्ला दिला; कानडीत त्यांच्या ग्रंथाची किमत काय आहे हे आपण 
जाणत आहो म्हणून हा सल्ला. पण पर्यायाने आ. भागवत मला * बचन * देऊन 
चुकले होते, हे या गृहस्याना माहीत नसावे. या प्रकारचा विरोध सभोवती दिसत 
असताहो आचार्य आपल्या वचनास जागले ! 


धारवाडात, डॉ. गोरे यांच्या घरी भेटल्यावेळी माझ्या पुस्तकाविषयी साज- 
लेल्या विरोधाचा त्यानी एकूण आढावा घेतरा (१९५३). महाराष्ट्रात तर खरेच, 
“ कर्नाटकात तुमच्या कडूनच आक्षेप घेतला जावा, हे विलक्षण वाटल्याचे, त्यानी 
सांगितले ” मी तुमचा ग्रंथ छापला, याचा अर्थ, तुमच्या मतांशी झी सहमत 
आहे, त्यांचा प्रचार करावा हा नव्हता -- आणि नाही. पण उलट- सुलट सर्व 
बाजूने चर्चा होऊन, सत्यासत्याचा निष्कर्ष व्हावा ” ही आपली भूमिका विशद 
केली. 


त्यांना, हे सर्व आठवण्याला कारण होते; आ. भागवतानी “भेट व 
अभिप्रायार्थ ! पाठवलेल्या पुस्तकःवर मत व्यवत करणारे प्रा. न. र. फाटक 
यांचे प्न आले होते; या निमित्ताने, मला निमंत्रण देऊन बोलावले. प्रा. न. र. 
फाटक, यांच्याकडून “ खास विरोध होणार” हा आ. भागवतांचा अंदाज 
सपशेल चकला होता! आपला अंदाज चुकल्याचा आनद व्यक्‍त करण्याकरता, 
सला बोलवन घेतले. मऱ्हाटी संस्छृुती' वर सर्व स्तरांतील विचारवंतांच्या प्रति- 
क्रिया जाणण्याकरता, अभिप्रायाथ भेट म्हणून पुस्तक पाठवले गेले होते; यांत 
प्रा. न. र॒ यानाही मुद्दास पाठवले; “ महानुभाव चक्रधराविषयीच्या आ(मच्या- 
तोल सतभेदाची झळ, तुसच्या ग्रंथालाही लागण्याची भीती वाटत होती, पण, 
तुमच्या ग्रंथाविषयी त्यानी अनुकूल मत व्यक्‍त केळे आहे असे सांगून ते पत्र 
वाचण्यास सला दिले, प्रा. फाटकानी, ग्रंथातील निज्कर्षाविषयी मोन स्वीकारले 
होते; तरी “ संस्कृतिसंश्ोधनाची, श्री. जोशी थांची पद्धत आपणास पूर्ण पसंत 
असल्याचे कळविले होते. या प्रसंगातही, महाराष्ट्रोय गुणग्राहकतेचा अनुभव 
आला. 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


6 
र र्‌ हू ७ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ४08 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


के. आचार्य स. ज. भागवत ७९ 


“< महाराष्ट्रातील कट्ट्रांचा विरोध आपण जाणतो. पण, कर्नाटकांतील' 
कंपुने केलेला विरोध पाहून प्रसिद्ध करीत असलेल्या प्रवंधात * तथ्य ' नसेल तर ! 
हो शंका आल्याशिवाय राहिली नाही ” तरी पण, श्री. जोशी यांचे मुह्दें खोडून, 
“ तुम्ही. लिहा, ते मी प्रसिद्ध करीन “असे त्या आक्षेपाना, आ. भागवतानी 
आइवासन दिल्याचे सांगितले. व 

या भेंटोत, आ. भागवतांविषयीची कृतज्ञता दुणावली, मला ' जीव- 
दाल ' देणारे थोर पुरुप, म्हणून मौ त्यांच्या आठवणीने नत मस्तक होत असतो. 
नवभारत पत्रिकेशी असणारी अतूट-स्मृती 

आ. भागवतांची स्मृती, आणि ' नवभारत * पत्रिकेचे मजवरील उपकार हे 
दोनी मी वेगवेगळे करू शकत नाही. ' नवभारत ' प्रारंभ होण्यापुर्वी, भाचार्याच्या 
भेटीचा योग आला. पुढे असहकाराची चळवळ पुनः जोरात सुरू झाली आचार्यानी 
कारागृहवात पत्करला; पण, परत आल्यावर त्यांची “* नवभारत ' काढण्याची 
योजना झालेली दिसते, हो योजना प्रत्यक्षात येण्याच्या सुसारास धारवाडला आले 
होते त्यावेळी कविवर्य प्रा. वसंतरांब बापट तेथेच होते. या दोघाला घरो जेवण्यास 
बोलावले; त्यावेळी * नवभारत ' पत्रिका निघत आहे. तुमची मते ग्रंथरूपाले 
एकदम प्रसिद्ध करण्यापेक्षा, लेखांक प्रथम येऊ च्यात. टीका अजमावून ग्रंथ प्रका- 
दानाचा विचार करू, असे आच्चार्यानी स्पष्टीकरण केले. 

नवभारतात लेखमाला सुरू झालो; २-२ वर्षे आक्षेप, विरोधी टोकेची 
प्रतीक्षा केली; आंतरभारतीची योजना आकार घेताच, ' मऱ्हाटी संस्छृती 
प्रकाह्ननाचा संकल्प जाहीर झाला, 

ग्रंथप्रकाहानानंतरच्या वादंगातून, पुढील संशोधनाची “ आज्ञा | > दिला 
उजळ लागली ! महाराष्ट्रातील विचारप्रचोबक टोका, सुचनांमुळे हे शब्य 
झाले. उपरोधी विडंबनात्मक टोकांचा वर्षावच जाला असता तर, हे शवय 
झाले नसते! * मऱ्हाटी नार? आणि अप-सरा हे टाचण प्रथस प्रसिद्ध 
करण्याची कृपा ' सत्यकथेले केळी. ही ' नार? * नाग ' कन्या आहे, याची 
जाण अलीकडेच आलो ! पण ' नार : आप देवत संप्रदायाकडे मला खेचून 
नेळे ते, या सऱ्हाटी 'नार ' ने! आणि आदचरथे असे को, क्र्ग्वेदात ' नाग 
संप्रदाय आहे, हे या अपु-सरा, किवा पाण्यातून उत्पन्न होणाऱ्या, आपस्वरूपी 
अदिती, आंभूणी, सरस्वती या देवी नागिणी देवी होत हे. कळण्याला, खात्री 
पटायला १९७२ साल उजाडावे लागले! ' नवभारता ' तच (१९६५-६६) 
क्रग्वेदातील आदिमाता : अदिति, वागांभूगी था देवींची तुलनात्मक समीक्षा 


| अनुक्रमणिका | द नक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत कीक द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


-८० नवभारत 


काहो अंकात आली. क्र्टग्वेदात सवंश्रेष्ठ म्हणून गणलेल्या अहि : वृत्रहन्‌ इंद्राचा 
तेजोबध झालेला वागांभूणीच्या संदर्भात, सवप्रथम, माझ्या निदहंनास आला ! 
या समीक्षेवर दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया कळल्या. या तुलनात्मक परीक्षणात 
वापरलेल्या अथंग्रहूणपद्धतीवर खूष होऊन, प्रा. दि. के. बेडेकर यांचे भलावणीचे 
अनिरीक्षित पत्र आले; तर हो माझी मांडणी वेदविषयक श्रद्धेला धक्का देते 
म्हणून ही लेखमाला स्थगित झालो ! 


मराठीत ' आदिमाता : अदिति देवी'चे समग्र दशन लिहावे; आणि ते 
आचार्य भागवत आणि डॉ. रा. ना. दांडेकर याना अपण करावे असे ठरविले, 
हा प्रबंध पुर्ण झाला, प्रस्तावनेकरता प्रा. दि. के. बेडेकर यांच्याकडे पाठवला, 
पण काही अडचणीमुळे, हे हस्तलिखित तसेच पडन आहे ! 


मराठीतील प्रकाहनाची हो अडचण पाहिल्यावर ' व्हग्वेद सार: नाग 
प्रतिमा विचार हा ग्रंथ कानडीत लिहिण्याचे ठरविले, मेसूर विशवविद्यालयाचे 
उपकुलपती डॉ. दे. जवरेगोडा यानी, व्यवितडाः पुढाकार घेऊन, विदवविद्याल- 
याच्या मालेत स्वीकारले, मध्यंतरी काहो वर्षे नवभारतात लिहिण्याला शक्य झाले 
नव्हते, पण ' त्रहग्वेद सार : नाग-प्रतिमा- विचार ? यातील प्रमख विचारधारा 
मराठीत लिहून, महाराष्ट्रीय विचारवंताच्या प्रतिक्रिया जाणण्याचे मनात आले. 
पण प्रा. पारीखांकडन संपादनकार्य प्रा. से. पृ. रेगे यांचेकडे आले होते. प्रा. 
रेगे यांची थोर विद्वत्ता, नवीन दृष्टिकोनांतून विचार करण्याचे नपुण्य ऐकले होते, 
यामुळे, प्रथम लेख, संकोचानेच पाठवले. पण त्यानी दिलेल्या दिलाझामळे 
आत्मवि$वास वाढला. रि 


आणखी एक योगायोग 


आप: रस संप्रदायाविषयी ' नवभारत ' पत्रिकेत लेख आले; पुढे फरॉ 
वालनर यांच्या संशोधनातून माझ्या निष्कर्षाना दुजोर मिळत असल्याचे कळले. असेच 


या वेळीही घडले !  कहग्वेदात नागसंप्रदाय आहे ' शिवाय हा वेद ' वक्ष व सर्प 
पुजकाचा ठरत आहे म्हणून- न 
५ 
हा क्ृग्वेद ' आर्यांचा ' होऊ शकत नाही । 
हा निष्कर्षण सनातन सांप्रदायिक श्रद्धेला परवडणारा नाहो ! बेंगलरच्या 


५ |) ५९.९७) 11.19 11. पत्रिकत [ £ ५-६-५७२ ) 


डॉ के. कृष्णमूर्ती या विद्वानांचे 
परीक्षण आले या परोक्षणातील 


व्यामिश्र ' झली नागपंथीय अंतर्‌-विसंगति 


| अनुक्रमणिका | नक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


के. आचार्य स. ज. भागवत ८१ 


वेशिष्ट्याचीच असावी याचे आश्‍चर्य वाटले, कारण, ' हा ग्रंथ अपुर्व (1110७) 
आहे पण वेदात नागसंप्रदाय आहे, हो संकल्पना डॉ. शं. बा. जोशी यांची ! 


पण, या प्रसंगीही योगायोग असा की १०० वर्षापूर्वीच ( १८६९ ) एका 
थोर विद्वान महाराष्ट्रीयांना कुग्बेदात नाग खंभ्रदाय आढळला असल्याचा पुरावा 
मिळाला ! भारतीय प्राचीन संस्कृतीच्या संशोधनात डॉ. भांडारकर, म. म. काणे 
प्रभती आंतरराष्ट्रीय कौतींचि महाराष्ट्रोय अग्रगण्य आहेत. पण श्री. विश्‍वनाथ 
नारायण मंडलीकांच्या, प्रटग्वेदात सपंसंप्रदाय आहे, या निष्कर्षाचे महत्त्व काही 
आगळेच आहे ! श्री. संडलीकांचा ' कटुसत्य * प्रकाशात आणणारा निष्कर्ष, 
जमेस धरला गेला असता तर झारतीय संस्कृतीतील अंतर-।विसंगती 
यापएवीच उघडकॉोस आली असती ! तुलनात्मक देवतज्ञास्त्र, धर्मपंथविचार 
तस्वज्ञान चा सर्व क्षेत्रात जागतिक पातळीवरच्या दृष्टिकोनात सूल्गानी बदल 
होण्याची आवश्यकता, श्री. संडलीकांच्या निष्कर्षामुळे डोके वर काढीत आहे! 


के. आ भागवतांच्या संदर्भात, १०४ वर्षापुर्वीच्या श्री. संडलोकांच्या क्तांतिकारी 
संशोधनाची स्मृती उजळून निघत असल्याचा देखावा सला आइचर्यकारक वाटतो ! 
ज्ञारतीथ वैचारिक क्रांती घडावी हो आ. भांगवतांची उत्कट इच्छा, भहात्माजींच्या- 
कडे ओढले गेले, ते अशी आशा, त्या तत्त्वप्रगालीत दिसली म्हणून, पण सत्याचा 
झवता कोणा एका व्यक्तीला, किवा पंथाला मिळाला नाहो हो श्रद्धाहं 
आचार्यांत तितकीच बलवत्तर होती! महणूतच त्यानी “ संप्रदाय निरपेक्ष' मासिक 
काढले. ' महाराष्ट्रीय विचारबंताचे, सुकत ब्यासपीठ, व * नवभारत 
सानिकाच्या रूपाने सख्थापिळे- आणि या व्यासपीठावरील विचारसंथनात 
जागतिक सांस्कृतिक विचाराला क्रांतिकारी नवा दृष्टिकोन स्वीकारण्यास भाग 
पाडणारे मूलगामी संशोधक, धी. संडलीकांच्या रूपाने, या पुर्वीच होऊन गेल्याचे 
उघडकोस येते ! म्हणून भा. भागवत, या दृष्टीने कृत-अ्थ आहेत, कृताथे 
आहेत असे म्हटले तर अवास्तव होणार नाहो. | वी 
-शे. बा. जोशी 


न. शा. ६ 


अनुक्रमणिका प्ल्न 
डौ मराठीचा विकास: ट्टाचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 


[0 


आचार्य भागवत-एक संवेदनशील स्थितप्रज्ञ 


अखेर आचार्य कोणाला काही न सांगता गेले ! त्यांच्याबद्दल आदराची 
भावना वाळगणारी कितीतरी मंडळी पुण्यात आहेत, त्याच्या विशेष लोभाला पात्र 
असलेल्या अज्ञाही व्यवती आहेत; पण कोणाचाच निरोप न घेता आचार्यांनी 
सोमवार दि. ८ जानेवारी दिनी परलोकी प्रयाण केले. सर्वसामान्य शिण्टाचाराची 
जी एक प्रखर जाणीब त्यांच्या वर्तनात आढळत असे तिच्याशी हे सुसंगत नाही. 
एखाद्याकडे थोडा वेळ गेले तरी त्या व्यवतीचा एवढेच नव्हे तर घरातील 
गहिणीचःही हसतमुखाने निरोप घेतल्याखेरीज आचार्यांचे पाऊल बाहेर पडत नसे. 
अश्या पाइ्वंभूमीवर, कोणाचाही निरोप न घेता आचार्यांनी काळाच्या पड्याञआड 
असे कायमचे अंतर्धान पावणे हे अनपेक्षित वाटते. कोथरूडच्या पलोकडे असलेल्या 
गांधीभवनादेंजारी अलीकडे काही वर्षे आच्चार्य एकटेच राहत असत. अनेक वेळा 
ते गावात येत आणि सारा दिवस कोणाकडे तरी घालवल्यावर संध्याकाळच्या 
सावल्या अंधुक होण्याच्या सुमारास जपल्या मठीकडें एकटेच परत जात. 
आयण्याची संध्याकाळ झाल्यावर सानवप्राण्यांनी गजबजलेल्या या सृत्युलोकांतून 
आचाय अगदी तसेच निजघामी गेले, घराच्या एका खोलीतून उठून दुसर्‍या 
खोलीत जावे तितक्‍या सहजपणे. पण जातेवेळी आपल्या दोन शब्द बोलण्याची 
संधी कोणाला न देता गेले. एवढी रुखरुख त्यांच्या निकटवर्तोयांच्या मनात राहून 
गेली. 


अखेर केव्हातरी असेच काहीतरी होणार हो कल्पना मनाला नव्हती असे 
नाही. कमीअधिक छत्तीस वर्षे आचार्यांच्या शरीरात रोगाने ठाण मांडलेले होते. 
त्या मालाने त्यांना लाभले हे आयुष्य कसी म्हणता येत नाही. घटप्रभेचे विख्यात 
धन्वंतरी डॉ. माधवराव वेद्य यांनी आचार्यांच्या फुफ्फुसावर दहा वर्षापूर्वी एक 
वास्त्रक्रिया केली होती. “ त्यानंतरचे जे काही आयुष्य आपल्याला लाभले त्याचे 
सारे श्रेय माधवरावांना आहे,” असे आचाय म्हणत असत. अनेक वेळा मनात 
येते, काही एका किमान कज्ारीरिक आरोग्याचा लाभ झाला असता तर आचार्यांच्या 
हातून केवढे कार्य झाले असते व समाजाचे केवढे हित झाले असते. पण तसा 


टू 


योग नव्हता. दुर्धर अद्मा रोगाशी चाललेल्या तीन तपांच्या झुंजीचा विचार 


| अनुक्रमणिका | द नक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आचार्य भागवत - एक संवेदनशील स्थितप्रज्ञ ट्डे 


करता आचार्यांच्या जीवनाचा हा आकस्मिक अंत अनपेक्षित म्हणवत नाहो. पण 
वर्षानुवषं शरौराची अशी विकल अवस्था असूनही आचार्य ज्या प्रसन्नतेने सगळी- 


कडे वावरत असत ते पाहिले म्हणजे मन केवळ विस्मयचकित होत असे. आपल्या 


वृत्तीना जे एक वळण विचारपूर्वेक त्यांनी लावले होते त्यातच त्यांच्या या यज्ञाचे 
रहस्य शोधावे लागेल. 


वरवर पाहता आचाय आपणा सर्वांच्या बरोबर व्यवहारात वावरत असले 
तरी विचारांचे जग हेच त्यांचे खरेखुरे जग होते. त्या जगातच ते सदेव विहाःर 
करीत असत. कोणत्याही विषयाबद्दल एखादा नवा विचार कोणी सांडलेला 
आढळला कौ त्यांचे मन तिकडे आकृष्ट होत असे. आचार्यांचे हे विचारविशव 


अनेक विषयांच्या विस्तीर्ण प्रदेक्यात पसरलेले होते. देशकालाची वंधने तर त्याला 


नव्हतीच, पण विलिष्ट दृष्टिकोणाची आग्रहो ज्ञापडेही उरलेली नव्ह्ती. दर्टुण्डि 
रतेळच्या विचारधनाचा आढावा असो किवा गोतम बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाचे 
परिज्षीलन असो, जपानमधीरू सर्वधरमंपरिषदेपुढे वाचावयाचा हिटुधर्मविषयक निबंध 
असो किंवा महाराष्ट्रात गेल्या हतकात ज्ञालेल्या प्रबोधनाचा मागोवा अलो, 
घढेकरांच्या कवितेतील नवीनता असो किंवा माधव जूलियनच्या चरित्राविषयीचे 
संशोधन असो, केळकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा शोध असो किवा खाडिलकरांच्या 
नाटकांतील संगीताचे वेशिष्ट्य असो; अश्या कोणत्याही विषयामध्ये मानवी 
बड़ीने केलेला मुक्‍त संचार पाहताना आचार्यांचे मन निखळ आनंदात वडून जात 
असे. त्या विचाराचे परीक्षण किवा मूल्यमापन हा भाग त्या वेळो त्यांच्या दृष्टीने 
गोण असे, निदान नंतरचा असे. त्यांचा खरा आनंद असे तो हा को विचारांच्या 
क्षेत्रात काहीतरी घडले आहे, मानवी बुद्धीने एखादा छोटासा का होईना पण 
ज्ञानाचा प्रदेश पादाक्रांत केला आहे. एखाद्या विषयावर नवा ग्रंथ बाहेर पडला 
तर ती आचार्यांच्या दृष्टीने मोठीच महत्त्वाची बातमी असे. स्व _विषयांबाबतचे 
त्यांचे कुतूहल नेहमी जागे असे. रोजचे वृत्तपत्र सकाळी दारात येऊन पडले को 
आचार्य लागलीच उठून ते हातात घेत. देशात, विदेशात काय घडले यावर तर 
त्यांची दष्टी जाईच, पण त्याबरोबरच अग्रलेख कोणत्या विषयावर आहे किंवा 
त्याच्या 'ेजारच्या लेखात कोणत्या विषयाचा परामर्ष घेतलेला आहे हे ते 
तितक्याच उत्सुकतेने पाहत असत. एवढ्याने भागत नसे. स्थानिक कार्यक्रमांवरूनही 
त्यांची दृष्टी फिरे. चित्रपटांचा शोकीन असलेला असा एखादा तरुण विद्यार्थी 
जितक्या उत्सुकतेने गावात कोणता नवा चित्रपट लागला आहे है पाहील, तितवयाच 
उत्सुकतेने दररोज होणाऱ्या व्याल्यानांची नोंद आचाय पाहत. एखादे व्याल्यान' 


| अनुक्रमणिका | द न् 
षो मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८४ नवभारत 


ऐकण्यासाठी ते गांधोलवनापासून तीनचार मैल दूर असलेल्या साहित्य परिषदेत, 
श्िक्षणज्ञास्त्रसंस्थेच्या सभागहात, केसरीच्या ग्रंथशालेत किंवा फर्गसन महाविद्या- 
लयात हौसेने येत असत. विचारांच्या जगात वावरण्याचा हा आनंद घंण्यातच 
स्वातंत्र्यानंतरची पंचवीस वर्षे आचार्यांनी घालविली होती. 


: स्वातंत्र्यानंतरची ' असे सुहामच म्हटले, वारण त्यापूर्वीच्या आयुब्यात 
आपल्या या आवडत्या विदवात सुक्‍्तपणे संचार करण्यास त्यांना पुरेला वेळच 
मिळाला नव्हता. महात्माजींची असहकारादी हाक आल्याबरोबर १९२१ मध्ये 
महाविद्यालयाला रामराम ठोकून आचार्यांनी राष्ट्रीय चळवळीत उडी घेतली, 
तेथपासन १९४७ च्या १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य प्राप्त होईतो त्यांच्या जीवनात 
राजकीय चळवळीला पहिले स्थान होते व इतर सार्‍या गोष्टी दुव्यम होत्या. 
प्रकृतीच्या दृष्टीने त्यांनी तुरुंगात जाणे इष्ट नाही असता वैद्यकोब सल्ला 
मिळाला असताही त्यांनी तो धुडकावून लावला होता. पण आंदोलनाच्या काळातही 
त्यांची वैच्यारिक विदवाकडची ओढ लपुन राहिली नाही. त्या धांदलीतही त्यांचे 
वाचच वाल असे आणि तुरुंगात असताना बरोबरीच्या सहकाऱ्यांना व्याख्यानांच्या 
हारा नाता भिषयांवर भाहिती देण्याचे त्यांचे कास अव्याहत चालू असे. किती- 
एक बुद्धिमान तरुणांचा वैचारिक पिड त्यांनी त्या काळात घडवलेला आहे. 
आजहो त्यांचे ते व्छण कुतज्ञपणाने सांगणारी साजसे भेटतात. आचार्यांच्या अद्य 
प्रवततीमळेच राष्ट्रीय शिक्षणाच्या कार्यात त्यांचे सत विशेष रमले. मान्य अज्ञा 
विद्यापीठाची कोणतीही पदवी त्यांनी प्राप्त करून घेतलो नाही, पज ज्ञानाची 
लाल्साव अध्यापनातील कुशलता या त्याच्या गुणांमुळे : आचार्य हो उपाधी 
त्यांच्या नावामागे कायमची चिकटली. ते त्यांचे बिरुद त्यांना सर्वार्थाने शोभत होते. 


ब्रिचारांच्या अभूत विदवात वावरणारी भाणसे एक तर रूक्ष होतात किवा 
समाजापासून दूर जातात. पण ञचार्याच्या बाबतीत या दोन्ही गोष्टी घडल्या 
नाहीत. याचे कारण बुदधीइतकाच धमंही च्यांच्या ठिकाणी जागा होता आणि 
विचारांची आवड असली तरी माणसाबद्दल त्यांना एक खरीखुरी जिवंत अशो 
आस्था होती. किंबहुना त्यांचा सारा विचारप्रपंच मानवसापेक्ष होता. त्यामुळेच 
भावनेच्या जगाला ते पारले झालेले नव्हते. स्वतःचा संसार त्यांनी कधी केला 
नाही, पण सर्वसामाग्य प्रापंचिक्क माणसाला ज्या साध्या गोष्टी हव्याज्ञा वाटतात 
त्या सर्वांमध्ये आचार्यांचे मन समरस होत असे. प्रापंचिक जीवनातील छोट्या- 
छोट्या आनंदाच्या क्षणांची त्यांनी कधी हेटाळणी केली नाहो. कोणाचा वाढदिवस, 
कोणाचा विवाह, कोणाच्या मुलाचे बारसे, अशा कार्यक्रमांत आचाय सनापासून 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आचार्य भागवत - एक संवेदनशील स्थितप्रज्ञ ८५ 


भाग घेत. त्यांचे एकंदर व्यवितगत जीवन, त्यांनी पत्करलेली काही व्रते किंवा 
ते धारण करीत तो वेष, या साऱ्या गोष्टी सर्वसासान्य लोकिक जीवनाच्या 
प्रवाहाशी विसंगत होत्या, पण आपल्या प्रत्यक्ष वागण्यात त्यांनी तो विसंगती 
कधी भास्‌ दिलो नाही. याचे कारण एकच कौ ते मनाने संन्यस्त असले तरो 
वृत्तीने रसिक होते. आणि हे सारे ते किती उत्साहाने करीत ! त्यामुळे त्यांचा 
सहवास म्हणजे नेहमीच चैतन्याने ओतप्रोत भरून राहिलेला अनुभव असे. या 
चेतन्यज्षीलतेच्या जोडीला त्यांच्या वृत्तीतील निर्मल अश्शी प्रसचता असे. अशा सार्‍या 
वैशिष्ट्यांमुळे आचार्यांचा सहवास हा सर्वांना मोह घालीत असे. 


तसे पाहिले तर प्रसदत्भतेला बाध यावा अज्ञा कितीतरी गोष्टो आचार्यांच्या 
जीवनात आरंभापासून साथ करोत आल्या होत्या. प्रवर अज्ञी बुद्धिमत्ता असूनही 
त्यांना उच्च शिक्षणाचा लाभ घेता आला नाहो. सनात लसताला त्यांना 
विवाहबंधनात पडावे लागले व त्यातही त्यांच्या वाट्याला काहोशी वबंचनाच 
आली. पत्नीच्या व मुलाच्या पाठोपाठ घडलेल्या मृत्यूमुळे त्यांची त्यातून सोड- 
वणूक झाली, पण संसारातील जिव्हाळ्याच्या नाजूक अल्या नात्यामुळे राभणारे 
प्रे त्यांना कधी मिळाले नाहो. ऐन पस्तिज्ञीत शरीरात रोगाचा प्रादुर्भाव 
झाला. त्या रोगाने दुःख तर उत्पन्न केलेच पण निष्ठेने स्वीकारलेल्या देशसेवेच्या 
कार्यातही त्याने विक्षेप उत्पन्न केला. निरामय आरोग्य असे पुन्हा कधो लाभले 
नाही त्यामुळे जीवनातील साध्यासाध्या आनंदांनाही ते पारखे झाले, आजारोपया- 
मळे अनेकवेळा आठवडेच्या आठवडे त्यांना बिछान्यावर पडून सक्त विश्रांती 
घ्यावी लागली. एवढेच नव्हे तर नित्याच्या आयुष्यातही त्यांना हे विश्रांतीचे पथ्य 
सांभाळावे लागत असे. पण यातोल कोणत्याही कारणामुळे विषादाचा, कट्तेचा 
कवा वेफल्याचा स्पशही त्यांनी आपल्या मनाला होऊ दिला नाही. 


पण अपेक्षाभंग किवा निराशा थांना कारण होणाऱ्या गोष्टी एवढ्याने 
संपल्या नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालाबद्दल ज्या अपेक्षा मनाशी धरल्या होत्या 
त्याबाबतही खरेखुरे समाधात लाभले नाहो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काही वर्षे 
लोटल्यावर त्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी घराबारावर तुळशीपत्र ठेवून आयुष्यभर 
अपार कष्ट सोसले अक्या देशसेवकांची पिढी मागे पडत चालली. वृद्ध आजोबांनी 
आपल्या तरुणपणी नाना हालअपेष्टा सोसून धर सुस्थितीत आणलेले असावे, पण 
घरातील कर्ल्या पिढीला त्याची दाद असू नये अशी स्थिती झाली. सभाजजीवनाच्या 


वाहत्या प्रवाहाबरोबर आपण गती रोख-जव्हत-मही, नव्या जगातील नव्या 
सल्यांशी आपल्या भेनाचा सांधा जुळत [ना गी, आपर्ण आपल्या तरुण वघात 


| अनुक्रमणिका | 
व्य मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८ नवभारत 


ध्येयासक्‍्तीच्या पोटी केलेलो यातायात नुसती जाणून घेण्यासही नव्या पिढौस 
'फुरसत नाही; हा अनुभव अस्ताचलाकडे झुकलेल्या पिढीच्या मनाला तोन्न वेदना 
करणारा असतो. पण आचार्यांनी हो वेदना पुरेपुर पचवलेली होती. * व्यासांचा 
आक्रोज' ही आज कदाचित कोणी ऐकून घेणार नाही हे त्यांना दिसत होते. पण 
मानवी नियतीचा प्रवाह हा असाच असतो, प्रत्येक नवी पिढी ही अज्ञीच दृष्टी ठेवून 
चाललेली असते, हे सारे केवळ स्वाभाविकच आहे; हे त्यांना पुरते उभजलेले होते 
आणि त्यासुळे यापैकी कोणत्याच आघाताने त्यांच्या आंतरिक ज्ञांतीचा किवा प्रसच- 
तेचा भंग होत नसे. स्थितप्रज्ञ पुरषाला प्राप्त होणाऱ्या प्रसादामुळे त्याच्या सर्व दुःखांचा 
नाश होतो व त्याचे वित्त प्रसन्न होते, असे वर्गन गीतेमध्ये केलेले आहे. आयचार्पांना 
श्थतप्रज्ञाच्या वाट्याला येणारा हा प्रसाद पुरेपूर लाभला होता. आपल्या 
भनोधारणेशी न जुळणाऱ्या ज्या अनेक गोष्टी भोवताली घडतात त्यांच्याकडे विज्ेष 
लक्ष न देता. समाजाच्या प्रगतीला पोषक अक्षा ज्या काही चांगल्पा गोष्टो घडत 
त्यांमध्ये आचार्य आपल्या मनाचे समाधान नेहमी शोधीत असत. हे समनाधात घेत 
असतानाही आपल्या पिढीने दाखविलेल्या कतुत्वाबद्दळ वाटणाऱ्या वृथा अभिमानाची 
भेसळ त्यात ते होऊ देत नसत, त्यांची भूमिका निर्भेळ गुणग्रहणाची असे. इंदिरा-. 
जींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रसभा पुन्हा चेतत्ययूर्ण ज्ञाली हे पाहून त्यांना किती बरे 
वाटले, मग त्या प्रक्रियेत चार जुनी माणसे बाजूला पडली याची खंत त्यांनी मानली 
नाही. पूर्व पाकिस्तानमधीर शेख मुजिबर रहमान यांचे नवे नेतृत्व, त्यानंतर 
बांगला देशाचा झालेला उदं आणि त्यातील भारताच्या पराक्रमाचा वॉट ही तर 
त्यांना आपल्या इतिहासातील एक अपुर्व घटला बाटली होती. पुणे विद्यापीठप्रकरणी 
गेल्या वर्षी प्राचायं दाभोलकरांनी उपोषणास प्रारंभ केला, तेव्हा अचयापही एखाद्या 
अन्यायाला बांचा फोडण्यासाठी महात्माजींच्या सार्गाचा अवलंब केला जात आहे 
हे पाहून त्यांच्या ननाला सोठेच समाधान वाटले होते. वेचारिक जागृती करण्याचे 
प्रयत्न आजही जाणीवपूर्वक केले जात आहेत व त्यात तरुण पिढी आस्थेने भाग 
घेत आहे ही गोष्ट तर त्यांना फारच कोतुकझाची वाटत असे. वतमानव्हाळ!त 
घडणाऱ्या अज्ञा अनेक गोष्टीनी उल्हसित होणे हे आचार्यांच्या जीवनदृष्टीचे फार 


मोठे वैशिष्ट्य होते. भूतकालात महत्त्वाच्या वाटलेल्या मूल्यांच्या बेड्या वर्तमान- 
कालाच्या पायात विनाकारण घातल्या जाऊ नयेत याबद्दल ते दक्ष असत. 
त्याचबरोबर आजच्या नवीन दृष्टीने आपल्या पिढीतील घटना निलेंप वृत्तीने 
तपासून पाहण्यास त्यांच्या मनाची सदेव तयारी असे. हे करण्यासाठी आपल्या 


अुवढीविषयी मसात नकळत असणारा अहंकार ससूळ पुतून टाकावा लागतो, 
आचार्यांना हे साधले होते. ज्यांच्या आयुष्याची मध्याह्ल उलटून गेली आहे 


| अनुक्रमणिका | कडव 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


आचार्य भागवत-- एक संवेदनशील स्थितप्रज्ञ ८७ 


त्यांना आचार्यांच्या सनोधारणेचा हा आदश सवंथेव अनुकरणीय आहे, जसा 
त्यांचा स्वातंत्र्यपुर्वकालातील प्रखर ध्येयवाद तेव्हाच्या पिढीला होता. 

असे सांगतात कौ आचार्य आपल्या तरूण वयात स्वत:च्या मतांच्या बाबतीत 
अतिशय आग्रही होते आणि विरुद्ध मताविषयीची त्यांची प्रतिक्रिया अतिदाय तौत्र 
असे. किंबहुना ते कोपिष्ट होते असे त्यांचे वर्णन काही वेळा केले गेले आहे. पण 
तरुणपणी आचार्यांना काही गोष्टींचा राग येत होत! हे खरे असले, तरी त्यामुळे 
त्यांनी उत्तरवयात तो राग जिंकला होता आणि मनाची एक विलक्षण प्रसन्नता 
प्राप्त करून घेतली होती, या वस्तुस्थितीस काही बाध येत नाही. त्यांची पूर्वीची 
प्रक्षुब्ध प्रतिक्रिया ही जितको खरी, तितकीच नंतरच्या काळातील त्यांची शांत 
वृत्तीही खरी. किंबहुना पुर्ववयातील त्या प्रक्षुज्धतेच्या पाईवंभूमीवर उत्तरवयातील 
त्यांची प्रसत्तता अधिकच उठत दिसते. स्वतःच्या अनावर प्रवृत्तीशी त्यांना असा 


वाती ऱ्ट्ट 


झगडा करावा लागला नसता आणि उत्तरायुष्यात आढळणारे त्यांच्या स्वभावातील 
खरे उदात्त भाग त्यांच्या ठिकाणी जीवनाच्या प्रभातकाळीच प्रगट झाले असते, 
तर ते केवळ ' आचार्य भागवत' राहिले नसते, शतकाजतकातून जन्माला येणाऱ्या 
महापुरुषांच्या कोटीत ते जाऊन वसले असते. 


सित्रमंडळींबरोबर गप्पा मारण्याची, सुखसंवाद करण्याची आचार्यांना 
अतोनात होस होती, किंबहुना वाचनाच्या खालोखाल त्यांना त्याचे व्यसन 
होते. अज्ञा संभाषणामध्ये आयुष्यात त्यांना आलेले नानाप्रकारचे अनुभव ते 
मोकळेपणाने सांगत असत आणि त्यासुळे ऐकणाऱ्यांच्या ज्ञानात मोठो भर पडत 
असे. त्यांच्या ठिकाणी असलेल्या ज्ञारीरिक दुबंलतेची कोणतीही छाया त्यांच्या 
बोलण्यात उमटत नसे. त्यांची वाणी स्वच्छ आणि नितळ, विचार स्पष्ट आणि 
तर्कशद्ध, तर प्रतिपादन आवेशपु्णं व मूलगामी असे. बोलताना ते प्रतिपाद्य 
विषयाकी केवळ तद्रूप होऊन जात, त्यांचे भावपुर्ण डोळे उमललेल्या कसलाप्रमाणे 
बिकसित होत आणि त्यांच्या जराजर्जर शरीरावरही जणू नवतारुण्याची कांती 
वसरे. त्यांचे व्याख्यान ऐकणे हा तर एक जिवंत अनुभवच असे. अगदी अलीकडे 
'फर्गसनमधील विद्यार्थ्यांससोर झालेली स्वातंत्र्योत्तर भारत ', “* महात्मा गांधी 
कक्कवा रवीन्द्रनाथांची कविता * या विषयांवरील त्यांची व्याख्याने ज्यांनी ऐकलेली 
आहेत त्यांना त्यांच्या वाणीतील सामर्थ्याची प्रचीती येऊन गेली आहे. अक्षा 
अनेक दर्मिळ गुणांचा समन्वय आचार्थांच्या ठिकाणी झाला होता. ते ध्येयवादी 

य भावी ववते व कुंडल अध्यापक होते, उत्तम लेखक 


होते, त्यागी देशभक्त होते, प्र 
व रसिक सोन्द्यंवेत्त होते, तसेच थोर तत्त्वचितक होते. कोणत्याही स्वरूपातील 


| अनुक्रमणिका | द वध 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ट्ट नवभारत 


दंभ, ढोंग किवा खोटेपणा यांचा त्यांना केवळ तिटकारा होता. कोणाच्याही 
दोषांचा पाढा विनाकारण वाचू नये हे ते जाणत होते, पण सोजन्याच्या नावा- 
खाली सर्वांनाच केवळ चांगले म्हणत राहावे किंवा दोषांचा उच्चार न करण्याच्या 
ञवरणाखाली ते दोष मुळात अस्तित्वातच नाहोत असा आविर्भाव उत्पन्न 
करावा, हो आचार्यांची पद्धत नव्हती. क्षुद्र, कोते, हौनपणाचे, केवळ स्वार्थपर, 
असे काहीही त्यांना सानवत नसे. “ उत्कट भव्य तेंचि घ्यावें । मळमळीत अव- 
घेंचि टाकावें। ” हे समर्थांचे वचन त्यांच्या वृत्तीत मुरलेले होते. व्यकतिजीवनाची 
संकुचित कुंपणे त्यांनी केव्हाच ओलांडली होती. अखेर विज्लाल सानवतेपर्यंत 
पोचणाःरी दृष्टी त्यांच्या ठायी होती. सुखदुःख किवा आक्वानिराशा अशा 
हंदवाच्या पलीकडे ते गेलेले होते. जितक्या समाधान वृत्तीने ते लोकवस्तीपासून 
दृर असलेल्या गांधीभवनाजवळच्या एकांत कुटीत रमत असत, तितवयाच निलॅप 
सनाने ते पुण्याच्या गजबजलेल्या वस्तीतील घरात वावरत. इरोराविषयीची 
अनासक्ती ही तर त्यांच्या रवतात केवळ भिनून गेली होती: हे रीर जेथे 
कोठे पडावयाचे असेल तेव्हा पडेल, ते तर नाडवंतच आहे, ” असे ते म्हणत 
असत आणि हे इतक्या सहजपणे म्हणत को जणू घरातील एखाद्या जुन्यापुराण्या 
टाकाऊ अज्ञा वस्तूबद्दलच ते बोलत आहेत. आणि इतक्या विरक्त वृत्तीने वावरत 
असूनही ते आपल्या भोवतालच्या प्राणसांना आनंद देऊ शकत, त्यांच्या जोवन- 
कपाशी वरवर विसंगत दिसणारी अज्लीही एखादी गोष्ट ते निकटवर्तोयांच्या 
अस्नंदासाठी करण्यास तयार असत. सुसंस्कृतपणाच्या काही किमान अपेक्षा पुऱ्या 
झाल्यावर ते कोणत्याही आचारविचारांच्या माणसांशी समरस होत. म्हणून तर त्यांचा 
सहवास नव्या पिढीतील तरुणांनाही हबाहुवासा वाटे. कज्ञाचाच आग्रह त्यांनी 
ठेवलेला नव्हता, “ तुम्हांला आनंद आहे ना, मग तसेच करूया, ” असे ते म्हणत. 
प्रोढात प्रोढ आणि मुलात मूल होऊन हा जो आनंद भोवतालच्या माण- 
सांना आचार्य देऊ शकत असत, त्यासाठीच ते आणखी जगावयास हवे होते असे 
पुन्हा पुन्हा वाटूल जाते. त्यांच्या सवयीप्रमाणे या वेळोहो जाताना त्यांनी निरोप 
घेतला असता, तर त्यांना हट्टाने म्हणता आले असते की, “ आताच काय गडबड 
आहे ? थोडे थांबा. १: आणि कोणी सांगावे ? त्यांनीही त्यांच्या सवयीप्रमाणे हसत 
हसत म्हटले असते, “ ठीक आहे, तुम्हांला आनंद आहे ना, मग तसेच कख्या. ” 


- वि. रा. करन्दीकर 


| अनक्रमणिका | स्व 
झड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५... 


.. गंगाधर मोरजे 


*_9) २3 


, डॉ. रे. जस्टिन अँबट यांचे एक खासगी पत्र 


शि 


महाराष्ट्रात अमेरिकन मिदानऱ्यांनी केलेली कामे सर्वश्रुत आहेत. ज्ञानोदय 
हे नियतकालिक इ. स. १८४२ च्या जून महिन्यात सुरू करून, धार्मिक प्रसारा- 
बरोबर वाडपयीन कार्यही त्यांनी केले आहे. प्रारंभी “ ज्ञानोदय ' द्विभाषिक 
म्हणजे इंग्रजी-मराठी भाषात निघत होता. इंग्रजी विभागाचे संपादक रे. अमोस 
ऑँबट हे होते. त्यांचे चिरंजीव म्हणजेच डॉ. जस्टिन. ए. अँबट. हे इ. स. १८८५ 
ते १९०७ पर्यंत म्हणजे साडेएकवीस वर्षे ज्ञानोदयाच्या इंग्रजी विभागाचे संपादक 
होते.' इतव्हा दीघंकाळ कोणत्याही इंग्रजी संपादकाने संपादकाचे काम केलेले नाहो. 

जस्टिन ऑबट यांचा जन्म २५ डिसेंबर १८५३ या दिवशी अनेरिकेत 
पोटंस्‌माउथ, न्यू हॅम्प्ायर येथे झाला. इ. स. १८५७ साली अँबट महाराष्ट्रात 
आले. त्याचेवडील अहमदनगर जिल्ह्यातील राहूरी येथे मिशनचे काम करीत 
होते. जल्टिन अंबटचा अशा प्रकारे महाराष्ट्राशी आणि सराठी भाषेशी संबंध आला. 


नंतर ते अमेरिकेत गेले आणि इ. स. १८८१ मध्ये मिहनच्या कामासाठी पुन्हा 


महाराष्ट्रात आले. | 
जानोदयकतें जस्टिन अँबट वर लिहिलेल्या मृत्युलेखात म्हणतात. ज्ञानोबयाचे 


पुष्कळ वर्षे संपादक असलेले व महाराष्ट्रीय संतकवींची पाइ्चात्य पंडितांना, 
विक्षेषतः अमेरिकेत ओळख करून देणारे मिदनरी डॉ. ऑँबट यांना रविवार 
दि. १९ जून (१९३२) रोजी आपल्या वयाच्या ७८ व्या वर्षो न्यूजर्सो येथे 
देवाज्ञा झाली. त्यांचा लेखनव्यवसाय अगदी दोवटपर्यंत चाळू होता. महाराष्ट्रात 
मराठी संतकवीसंबंधी इतक्या आपलेपणाने दुसऱया कोणत्याही परकोय लेखकाने 
लिहिलेले नसेल. डॉ. अँंबट हे भ्रौनान गृहस्थ होते; व त्यांनी आपल्या श्रीमंतीचा 
उपथोग लोकोपयोगी गोष्टी करण्याकडे केलेला आहे. डॉ. ऑबट विषयी आणखी 
१. ज्ञानोदय, जून ३० सन १९३२ पृ. २०५, 


आ. रा. चि. ढेरे आपल्या * गंगाजळी ? पुस्तकात.“ महोपतीचा अमेरिकन 
५: ही जबाबदारी त्यानी १९१० च्या प्रारंभापर्यंत सतत २५ 


अवतार? या लेखात: 
वर्षे निष्ठेने सांभाळली ” असे लिहितात. पृ. १२१. 


२, तत्रेव ' ज्ञानोदय ' ३० जून १९२२. 


| अनुक्रमणिका | ७ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


२० नवभारत 


एका विज्षेष गोष्टीचा उल्लेख करायचा म्हणजे त्यांना आपली मत्ते सांगण्याचा 
धीटपणा होता. लोकसंमुदायाला भीऊत आपली मते लपवून ठेवण्याचा भोत्रेपणा 
ते करीत नसत. ” 

च्या बरील विधानाची सत्यता पटविण्यासाठी पुढील दोनच घटना 
पुरेशा आहेत. 

१) ' रामदास ? या ग्रंथाच्या प्रास्ताविकांत ( २६ आकटो. १९३१ ) ते 
लिहितात “ या ( भारतीय ) संतांच्या चरित्र-चारित्याचा आणि त्यांच्या 
वाणीचा सूक्ष्म परिचय घडण्यापूर्वी सीं त्यांच्याविषयी माझ्या लेखनातन आणि 
संभाषणातून जी मते आक्रमकतेने प्रतिपादन केली ती खरोखर चकोची होतो 
हे सला आज पटले आहे. र * 

२) २५ ऑगस्ट १९३२ च्या ज्ञानोदयात डॉ. ऑँबर 
झालेले आहे ( पृ. २७१ ) त्यात ते स्हणतात, 

“ माझ्या देहास अग्नी दिल्यानंतर 
थाटमाट अगर अन्यविधि न करता घरी आण 
हिरवळोत ब पानाफुलांच्या शय्येवर ती तारखी 
साच्या फुलमाळ्याशिवाय हे कायं इतरांनो 
इच्छा आहे. 

साझी एखादी समाधी असावी अगर माझ्या नावाचा एख 
शिलालेख असावा, असे मला बिलकूल वाटत नाहो. एखादा स्पृति- 

डॉ. अँबट यांनी महाराष्ट्र-क्विसंतमाला ( ए॥७ 
ग] 181. 3108 ) मध्ये १) भानुदास २) 
अथवा अनुतप्तकदर्य ४) दासोपंत दिगंबर प्‌ ] बहिणाबाई व ) य 
७) तुकाराम ८) रामदास ९) भक्‍्तविजय भाग १ १०) ्् स्त त्रमाला 
११) भवतलीलामृत हे ग्रंथ पामुख्याने महीपतीवरून भाषांतर केल. .।..3909१9१७ 

' एकनाथ ? चरित्राच्या भाषांतराचे काम चाल असताना त्यांनी २ 
येथील एकनाथ महाराजांचे वंशज श्री भानुदासवबुवा यांना वात पत त. वा 
चरित्र पाठविले होते. त्याची पोंच भानुदासबुबानी ३०-७-१९ र इंग्रजी ) 
पत्र लिहून दिली; व एकनाथांचे चरित्र आपण लिहिले अलेल त त्त रोजी 
अशी विसंती केलो. प्रथम पेठणहून दि. ३०-५७- १९३२ रोजी त्त व्या 
दिले आहे. व त्या पत्राला डॉ. जस्टिन अँबट यांनी दि क पत 


लेले उत्तर आहे. डा. अ 
लिहिलेले हे भराठीपत्र आहे. तसेच एकनाथ चरित्र लिहिष्यान मळाल 
हू 


ह्यांचे मृत्युपत्र प्रसिद्ध 


माझी राख कोणत्याही प्रकारचा 
ण्यात यावी, आणि घरच्या बागेतील 
पसरून द्यावी, माझ्या अत्यंत विइवा- 

करू नये अज्ञी भाझी अखरची 


०&७-$8७1॥18 छी 
एकनाथ ३ ) भिक्षगीत 


| अनुक्रमणिका | या 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. रे, जस्टिन अँबट यांचे एक खाजगी पत्र ९१ 


त्यांनी प्रामाणिकपणे सांडलेल्या आहेत. विश्षेष म्हणजे एकनाथ चरित्र लिहिण्याचे 
ओझे आपल्यासाथी पडल्याबद्दल ते सुदेव समजतात यामागील भावना समजून 
घेण्यासारखी आहे. तसेच एकनाथ चरित्र लिहिण्यासाठी आणखो काही 
प्राचीन चरित्रे उपलब्ध असल्यास पाठविण्याची त्यांनी भानुदासबुवाना विनंती केली 
आहे. एका खिस्ती मिशनऱ्याची मराठी भाषा म्हणून प्रस्तुतपत्र अभ्यास करण्या- 
सारखे आहे. पत्राला “ श्री 'काराने सुरुवात होते. हे नोंद करण्यासारखे आहे. 


॥ श्री | 
व्या ता. ३०-७-१९२३ ईसवी 
मि. जस्टिन. ई. अंबोट 

आक्णिर्बांद उपरी विज्षेष. आपले कडोन आज दासोपंत चरित्र* इंग्रजी 
भाषेत लिहिलेलें आलें तें पावलें. सर्व पुस्तक वाचले. फार उत्तम लिहिलें. आपण 
साधसंत चरित्राचा शोध लावतां व त लोकांच्या निदर्शनास आणितां हें फार 
महत्कार्य आपण हातीं घेतलें तें फार स्तुत्य आहे 

आमचे श्रीनाथ महाराजांचेहो चरित्र ञापण लिहिलें असेल. असल्यास 
पाठविल्यास उत्तम होईल. 

शिवाय आणखी कांहों दुसरे साधुसंताबहदल लिहिलें असल्यास तेही पाठवावें. 

आमचा फोटो आयण घेतला व त्याची एक प्रत पाठविण्याचे कबूल केले 


होते. तो फोटो पाठवावा. 
वरचेवर आमची आठवण ठेवीत जाऊन नेहमी पत्र पाठवित जाणें व क्षेस 


कळबीत असावें. 
आपला 
भानुदासबुवा 
नोट-- आपला पत्ता अंदाजाने लिहिला आहे. पणं पत्ता कळवा. 
कळावे, 


 भानुदासबुवा ' दासोपंत चरित्र) दि. २०-७-१९२२३ ला मिळाल्याची 
पोंच देतात. श्री. रा. चि. ढेरे ' गंगाजळी ? पृ. १२३ वर * दासोपंत दिगंबर! 
प्रकाशन १९२८ देतात. तेव्हां १९२३ मध्यें “ भानुदासबुवा ” यांना मिळालेले 
चरित्र कोणते ? पुढील डॉ. ऑँबट्च्या पत्रावरूनही ' दासोपंत चरित्र! इ. स. 


१९२३ पूर्वी प्रसिद्ध झालेले होते हे निश्‍चित होते. 


अनुक्रमणिका 
वक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९्‌र नवभारत 


श्री 
महाराज भानुदास बुवा, 


आक्णिर्वाद उपरी विज्ञेष. आपलें पत्र समुद्र ओलांडून माझ्या हातीं पोहोंचलें. 
त्याबद्दल मौ आपला आभारी आहे. इंग्रजी भाषेंत म्या लिहिलेलें दासोपंत च्रित्र 
आपणांस पसंद पडलें हें वाचून मला आनंद झाला. श्रीनाथाचें चरित्र सौ हल्ली 
लिहोत आहे, परंतु तें कार्य फारच सोठें आहे, आणि केव्हां तें तडीस जाईल हें 
इंइवर जागे. महीपतीने संतलीलामृत ग्रंथांत लिहिलेलें श्रीनाथाचें चरित्र, त्याचें 
भाषांतर भी इंग्रीजी भाषेंत केलें आहे, आणि ते बहुतेक तयार आहे. परंतु 
श्रीनाथाचे हातचे ग्रंथ, विश्षषेकरून त्याचे श्रौभागवत, व भावार्थ रामायण, 
वाचणे, अर्थ समजून घेणे, आणि त्याचे सार योग्य रोतोनें काढणें हें लहान 
सहान व्हाम नव्हे. हें आपणास विदित आहेच. शिवाय सी येथे एकटा पडलों. 
मराठी जाणणारा पंडित एथें कोणी नाहो. कोणाचे साय्य मला मिळणें शक्‍य 
नाही. एतदर्थ श्रोएकनाथाचे चरित्र योग्यप्रकारे लिहिणे सोपें काम नव्हे. 
खरें म्हटलें तर त्या उद्योगास मी लायक नाहीं, परंतु दुसरा कोणी, भराठी 
जाणणारा पास्यात्य, ज्याला महाराष्ट्र संतकवीचें प्रेम आहे, किवा प्रेम असून 
जान (? ) साधनें आहेत, असे कोणी दृष्टीस पडत नाही. गोष्ट अल्ली असून 
माझ्या माथ्यावर हें ओझें पडलें आहे हें माझें सुदेव आहे असे मी समजतो, 
व जरी तें धेयचिं काम आहे, आणि मो पुर्ण लायक नाहो तरी जें सी 
हाती धरिले आहे. मात्र ते केव्हां शेवटींस जाइल हें सांगवत नाहो, साझे 
वथ ७० वर्षाचे आहे. बुद्धी टवटवीत आहे, प्रकृति ठौक आहे, कार्य करण्याची 
शक्‍ती बरीच आहे, तरी आयुव्यांची सीमा फारशी दूर आहे असें म्हणवत 
नाही. कदाचीत जसें श्रीनाथानें त्याचें रामायण दुसर्‍याच्या हाताकडून शेवटास 
आणिलें तसें कदाचीत माजी कथा होईल. पण ती गोष्ट ईइवराच्या हाती आहे 
असो. मी या सोबत दोन मोठे ब एक लहान फोटो पाठवीत आहे. ते आपण 
मान्य कराल अज्ली आज्या आहे. आपणास विदित असेल्च कों साज्ञी प्रीय 
पत्नी, जीनें हे फोटो घेतले ती परत महाबळेइवरास आल्यावर रोगग्रस्थ 
होऊन मिरजेस स्वर्गवासी झाली.” त्या वियोगाचें डुःल माझ्यावर जें कोसळले 
तें पुरतें सांगवत नाही. अश्रु वाहतच आहे, पण तीर्चे स्मरण आश्षिरवादयुक्‍त 
आहे, उत्तेजण धैय, शांति, वगेरे लीच्या अठवणद्वारें मला होत आहे, आणि 


२६ जन १९२१ या दिवक्ली सो. कॅमिला अँबट मिरज येथील मिन 
हास्पिटलमध्ये सरण पावल्या. 


| अनक्रमणिका | विक 
खै मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. रे. जस्टिन अँवट यांचे एक खाजगी पत्र ९३ 


तिचे जे शेवटले शब्द ते मला फार प्रीय व उत्तेजगदायक आहेत. “' 6 
गए8 त0 11076 कयीत. शाक्लार विडे ६ 0९(”ढि कात 8 19076 
फछ०॥]0 ” हे जगत अधीक सुखो, अधीक पुण्यशील व्हावे म्हणून आम्ही अधीक 
प्रयत्थ ( प्रयत्न ) केले पाहिजे तर हे तीने घेतलेले फोटो, आणि तीचे शेवटले 
डाब्द हे सी आपणास सादर अपंण करितो, आणि आपला सतत लोभ हा प्रसाद 
मी मागतों. 

माझ्या हातीं अनेक प्राचीन नाथचरित्रे आहेत. ती अशीं - 


महोपतीकृत भकक्‍्तवीजयांत 
ि संतलीलासृतांत 

केशवबुवाकृुत नाथचरित्र 

मुक्‍्तेदवरकृुत नाथचरित्र ( श्नीखंडाल्या ) 

भीमस्वासीकृुत नाथचरित्र 
- याशिवाय जर आपणास इतर प्राचीन चरित्रे विदित आहेत. तर भला कळ- 
विल्यास सी आपला आभारी होइन. तसेंच पेठौग गावी जर काही विशेष दंतकथा 
आहेत तर त्या लोहून घेऊन मजकडे पाठवावे. हो विनंती माझी आठवण ठेवावे 
पत्रव्यवहार असूं चावे, व क्षेम कळवीत असावे. 


आपला, 
जस्टिन. इ. आबट 


| अनक्रमणिका | स्वि 
झड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


वाचकांचा-पत्रव्यवहार 


[: इ. स. १९०७ सालातील एक वाद ' हा प्रा. रा. पु. पटवर्धन ह्यांचा 
लेख नोव्हेंबर १९७२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. प्रा. प्र. रा. दामले ह्यांचे ह्या 
लेखातील कित्येक मतावर आक्षेप घेणारे टिपण जानेवारी १९७३ च्या अंकात 
प्रिद्ध झाले आहे हे वाचकांना स्मरत असेलच. ह्या टिपणाला प्रा. रा. पु. पटवधन 
ह्यांनी दिलेले प्रत्युत्तर पुढे छापले आहे. वास्तविक हे प्रत्युत्तर प्रा. पटवर्धनांकडून 
डिसेंबर १९७२ मध्येच आले होते आणि जानेवारी १९७ ३ च्या अंकात प्रा. दामले 
ह्यांच्या टिपणावरोबरच ते छापणे शक्‍य होते आणि आवडयकही होते. अनवधा- 
नाने हे प्रत्युत्तर जानेवारीच्या आणि शिवाय फेब्रुवारीच्याही अंकात छापले गेले 
नाही ह्याबद्दल प्रा. पटव्धनांची व वाचकांची आम्ही क्षमा मागतो. ह्या विषयाचे 
महत्व जाणून प्रा. पटवर्धनांचे प्रत्युत्तर, त्याचा सारा संदर्भ ध्यानात ठेवून, वाचक 
वाचतील अज्ली आमची खात्री आहे. _ का. संपादक | 

“ १९०७ सालातील एक वाद ' या नोव्हेंबरच्या अंकांत प्रसिद्ध झालेल्या 
साझ्या लेखाबद्दल प्रा. प्र. रा. दामले यांच्या । प्रतिक्रिये 'ची कच्ची प्रत माझ्याकडे 
पाठवल्यावद्दल सी संपादकांचे आभार मानतो. त्यांच्या “ प्रतिक्रिये 'बद्दळचे माजे 
बिचार थोडक्यात देत आहे. 


प्रथमतः वर उल्लेखिलेला लेख लिहिण्यात माझा हेतु काय होता ते सांगतो. 
प्रा. दामल्यांनी आपले टाचण मला पहाण्याकरता पाठवले होते हे त्यांनी सांगितलेच 
आहि. त्याबद्दल त्यांना लिहिलेल्या उत्तरात मो त्यांना कळविले होते की माझ्या 
लेघातील राज्यज्ञास्त्रविषयक तांत्रिक बाबीबद्दल न लिहिता ठोकळमानाने त्यांत 
आपल्याला खटकलेल्या विधानांबद्दल लिहोत आहा, पण माझा लेख तर ' राज्य- 
* शास्त्रविषयक तांत्रिक बाबी'बद्दलच आहे ! * कॉन्स्टिट्यूज्रन ' या इंग्रजी शब्दाची 
चर्चा हा त्या लेखाचा विषय आहे, आणि त्यात जहाल-नमस्त यांच्या भमिकांबद्दल 
विवेचन आले असले तर ते आनुषंगिक आणि अगदी त्रोटक आहे. पण या उत्तराने 
प्रा. दामल्यांचे समाधान झाल्याचे दिसत नाही. ते म्हणतात को, तांत्रिक बाबींच्या 
विवेचनाच्या निमित्ताने मला जहाल-नेमस्तांच्या भूमिकांबद्दल विवेचन करावयाचे 
आहे असे आपले ठाम मत झाले आहे. आता मला त्यांना असे विचारावेसे वाटते 
कौ ज्या लेखकाला जहाल-नमस्तांच्या भूमिकांचे विवेचन करावयाचे आहे 
तो ७॥ पानांच्या लेखात केवळ क्षेवटचे अर्धे किवा एक पान त्या विवेचनाला 
देईल काय ? माझ्या लेखात प्रथम १९०६ च्या सुमाराला राष्ट्रीय सभेच्या 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


शब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वेरे|  * अंध ४ 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पत्रव्यवहार ९५ 


पुरस्कर्त्यांत डुकळी कशी उत्पन्न झाली; त्यातच काही तरूण अतिरेकी मार्गाकडे कसे 
वळूं लागले; या बनावावद्दल चिता वाटून ना. गोसल्यांनो व्याख्यानांचा 
दोरा काढून त्यात * कॉस्टिट्यूजनल ' किंवा सतदश्षीर* मार्गाची कांस न 
सोडण्याचा कसा उपदेश केला ? या व्याण्यानांवर टोका करताना लोकमा- 
न्यांनी ' कॉल्स्टिट्यूचाल ' , “ कॉन्ल्टिट्यूशनल ' हो भाषाच आपल्या चळवळीला 
गेरलागू आहे, असा मुहा कसा उपस्थित केला :- हे सांगून * कॉन्स्टिटयूशन ' या 
शब्दाची लोकमान्यांनी केलेली व्याख्या कन्ची अपुरी होती ते दाखवले आहे. या सर्व 
विवेचनात लेखाची सहा पाने खर्ची पडली आहेत. या नंतर शेवटच्या दोड पानात 
लोकमाल्यांनी ' सनदश्लीर-बेसनदश्ीर ' याबद्दल एवढो चर्चा करण्याचे सक्षहशंनी 
तरी काही कारण नव्ह्ते असे वाटते, कारण खुह ना. गोखल्यांना बहिष्कार- जो 
त्या वेळचा ज्वलंत प्रश्‍न होता- एणंप्णे सनदशीर होता असे वाट्त होते, असे 
सांगितले आहे. यानंतर भात्र शेवटी जहाल-नेभस्तांच्या बहिष्काराबद्दलच्या 
भूमिकेबद्दल थोडे विवेचन आहे. त्यात म्हटले आहे को गोखल्यांचा बहिष्कारा- 
संबंधीचा आक्षेप त्याच्या तनदशीरपणाबहल नव्ह्ता, तर त्या वेळच्या परिस्थितीत 
तो शहाणपणाचा नव्ह्ता, असा होता, आणि हो भूमिका योग्य वाटते; कारण 
एकाच्या कार्यक्रमाचा विचार करताना तो तात्त्विक दृष्ट्या बरोबर आहे की नाहो 
एवढेच पाहून चालत नाहो; तो कितपत व्यवहार्य आहे हेहि पाहणे जरूर असते. 

एवंच, माझ्या लेखात जहाल-नेमस्तांच्या भूमिकेचे विवेचन आले असले 
तर ते. ७॥ पानांपैको फक्त एका अर्ध्या पानात आलेले आहे. व ते फवत 
बहिष्काराबद्दलच्या त्यांच्या भूमिकेबद्दल आहे. जहाल-नेमस्तांच्या समग्र भूमिकेचे 
विवेचन हा फार मोठा विषय आहे, आणि तो मला अभिप्रेत नव्हता हे माझ्या 
लेखावरून, आणि त्याच्या मथळ्यावरून ( १९०७ सालातील, आणि एक 
वाद यावरून ) कोणाच्याहि लक्षात यावे, असे मला वाटते. 

: टिळकांचे प्रतिवादी नेते यांची भूमिका व आचार यात असलेली विसंगति 
ब अपुरेपणा ? मी दृष्टीआड केली, असे प्रा. दामल्यांना वाटते. पण जहाल-नेस- 


स्तांच्या समग्र भमिकेचे विवेचन जर मला मुळी, वर म्हटल्याप्रमाणे, अभिप्रेतच 
नव्हते, तर नेमस्तांच्या विचारसरणीतील अपुरेपणा दाखवण्याचा प्रश्‍नच कोठे 


होता ? शिवाय, माझ्या लेखाचा जो विषय होता- म्हणजे “ कॉल्स्टियूज्ननलू ' 
शब्दाची व्याख्या- त्याबद्दल, व॒बहिष्काराबद्दल: नेमस्तांच्या भूमिकेत काहो 
विसंगति होती असे मला वाटतहि नाहो. न शि 

: टिळकांच्या विवेचनाचा *“ तकककंशपणा ' हे प्रा. पटवर्धनांनी केलेले 
वर्णनच मला समजत नाही. तकंनिष्ठ किंवा तकदुण्ठ असे दोनच प्रकार विवेचनात 


| अनुक्रमणिका | सदव 
डो मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


२६ नवभारत 


संभवतात ! असे प्रा. दामले म्हणतात. तकंनिष्ठ- ( ' तकंशुद्ध ' हा शब्द मला 
जास्त चांगला वाटतो ) - किंवा तकेदुष्ट असे दोनच प्रकार विवेचनात संभवतात 
हे शा. दामल्यांचे म्हणणे तकंशुद्ध आहे, आणि ते सकळा पुर्णपणे माल्य आहे. पण 
प्रा. दासल्यांना हे सांगितले पाहिजे को माजे विधान विवेचनपद्धतीबद्दल नव्हते, 
ळेखनपदडतीवद्दल होते. विवेचन तकशुद्ध असूनहि लेखनदद्धतीत फरक अलू कतो 
हे लोकसान्य व के. नरसोपंत केळकर यांच्या लेखांची तुलना केली असता सहज 
कळण्यासारखे आहे. लोकमान्यांची लेखनपद्धति तकंककेश आहे असे जेव्हा भी म्हव्ले 
तेव्हा माझा आज्य असा होता को त्यांचे विवेचन तकशुद्ध तर असतेच, पण त्या 
शिवाय त्यांच्या लेखनात पाल्हाळ नसतो, अलंकारांची विज्ञेष कलाकुसर नसते, 
हाब्द सोजके आणि सुह्याचा ठाव घेणारे अप्ततात. हा आहय मला एका शब्दात 
व्यवत करायचा होता, आणि त्याकरता * तकंककश ' हा शब्द सला बरा वाटला. 
:: राणीचा जाहोरचासा । ॥०]॥॥81७ [0701111880 -( स्वेच्छेने दिलेले 
वचन ) आहे. तो कार्यवाहींत यायचा तो मेहेरनानीने- चांगुळ्पणासुळे असे प्रा. 
दामले म्हणतात. राणीच्या जाहोरनाम्याची इंग्लंडातील मॅग्ना कार्टाणी तुलना 
केली जाते, आणि ती योग्यही आहे. मँग्ना कार्टा इंग्लंडातील लोकशाहीच्या 
विकासातील एक अत्यंत महृत्दाचा टप्पा समजतात. पुढील काळात जेव्हा जेव्हा 
राजाविरुद्ध लढा करण्याचा प्रसंग येई.-- (उदाहरणार्थ, १७ व्या शतकात) - 
तेव्हा तेव्हा मेंग्ना कार्टाला आवाहन करून त्यांत दिलेली बचने राजाने पाळावी, 
अज्ली मागणी करण्यात येई. आपल्याकडेही, राजकीय हक्कांची मागणी करणाऱ्या 
आपल्या पहिल्या पहिल्या नेत्यांची भिस्त रागीच्या जाहीरनाझ्यावरच असे 
दादामाई नवरोजींचे तर राणीचा जाहीरनामा, आणि १८३३ चा पालंमेंटचा 
ऑँक्ट- ( ज्याच्या एका कालसाने नोकऱ्यांच्या बाबतीत वर्ण, जात, धर्स यामुळे 
पक्षपात केला जाणार नाही अशी ग्वाही दिली होती )- हे पालुपद्च असे. 


राणीचा जाहोरनामा स्वेच्छेने दिला गेला, हे प्रा. दामल्यांचे म्हणणे मुळीच 
खरे नाही. जॉन राजाने सन १२१० साली. आपल्या सरदारांना स्वेच्छेने सनद 
दिली, असे म्हणणे जितके बरोबर होईल. तितकेच प्रा. दामल्यांचे जाहोरनाम्या- 
बद्दलचे म्हणणेही बरोबर होईल. जॉन राजाच्या सरदारांनी बंडाचे निज्ञाण उभा- 
रले, आपल्याला पाहिजे असणाऱ्या हक्कांचा मसुदा तयार केला आणि मसुद्यावर 
सहो किवा युद्ध, असा पेच राजापुढे टाकल, तेव्हा राजाने सरदारांच्या मसुद्यात काही 
थोडे फेरफार करून त्यावर सही केली. ब्रिटिश्यध सरकारने राणीच्या नावाने 
जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यापुर्वीही १८५७ सालचे बंड किवा स्वातंत्र्ययुद्ध व्हावे 


अनुक्रमणिका 
यी मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


'यत्रव्यवहार ९्ळ 


लागले. त्याचा बंदोबस्त झाल्यानंतर कंपनीकडून सर्व अधिकार काढून घेऊन 
सरकारने ते आपल्या हाती घेतले. त्याकरता त्यावेळचे मुल्य प्रधान लॉर्ड 
पांसस्टंन यांनी जे बिल पुढे आणले त्या बिलावरील चर्चेच्या वेळो जॉन ब्राइट 
यांनी सूचना केली को १८५७ चौ पुनरावृत्ति होऊं नये म्हणून, सरकार लोकांच्या 
धर्मात हस्तक्षेप करणार नाहो. संस्थानिकांचे हकक अबाधित ठेवील, आणि 
एकंदरीने राणीच्या राज्यांत ज्या तर्‍हेने इंग्लंडातील प्रजाजनांना वागवले जाते 
त्याच तर्‍हेने हिडुस्थानांतील प्रजेलाही वागवले जाईल. अक्वा अर्थाची आदवासने 
देणारा जाहीरनामा राणीच्या नावाने काढावा. न्राइटची हो सूचना मान्य होऊन 
तिच्याप्रमाणे जाहीरनामा काढण्यात आला. तो स्वेच्छेने काढलेला नाही. 

८ प्रा. पटवर्धन म्हणतात कौ मताधिकार नसलेले मजूरपक्षांचे ब्रिटिश 
नागरिक व भारतीय नागरिक यात फरक नाही. हे मळा अगदी विपरीत वाटते. 
मजरपक्षाला जसा मताधिकार स्वाभाविकपणे मिळाला व मिळणार होता. भारतोय 
नागरिकाला मिळाला नांही व मिळण्याची शक्‍यता नव्हती.” 


“ मजरपक्षाला मताधिकार स्वाभाविकपणे मिळाला व मिळणार होता” (! ) 
प्रा. दामले आज हे म्हणू शकतात, पण सन १७८० च्या सुमाराला ज्यावेळी 
.. माणसागणिक मता'ची ( १181111000 38प'8४५ यात स्त्रियांचा व सुलांचा 
समावेश नव्हता) चळवळ सुरू झाली त्यावेळी त्या चळवळोच्या पुरस्कर्त्यांना असे 
कोणी सांगितले असते तर त्यांना ती थट्टा वाटली असती. त्या चेळवळ्यांना 
तुरुंगवास, हद्दपारी, गोळी बारामुळे मृत्यु, या दिव्यातून जावे लागले. दंगे व जाळपोळो 
झाल्या तेव्हा कोठे १८२३२ साली- म्हणजे चळवळीच्या जन्मानंतर ५० वर्षांनी 
मतदानाचा दरवाजा किंचित उघडण्यांत आला-इतका थोडा को त्यामुळे फवत 
संवर्गातील लोकांना मताधिकार मिळाला. मजुरांना मताधिकार अजून दुर 
होता. त्याकरता १८३८ साली चारिस्ट चळवळ जन्माला आलो, आणि तिचा जझेवट 
नंतर १० वर्षांनी, म्हणजे १८४८ सालीं- ५०० लोकांना तुसंगवासाची, आणि ७९ वा 
हद्दपारीची शिक्षा होऊन झाला. * यानंतर मातर मताधिकाराचा विस्तार सुलभतेने 
झाला. १८६७ साली शहरांतील मजुरांना, १८८४ साली खेड्यांतील मजुरांना, 
आणि १९१८ साली सरसकट सर्व पुरुषांना, व ३० वर्षांवरील स्त्रियांनाहि, 
मताधिकार मिळाला. म्हणजे “ माणसागणीक मता'च्या चळवळीला आपले 
घ्येय गाठण्याला १४० वर्षे लागलीं ! यावरून सजुरांना मताधिकार कितपत 


 वुरक्ा89श४ ह ह - पाडा ० 8 उिप8) (0111101. 


8७ हु शा]. 413 


सध्य 


| डौ | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, 


मंडळ, वाई 


4 नवभारत 


: स्वाभाविकपणे' मिळाला ते दिसून येईल ! १९ व्या दातकांत मताधिकार 
सुलभ होण्याचे असे कारण झाले को त्या सुमाराला इंग्लंडच्या राज्यकारभारात 
हविपक्षपद्धति दृढ ज्ञाली, आणि मग जास्त लोकांना मताचा हक्‍क दिला तर ते 
आपल्या पक्षाला मते देतील अश्या समजुतीने दोन्ही पक्षांत जास्त जास्त लोकांना 
मताधिकार देण्याची चढाओढ लागलो. 

इंग्लंडांतील मजूरपक्षाला मताधिकार स्वाभाविकपणे मिळाला, तसा आप- 
ल्याला मिळाला नाही व मिळण्याची शबयता नव्हती, हे प्रा. दामल्यांचे म्हणणेंहि 
बरोबर नाही. मज्रपक्षाला मताधिकार सुलभतेने मिळण्याची जी शक्यता १९च्या 
हातकाच्या उत्तरार्धांत उत्पन्न झालो, ती. आपल्या स्वातंत्र्य - ( ' सताधिकार १ 
नव्हे ) मिळण्याच्या बाबतीत नव्हती, कारण हिदुस्थानबद्दलचे धोरण इंग्लंडातील 
सत्ताधारी वर्गाने पक्षोय राजळारणापासून कटाक्षाने नेहमीच अलिप्त ठेवले होते, हे 
खरे पण आपल्या वाजूनेहि कांहो अनुकूलतेच्या बाबी होत्या. त्या म्हणजे आपले 
संख्याबल, इंग्लंड. व हिंदुस्थान घामधील ६००० मेलांचे अंतर, व आपला इतिहास 
व संस्कृति, ही होत. लॉडं पामस्टननेच आपल्या १८५८ च्या भाषणात म्हटले होते 
व्हो, “ आमच्या या बेटातील लोक ज्यावेळी रानटी अवस्थेत होते त्यावेळी 
ज्या लोकामध्ये उच्च संस्कृति आणि समृद्धि नांदत होती. त्यांच्यावर आता 
आम्हाला राज्याधिकार प्राप्त व्हावा, ही जगाच्या इतिहासातील एक दमत्कृतिएणं 
घटना आहे. ” आणि हिदुस्थानावरोल आपले राज्य हे तात्पुरते आहे. 
हिडुस्थानातील लोकात राष्ट्रीयत्वाची भावना नसल्यामुळे ते दवय झालेले आहे, 
आणि त्यांना शिक्षण मिळून त्यांच्यात राष्ट्रीयत्वाची भावना उत्पन्न झाली म्हणजें 
१॥-२ कोटी लोकांना २" कोटी लोकांवर ६००० सेलावरून राज्य करणे अशक्य 
आहे, व हडुस्यानचे स्वातंत्र्य अटळ आहे. हा विचार इंग्लंडातील विचारवंतांमध्ये 
अगदी प्रथमपासून होता. स्वातंत्र्याचे ध्येय गाठण्याला आपल्याला किती काळ 
लागला, ते पाहिले, व त्याची सावंत्रिक मताधिकार इंग्लंडच्या लोकांना मिळायला 
लागलेल्या काळाशी तुलना केलो, तर ती प्रा. दामल्यांच्या मताला पोषक ठरणार 
नाहो. 

मताधिकार नसलेले न्रिटिशा भजूर नागरिक व भारतीय नागरिक यात 
मी फरव् नाही म्हणतो या प्रा. दामल्यांच्या म्हणण्यातही माझ्या म्हणण्याचा 
विपर्यास होत आहे. या दोघात मुळीच फरक नाही असे भी केव्हाच म्हटलेले 
नाही. त्यांच्यातील फरकांची मला पुर्ण जाणीव होती व आहे. ते गोरे, आम्ही 
काळे; त्यांचे उद्दिष्ट निराळे ( मताधिकार मिळवण्याचे ) , आमचे उद्दिष्ट 
निराळे ( स्वातंत्र्य मिळवण्याचे ); ते सत्ताधाऱ्यांचे देशबंधु आणि संभाव्य 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


पत्रव्यवहार ९९ 
मतदार, ( 00९09] ए०61'5, ' प्रा. दामल्यांनी म्हटल्याप्रमाणे ) आम्ही 
जित, आणि राजसत्तेपासून वंचित. पण हे फरक असले तरी एका बाबतीत 
मात्र आम्ही सारखे होतो; ती बाब म्हणजे आपले उद्दिष्ट साध्य करण्या- 
करता दोघांच्याही पुढे एकच मार्ग होता, हो दोघांनाही सत्ताधाऱ्यांचे मत- 


परिवर्तन करण्याकरता चळवळ करणे सारखेच जरूरीचे होते. यासंबंधाने 


साझ्या लेखातील शब्द उद्धत करतो. “ मताच्या हक्‍काबाबत इंग्लंडमधील 
मजूरवर्गाची, आणि हिंदुस्थानातील आम जनतेची, सारखीच स्थिति होती. 
दोघांनाही पालंमेंटच्या सभासदांचे, किवा त्यांना निवडून देणार्‍या मत- 
दारांचे, मतपरिवतंन घडवून आणणे सारखेच जरूरीचे होते. ” आणि माझा 
प्रश्‍न असा होता की “ लोकमत जागृत करणे व मताधिक्य आपल्या बाजूचे 
करून घेणे ' हो जर कॉंन्स्टिटयूशनल चळवळीची व्याख्या, तर अज्ली चळवळ 
ब्रिटिश मज्रवर्गाकरता. करण्यात आली तर ती कॉन्स्टिटयूजनल, आणि हिढु- 
स्थानातील जनतेकरता करण्यात आली तर तिला कॉन्स्टिटयूशनल म्हणणे चुकोचे, 
असते कसे होईल ? यावर प्रा. दामल्यांचे म्हणणे असे दिसते को इंग्लंडातील 
मज्रवगं हा गोऱ्या लोकांचा, आणि सत्ताधाऱ्यांच्याच देशवंधूंचा, त्यामुळे त्याला 
आपले उद्दिष्ट साध्य करणे सुलभ होते; आपण काळे आणि जित, यामुळे 
आपली स्थिती निराळी होती. पण सी दाखवलेच आहे कौ इंग्लंडातील मजरवगं 
हा जरी सत्ताधाऱ्यांच्या जातीचाच होता तरी जोपयंत त्यांच्या मताला किमत 
प्राप्त झाली नव्हती तोपर्यंत त्यांची कोणी कदर करीत नव्हते; आणि त्यांनाही 
तुरुंगवास, आणि हद्दवारी, आणि बंदुकीच्या गोळ्या, यांना तोंड द्यावे लागत 
होते. आणि क्षणभर असे समजले को त्यांचे उद्दिष्ट सुलभ होते, आणि आपले 
नव्हते, तरी उद्दिष्टाची सुलभता किंवा दुलंभता याचा कॉन्स्टिटयूटशनल म्हणजे 
काय या प्रश्‍नाशी बिलकूल संबंध नाहो. उद्दिष्ट सुलभ असेल तर त्याच्या करता 
केलेली चळवळ ही कॉन्स्टिट्यूशनल, व तसे नसेल तर त्याकरता “ कॉन्स्टिटयू- 
दानल 'ची भाषा वापरणे गेर, असे तर नाहोना ? 
पुढील परिच्छेदाच्या आरंभीचे प्रा. दामल्यांचे वाक्‍य विस्मयजनक आहे: 
“ नोकरशाही व शासन यात टिळकांनी फरक केला नाही ( व म्हणून त्यांना 
'हिंडुस्थानाला टळा80ए01 नाही असे वाटले ) असे प्रा. पटवधंनांना वाटते.” 
नोकरल्ञाही व ज्लासन यात टिळकांनी फरक केला नाहो असे मला वाटते हा शोध 
ब्रा. दासल्याना कोठे लागला ! त्यांच्या या वाक्याने विस्मय वाटण्याचे कारण 
लेखाची कच्ची प्रत जेव्हा पाठवली तेव्हाच 


असे कौ त्यांनी माझ्याकडे आपल्या ल च 
मी साझ्या उत्तरात वरील वार्वयाचा इनकार केला होता, आणि सी असे 


| अनुक्रमणिका] द वि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


ठक नवभारत 


कोठे म्हटले आहे? ” अशी पृच्छा केली होती. तिला त्यांनी उत्तर तर 
दिले नाहोच, पण त्यत्च वावयाची पुनरुक्ति केली आहे. अर्थात्‌ मलाहिं 
माझ्या प्रश्‍नाची पुनरुकिति केली पाहिजे. ' नोकरशाही ब॒शोसन यांत टिळकांनी 
करव् केला नाही ' असे मी कोठे म्हटले आहे ते त्यांनी दाखवावे अशी साझी त्यांना 
विनंति आहे. नोकरझाही व ज्ञासन यातील फरक-नोकरल्ाहीवर टीका करणे 
म्हणजे शासनाबद्दल अप्रीति उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न करणे नव्हे, हो जी लोकमा- 
न्यांची नित्याची भूमिका- आणि ती सुयोथ्य नव्हती असे कोण म्हणेल ? 
तिची मलाही प्रा. दामल्यांप्रमाणे पूर्ण जाणीव आहे. आणि जो भेद शाळेतल्या 
5. 5. 0. च्या बिद्यार्थ्यांनाही कळतो तो लोकमान्यांना कळत नव्हता असे मी 
म्हणणे कधीच हक्‍य नाही ! 

नोकरशाही व शासन यात फरक न केल्यामुळे टिळकांना हिढुस्थानाला 
८०१४७01. नाही असे वाटले असे मला वाटत असल्याबद्दळचे प्रा. दामल्यांचे. 
विधानहि सर्वस्वी निराधार आहे. हिदुस्थानाला कॉन्स्टिटयूशन नाही असे म्हणण्याचे 
कारण लोकमान्यांनी स्पष्टपणे दिले आहे, आणि ते मी आपल्या लेखात उद्धृतही 
केले आहे. राजसत्तेने प्रजाजनांना दिलेल्या हक्कांची सनद स्हणजे कॉन्स्टिटयूशन- 
अशी सनद हिंदुस्थानात नाही; याचाच अथे हिंडुस्थानात कॉन्स्टिटयूशन नाही, 
असे त्यानी म्हटले आहे. 

« परकीय सरकारने केलेल्या कोणत्याही एक किंवा अनेव्ह कायद्यांना हे 
पावित्र्य व हे नेतिकमूल्य तसते म्हणून ती 001181 १0०) होऊंच शकत नाही, व 
हेच टिळक म्हणतात ”? असे प्रा. दामल्यांनी म्हटले आहे. या त्यांच्या विधानाने 
पुन्हा घोटाळा उत्पन्न केला आहे. हिंडुस्यानाला (0008७ए॥01 नाही असे 
लोकमान्यांनी म्हटले आहे ते परको सरकारने केलेला कायदा हा 0011801101) 
होऊच ककत नाही म्हणून, को त्या परकी सरकारने आपली सत्ता जिच्यामुळे 
नियंत्रित होईल अक्षी हक्कांची सनद दिलेली नाही म्हणून ? राणीचा जाहोरनासा 
हे केवळ वचन, हवकांची सनद नव्हे; अक्षी सनद मिळावी म्हणूनच आमची चळवळ 
आहे, असे लोकमान्यांनी म्हटले आहे. परकी सरकारने अज्ली सनद दिली असती 
तर हिडुस्थानाला कान्ल्टिट्यूशन आहे असे लोकमान्यांनी म्हटले असते हेच यावरून 
सिद्ध होत नाही काय ? चरव्हीय सरव्हारते केलेला कोणताहि कायदा आमची 
(ळा एला होऊच शकत नाहो असे टिळक म्हणतात या प्रा. दामल्यांच्या 
विधानाला आधार वाय $ 

याच संदर्भात, 'पालंसेंट हो हिद्स्थानाकरता 0018180. ७0०४५ 
होऊं शकत नाही ... ब्रिटिश सरकार हे परकी राज्य असल्यामुळे आमचे सरकारच 


| अनुक्रमणिका | दिक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पत्रव्यबद्दार १०१ 


नव्हे हे टिळकांना अभिप्रेत होते. ' या प्रा. दामल्यांच्या विधानाचा बिचार केला 
पाहिजे. लोकमान्यांचे विचार समजून घेण्याच्या दृष्टीने प्रा. दामल्यांनी उल्लेखिलेला 
मुह्या फार महत्त्वाचा आहे. ब्रिटिशांचे हिंदुस्थानातील राज्य हे निव्वळ इंडुकेशाहीचे 
राज्य आहे असे लोकमान्य सानीत होते, कीं ते प्रजेच्या संमतीवर आधारलेले असून 
त्यामुळे त्याला काही नेतिक अधिष्ठान आहे असे ते मानीत होते ? लोकमान्यांच्या 
काही वक्तव्यांवरून ब्रिटिज्ञांचे राज्य हे दंडुके्ाहीचे राज्य आहे असा ध्वनि 
निघतो ते खरे. पण तसे त्यांनी स्पष्टपणे कोठे म्हटल्याचे मला आढळलेले नाहो 
( अर्थात्‌ लोकमाऱ्यांचे समग्र वाडमय मौ बाचले आहे असा माझा दावा नाहो. ) 
या उलट, ब्रिटिज्ञांचे राज्य त्यांना मान्य असल्याचे त्यांच्या अनेक लेखांवरून 
दिसते. उदाहरणाथ, संडालेहून परत आल्यानंतर त्यांनी काढलेल्या जाहीरनाम्या- 
तोल पुढील वाक्‍य पहा:- 

६: इंग्रजी राज्यांतील केवळ सुधारलेल्या राज्यपद्धतीमुळेच नव्हे तर सदर 


राज्यपद्धतीन हिंदुस्थानातील निरनिराळ्या जाती व लोक यांचे एकीकरण होऊन 
त्यातून कालांतराने संयुक्‍त हिदी राष्ट्र निर्माण होण्याचाही संभव असल्यामुळे 
इंग्रजी राज्यापासून हिंदुस्थानचा अगणित फायदा होत आहे असे जे म्हणतात ते 
बरोबर आहे. स्वातंत्र्यप्रिय ब्रिटिश लोकांखेरीज डुसरे कोणीही राज्यकते जर येथे 
असते तर त्यांनी अक्या प्रकारचे राष्ट्रोय ध्येय मनात आणून त्याला नामख्प 
देण्याच्या कामी आम्हास मदत केली असती असे मला वाटत नाहो. ” ( केळकर 
टिळकचरित्र १९२८ खंड ३, भा. १ पृ. १२) 

हा जाहीरनामा युद्धकाळात काढलेला असल्यामुळे तो जास्त भावनापुर्ण 
झाला आहे, त्याच्यात काही मृत्सद्देगिरोचाही भाग आहे, असे मानले तरी यासारखे 
विचार इतरत्रही लोकमान्यांनी प्रकट केल्याचे दाखवता येण्यासारखे आहे. 

तरी या बाबतीत लोकमान्यांची निठिचित भूमिका काय होती. ( किवा 
निश्चित भूमिका होती की नाही ) याबद्दल कोणी लोकमान्य-अभ्यासूंनी खुलासा 
केल्यास तो उद्बोधक होईल. 

ज्ञेवटी, आपल्या लेखाचा समारोप करताना, आपल्या सते जीवन व बोद्धिक- 
चर्चा यांचा फार निकट संबंध आहे. पटवर्धनांना तो तसा वाटत नसावा, असे प्रा. 
दामल्यांनी म्हटले आहे. तेही कोणत्या आधारावर, हाही सला कल्पना करता येत 
नाहो. जीवन आणि बुद्धी यांचा निकट संबंध मलाहि मान्य आहे. ( आणि तो 

लोक असतील असे मला वाटत नाही. ) मात्र, बौद्धिक 


झान्य नाही असे कोणी र 
म्हणून म्हटली जाणारी चर्चा नेहमी विचारपुणच असते असे मला म्हणवत नाहो ! 


| अनुक्रमणिका | दिरा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१०२ नवभारत 


असो. प्रा. दामल्यांच्या टोकात्मक लेखाबद्दलचे माझे म्हणणे संपले. आता या 
वादावरून माझ्या मनात जो एक विचार येतो तो थोडक्यात देऊन हा लांबलेला 
लेख संपवतो. 


साझ्या मनात असे येते कौ ५ मार्च १९०७ चा लेख ज्याच्यात “* कॉन्स्टि- 
ट्यदानल ! या शब्दाची सविस्तर चर्चा केलो आहे व ना. गोखल्यांच्या अलाहाबा- 
दच्या व्याख्यानावर टीका केली आहे तो लोकमान्यांनी फार घाईघाईने लिहिला 
असावा. नाहीतर गोखल्यांनी जे म्हटलेले नाहो ते म्हटले आहे असे समजून 
त्याच्यावर त्यांनी टीका केली नसतो. प्रचलित सत्ताधाऱ्यांकडूनच आपले हक्क संपादन 
करावयाचे हे सनद्ीर चळवळीत अभिप्रेत आहे असे जेव्हा गोखल्यांनी म्हटले 
तेव्हा प्रचलित सत्ताधारी? म्हणजे * नोकरशाही ' अज्नी त्यांची समजूत होती असे 
गृहीत धरून लोकमान्यांनी त्यांच्यावर टीका केलो. त्यांच्या लेखातील यासंबंधीचा 
'भाग पुढीलप्रमाणे आहे- 


। “ त्यांचे- (म्हणजे ना. गोखल्यांचे-) असे म्हणणे आहे कौ कॉन्स्टिटयूशनल 
किंवा सनदशीर या शब्दाचा अथं ... ... ' कॉन्स्टिटयूटेड किवा सनदी अधिकारी 
यांचे माफत ज्याचे फल मिळणार? असा करावा. ” ( लो. टिळकांचे केसरोतील 
लेख भा. २ १९२६, पा. १६९). 


आता. ज्या भाषणावर लोकमान्य टोका करोत होते त्यांतील गोखल्यांचे 
पुढील उद्गार पहा -- 


5 (00 ७ ७010000 01) ॥॥10॥ [109 1६0 0 १४१॥८१ 
11) 105पय€ (0 0७, णो 0एास्कपठाचिल ग गगतीळ एड ४० 
७३००७0 1.0 ७७1016 0! 1९88 1080118 (0 ळा! १801741018. वी 
( 6 501०७० (10)1.9]0, 1968 ]. 256). 

१ उ ९0 ग णल. पाणी हठ ते्00'च०४ ( गा. 
गा ) ग०ऱ ००पीत फा'९ए०॥ ०७ ठी ठांशोड र्‍या 11018 


पठाण णा ७९गाते ठ्याच्यात पा गि शि कुणी ठी 
7७11088101 ” (कित्ता) 


याप्रमाणे “ प्रचलित सत्ताधारी ” म्हणजे नोकरशाही नव्हे हे गोखल्यांचे 
मत स्पष्ट असताना लोकमान्यांनी त्यांच्यावर तसे म्हटल्याचा आरोप करावा 
याचे कारण, घाईमुळे झालेले दुलंक्ष याशिवाय दुसरे काय असू दाकेल ? 


अनुक्रमणिका | द वा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत कीक द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


पत्रव्यवहार १०३ 


माझा असा तक आहे कौ वरील लेख लिहून झाल्यावर लवकरच, आपली चूक, 
त्याचप्रमाणे (!01811101191 या शब्दाच्या आपण केलेल्या व्याख्येचा अपुरेपणा, 
लोकमान्यांच्या ध्यानांत आला असावा : मग तो कोणी प्रतिपक्षाने केलेल्या टोके- 
सुळे असो, -( त्यावेळच्या ज्ञानप्रकाहच्या फायली उपलब्ध नसल्यामुळ याबद्दल 
निश्‍चित काही म्हणता येत नाही )- विवा कोणा स्नेह्यमाच्या सूचनेमुळे असो, किंवा 
स्वतःच्याच वाचनामुळे व चिंतनामुळे आपली चूक लक्षात आल्यामुळ असो; पण 
यानंतर पुढे केव्हाही ८: सनदशीर बेसवदशीर ' या शब्दांच्या गेरलागूपणाचा त्यांनी 
उल्लेख केला नाहों एवढेच नव्हे, तर उलट स्वतःही त्या शब्दांचा सर्रास उपयोग 
केला. १० भे १९०७ रोजी, म्हणजे वर उल्लेखिलेल्या लेखानंतर दोनच सहि- 
न्यांनी, सरकारने लजपतरायांना हद्दपार केले, आणि त्या संबंधाने लिहिताना 
लोकसाऱ्यांनी * इंग्रजी राजसत्तेचे जर कोणी खरे शत्र असतील तर ते सनदशीर 
चळवळीला अडथळा आणणारे हे गोरे अधिकारीच होत 7 असे म्हटले आहे. 
( केळकर - टिळक चरित्र, उत्तरा्ध, खं. २ भा. ५ पा. २६) ह्या लेखांत 
आणखीहि कित्येक ठिकाणी * सनदज्षीर चळवळ १ : सनदश्लीर हक्‍क, कतीह 
योजलेले आहेत. ( कित्ता ) पुढेहि, मंडालेहून मुक्‍तता होऊन परत माल्यांनंतर 
लिहिलेल्या कित्येक लेखांत ' हिडुस्थानची घटना, * सनदशीर चळवळ,' “ सनद्शोर 
विरोध ? असे शब्दप्रयोग आलेले आहेत. 

हे शब्दप्रयोग म्हणजे ५ मार्च १९०७ च्या आपण ८ (/01801011011) 
शब्दाच्या केलेल्या व्याख्येच्या अपुरेपणाची कबुलीच नव्हे काय ? या ज्रिवाय 
त्यांची डुसरी काय उपपत्ति असू शकेल ? 


- रा. पु. पटवधन 


| अनुक्रमणिका | ०० 
की मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


७”"३%४८”२ 


&९८०२७%<7० 709१८० 58/%४”०>०७ ७%८”०५०३-%५८”२ ७८"०९७५९%७४/००२%७८०००२१७०८० ७0७"२७९४७४/”०८"३/४८€ ० 


|॥...] 


छि 
श्र 


है 
४ 


नवभारत मासिक 


प्रकाशन स्थळ : ३१५ गंगापुरी आई. 
प्रकाशन दिनांक : दरमहा एक तारीख. 
मुद्रक : मधुकर शंकर साठे 


जात : हिंदु. 


पत्ता : दि प्राज्ञ प्रेस, ३२१५ गंगापुरी वाई. 


प्रकाशक : वि, म. बेडेकर. 
जात $ हिंदु 
पत्ता : २१५ गंगापुरी वाई. 
-प्रा. वि. म. वेडेकर. 
जात : हिंदु. 
.पत्ता : ७८३ शिवाजीनगर पुणे ४. 


(> 


मालक ! प्राज्ञपाठशाळामंडळ गंगापुरी, वाई 


[रूल नंवर ८, रजिस्ट्रेशन ऑफ्‌ न्यूजनेपर्स सेंट्रल रूल्स १९५६ 


अन्वये प्रकाशित ]. 


| अनुक्रमणिका | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 


२.%%५९-०९८-५४५५-८ ९.०४ -9>.>५.'१.७ * ५०५५ ९.५० -.»२०७५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


७"२%५४/०५"५७/%/५/>७"१**र 5"३७४५”>)०"७४९७५/०७"७४५५/२७"२७४4र ७*७*%७७८€ ) 


५ ५५९..>८३४९-१७९..> ५४.० २.०५. ९%*९-०९-४*२- ९.७०४*-०९.४%९ 


९.९... ९८७०५९८ >.>७-०९.>' 


(७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२९0, ४०, ॥॥ ॥॥ 1332 नबभारते 


"कॅच 
ही 
कः 
क 
र 
, 
क 
क 
१ 
र्ग 
रः 
प 
कॅ 
रा 
। 
। 
र 
र 
र 
रक 
र 
भं 
र, 
र्क 
र 
भः 
; 
शी 


॥"ानत्ताय द क. 4:%१ शत 
11: नि नि 
] 2 डु न र वु किति ट्र व्श्र 
अड अत्क की ह 0: हि 
मि क अ मात गक की 
पर शर मत्र अब टं 
ळय अवल: ८ जै शर त्र्नं 
इ त्ये अ “९ म 
र क र गु ् 


च. अता "अक लिस अ-कलवेल-के के नकल म ल अल कलक क्ट सिमि€मॅत 


3८0६-६0-२2 >- >> अनि अल अ अ 3 अ ओज अज 3 ३ अत 


-अ&..३&- न र 
"कॅ जज अ. अ» पत--ल- "किम मेशा जक अल्क 


२.&£ २७ > 
£/ नवभारत ) 
अही ७५ . »१५ 


न्ट्« “अमृतमहोत्सवी केंद 
क ९ स्य 
| | २ किक 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 3 2. व जु 


र्ट प क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 8“. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


